RNI No. MAHBIL / 2012/ 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक - १३ ] 


गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ६२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक १ ९ मार्च २०२१ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम, १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१८१ ९ /१७९ / प्र. क्र . १७४ / १ ९ / नवि-१३.--ज्याअर्थी, पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिकेच्या वाढीव हद्दीची विकास योजना ( यापुढे 
जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना" असा करण्यात आला आहे) शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ ( १) अन्वये अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस -१८०५ /१०५० / प्र. क्र . ७ ९ ५ /०५ / नवि-१३, दिनांक ३० मे २००८ व क्रमांक टीपीएस -१८०८/ ८ ९ ४ / प्र. क्र . १७२७ / ० ९ / नवि -१३, दिनांक 
१८ ऑगस्ट २०० ९ अन्वये भागश : मंजूर केली आहे आणि वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१२ / १६० / प्र. क्र . ५८ / 
१२ / पुनर्बाधणी क्र . २७ / १२/ ईपी मंजुरी/ नवि -१३, दिनांक २ मार्च २०१५ अन्वये मंजूर केली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना" असा 
करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे चोविसावाडी येथील सर्व्हे क्रमांक १५४ पै . मधील ४००० चौ . मी . क्षेत्र आरक्षण क्रमांक २/१३ , 
" टेलिकॉम सेंटर " या प्रयोजनासाठी आरक्षित दर्शविण्यात आले असून ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त आरक्षण " असा करण्यात आला आहे) उक्त 
आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण दूरसंचार विभाग [ Deparment of Telecommunication ( D.O.T. ) ] आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त 
समुचित प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने दिनांक २५ ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये, उक्त आरक्षणाखालील एकूण क्षेत्रापैकी, 
रस्त्यालगतच्या २०० चौ . मी . क्षेत्राची आवश्यकता असल्याचे व उर्वरित ३८०० चौ . मी . क्षेत्राची आवश्यकता नसल्याचे पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेस 
कळविले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने त्यांचेकडील दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ रोजीचे पत्रान्वये, मौजे चोविसावाडी येथील सर्व्ह 
क्रमांक १५४ पैकी मधील ३८०० चौ . मी . क्षेत्र उक्त अधिनियमाचे कलम ५० अन्वये उक्त आरक्षणातून वगळण्याचा प्रस्ताव (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त 
प्रस्ताव " असा करण्यात आला आहे) शासनास सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणास उक्त आरक्षणाखालील एकूण क्षेत्रापैकी, रस्त्यालगतचे २०० चौ . मी . क्षेत्र वगळता उर्वरित ३८०० 
चौ . मी . क्षेत्राची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट होत असल्यामुळे उक्त प्रस्ताव मान्य करणे योग्य असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, दिनांक २० एप्रिल २०१६ रोजीच्या शासन निदेशानुसार मौजे चोविसावाडी येथील सर्व्हे क्रमांक १५४ पै . मधील उक्त 


( १ ) 


एच -१, भाग एक ( पु.वि.पु . ) - १३ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


५० 


आरक्षणाच्या ४००० चौ . मी . जागेपैकी ३८०० चौ . मी . क्षेत्रासाठी संबंधित जमीन मालक / विकसकांनी सन २०२०-२१ या वर्षातील वार्षिक मूल्य दर 
तक्त्यानुसार येणाऱ्या जमीन मूल्याच्या ५ टक्के दराने येणाऱ्या अधिमूल्य रकमेपैकी ५० टक्के शासनास देय असलेली अधिमूल्याची रक्कम रुपये 
४,०१,८५० , सहायक संचालक , नगर रचना, पुणे शाखा , पुणे यांचेकडे दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजी जमा केल्याचे सहायक संचालक , नगर रचना, पुणे 
शाखा, पुणे यांनी त्यांचे दिनांक ८ मार्च २०२१ रोजीचे पत्रान्वये महानगरपालिकेस कळविल्याचे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली टक्के 
अधिमूल्याची रक्कम रुपये ४,०१,८५० , पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिकेकडे दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजी जमा केल्याचे आयुक्त, पिंपरी -चिंचवड 
महानगरपालिका यांनी त्यांचे दिनांक १२ मार्च २०२१ रोजीचे पत्रान्वये शासनास कळविले आहे. 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ५० ( २) अन्वये शासन उक्त आरक्षणाखालील एकूण क्षेत्रापैकी, उक्त प्रस्तावानुसार ३८०० चौ . मी . 
क्षेत्र उक्त आरक्षणामधून वगळण्यास मंजुरी देत आहेत आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा 
करीत आहे. 
विकास योजना मंजुरीच्या उक्त अधिसूचनेच्या शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.- 

नोंद 


मौजे चौविसावाडी येथील सर्व्हे क्रमांक १५४ पैकी येथील आरक्षण क्रमांक २/१३ , " टेलिकॉम सेंटर " या आरक्षणाखालील एकूण क्षेत्रापैकी ३८०० 
चौ . मी . क्षेत्र सोबतच्या भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे उक्त आरक्षणातून खालील अटींच्या अधिन राहून वगळण्यात येत आहे. 

अट .-- सदर आरक्षणाखालील, रस्त्यालगतच्या २०० चौ . मी . जागेमध्ये, भारत संचार निगम लिमिटेडच्या मागणीनुसार १८ फूट X १२ फूट 
आर.सी.सी. बांधकाम व कुंपणभिंत जमिनमालकांनी स्वखर्चाने बांधून देणे बंधनकारक राहील. 

टीप.--( १) वरील फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा आयुक्त, पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका यांच्या कार्यालयात एक महिन्याच्या कालावधीसाठी 
कामकाजांच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात येत आहे. 
( २ ) सदरहू आदेश शासनाचे संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in ( कायदे /नियम ) येथे प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

किशोर वि . गोखले , 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mantralaya , Mumbai - 400032 

dated 19th March 2021 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Order 


No. TPS - 1819 / 179 / CR - 174 / 19 / UD - 13.— Whereas, the Government has partly sanctioned the 
Development Plan of Additional Area of Pimpri - Chinchwad Municipal Corporation (hereinafter referred 
to as " the said Development Plan ") under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 ( Maharashtra Act No.XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act " ) 
vide Notification No.TPS - 1805 / 1050 / CR - 795 / 05 / UD - 13 , dated 30th May 2008 and No.TPS - 1808 / 894 / 
CR - 1727/ 09IUD - 13 , dated 18th August 2009 and sanctioned Development Plan of Excluded Area vide 
Notification No. TPS - 1812/ 160 / CR -58/ 112/ Reconstruction No.27 / 12 / EP sanction / UD - 13 , dated 2nd March 
2015 ( hereinafter referredto as "the said Notifications " ) ; 


and whereas , in the said Development Plan , area admeasuring 4000 sq . mtrs . out of land 
bearing Survey No. 154 (Part) of village Chovisawadi is reserved for Site No. 2/13 , " Telecom Center " 
(hereinafter referred to as " the said reservation " ) and " Deparment of Telecommunications (D.O.T )" 
is the Appropriate Authority (hereinafter referred to as " the said Appropriate Authority ") for the said 
reservation : 


and whereas , the said Appropriate Authority vide its letter dated 25th August 2018 has 
communicated to Pimpri - Chinchwad Municipal Corporation that , out of total area under the said 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


3 


reservation , it requires only 200 sq . mtrs . area adjacent to the road and do not require remaining 
3800 sq . mtrs . area ; 


and whereas , the Pimpri - Chinchwad Municipal Corporation vide its letter, dated 27th December 
2018 has submitted the proposal for deleting the area admeasuring 3800 sq . mtrs . out of land bearing 
Survey No. 154 ( Part) of village Chovisawadi , from the said reservation under Section 50 of the said 
Act (hereinafter referred to as " the said proposal " ) ; 


and whereas , it is clear that , out of total area under the said reservation , the area admeasuring 
3800 sq mtrs . , excluding the area admeasuring 200 sq . mtrs . adjacent to the road is no longer 
required to the said Appropriate Authority and the Government is of opinion that the said proposal 
should be sanctioned ; 


and whereas , the Commissioner , Pimpri - Chinchwad Municipal Corporation vide his letter, dated 
12th March 2021 has communicated to the Government that , as per the Government directives dated 
20th Aprial 2016 , out of premium amount at the rate of 5 per cent as per the land rate prescribed 
in the Annual Statement of Rates for the year 2020-21 , concerned land owners / developers have 
deposited 50 per cent premium amount of Rs . 4,01,850 /- payble to the Government with Assistant 
Director of Town Planning , Pune Branch , Pune on 4th March 2021 as communicated by Assistant 
Director of Town Planning , Pune Branch , Pune vide letter, dated 8th March 2021 and 50 per cent 
premium amount of Rs . 4,01,850 payble to Planning Authority with Pimpri - Chinchwad Municipal 
Corporation on 4th March 2021 , for an area 3800 sq . mtrs . out of 4000 sq . mtrs . area of the said 
reservation on land bearing Survey No. 154 (Part) of village Chovisawadi. 


Now therefore , the Government hereby sanctions the part deletion of 3800 sq . mtrs . area out 
of total area of the said reservation under Section 50 ( 2 ) of the said Act and for that purpose amends 
the said notifications sanctioning the said Development Plan as follows. 


After the last entry in the said the notifications of the sanctioned Development Plan , the following 
new entry shall be added. 


Entry 


An area admeasuring 3800 sq mtrs . out of total area of site No. 2/13 , " Telecom Center " on 
land bearing Survey No. 154 (Part) of village Chovisawadi is deleted from the said reservation as 
shown on the part plan , subject to condition mentioned below. 


Condition . The land owner shall construct 18 feet x 12 feet RCC construction on 200 sq . mtrs . 
area adjacent to the road alongwith Compound wall , under the said reservation , as per requirement 
of Bharat Sanchar Nigam Limited , at his own cost . 


Note .- ( 1 ) A copy of the Part Plan showing the aforesaid modification shall be available on 
working days in working hours for period of one month in the office of the Commissioner, Pimpri 
Chinchwad Municipal Corporation for inspection of general public . 


( 2 ) This order is also published on the Government website www.maharashtra.gov.in ( Acts/ 
Rules ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KISHOR V. GOKHALE , 
Under Secretary to Government . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


( नमुना- १ - अ) 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ च्या कलम १२६ , पोट - कलम ( ४ ) सह भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम १ ९ अन्वये घोषणा. 

अधिसूचना 
क्रमांक पीएलबी -२ / कावि -१२/ २०२१.- ज्याअर्थी, पिंपरी -चिंचवड महानगपालिकेची वाढीव क्षेत्राची विकास योजना (यापुढे " उक्त वाढीव क्षेत्राची" 
विकास योजना म्हणून संबोधिलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ कलम ३१ ( १) नुसार शासन नगर विकास विभाग शासन 
निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८०५ / १०५० / प्र. क्र . ७ ९ ५/ ०५ / नवि -१३, दिनांक ३० मे २००८ अन्वये भागश : मंजूर झाली असून ती दिनांक १ ऑगस्ट २००८ 
पासून अमलात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त वाढीव क्षेत्राच्या विकास योजनेत मौजे तळवडे, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील सोबतच्या अनुसूची एकमध्ये नमूद 
केलेल्या गट नंबर १७० पैकी व १६४ पैकी या जमिनी मौजे तळवडे, तालुका हवेली येथील त्रिवेणीनगर चौक ते देहू - आळंदी रस्त्यापर्यंत उत्तर - दक्षिण 
२४.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित आहेत (यापुढे " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" म्हणून संबोधलेले) ; 

आणि ज्याअर्थी, मौजे तळवडे येथील मिळकती त्रिवेणीनगर ते तळवडे चौक २४.०० मीटर व देहू - आळंदी ३०.०० मीटर रस्ता रुंदीकरण या 
प्रयोजनासाठी भूमी संपादन विशेष अधिकारी, विशेष घटक क्रमांक १ , पिंपरी, पुणे-१८ यांनी भूसंपादन केले असून त्याबाबतचा निवाडा दिनांक 
३० एप्रिल २००८ रोजी घोषित केला आहे. सदर मिळकतीपैकी गट नंबर १७० व १६४ , मौजे तळवडे, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे मिळकतीबाबत 
मा . उच्च न्यायालय , मुंबई येथे दावा चालू असल्याने निवाडा घोषित करतेवेळी सदर मिळकती निवाड्यातून वगळण्यात आल्या होत्या. आता सदर 
मिळकतीबाबतची याचिका क्रमांक ७३१ ९ / २००६ चा निकाल झाला असून त्यामध्ये मा . उच्च न्यायालयाने M - १ / १ याप्रमाणे भूसंपादनाची कार्यवाही करावी 
असे निर्देश दिलेले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेने नियोजन प्राधिकरण म्हणून (यापुढे " उक्त महानगरपालिका" म्हणून संबोधिलेली) उक्त नगर 
रचना अधिनियमाचे कलम १२६ , पोट - कलम ( १) अन्वये उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, पुणे 
यांचेकडे मा . आयुक्त, पिंपरी -चिंचवड यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक नरवि / कावि -१८ / ९ ४ / २०१७, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये प्रस्ताव सादर 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने, उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ , पोट - कलम ( १) 
खाली काढलेली अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -२१७५/ ५१०६ / नवि-७, दिनांक ३ मार्च १ ९ ७ ९ अन्वये, मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनींच्या संपादनाबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ , पोट - कलम ( १ ), ( २) व ( ४) खालील राज्य 
शासनाने वापरावयाच्या शक्ती त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत : 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२५ मध्ये सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२ , कलम ५ ( १) अन्वये दाखल 
मजकूर व ५ ( २) अन्वये दाखल परंतुकानुसार उक्त नगर रचना अधिनियम , अंतर्गत विकास योजनेतील आरक्षित जमिनीचे संपादन करताना भूमी 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे " उक्त भूसंपादन अधिनियम " 
म्हणून संबोधलेला) मधील कलम ४ ते १५ (दोन्हीसह) यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कार्यपद्धती, अशा जमिनींचे संबंधात लागू होणार नाहीत. तसेच 
शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील पत्र क्रमांक टीपीएस -१८१९ / १७ ९ ६ / प्र. क्र. २ ९ ८ / १८ / नवि -१३, दिनांक ८ मार्च २०१ ९ अन्वये, " उक्त नगर 
रचना अधिनियमांतर्गत विकास योजनेतील आरक्षित जमिनींचे संपादन करताना नवीन भूसंपादन अधिनियम , २०१३ मधील कलम ११ ( १ ), कलम १६ ते 
१८ यासोबतच परिशिष्ट २ व ३ तसेच या अनुषंगिक कलमे लागू होणार नाहीत " अशा मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत आणि म्हणून या सोबतच्या 
अनुसूची-तीनमधील पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन व अनुसूची - चार मधील पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनींच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम व तद्नुषंगिक भूसंपादनाच्या खर्चाची रक्कम संपूर्णपणे उक्त 
महानगरपालिकेकडे अदा करावयाची आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ , पोट - कलम ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कालमर्यादा यापूर्वीच उलटून गेलेली आहे 


आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या व उक्त विकास योजनेत २४.०० मीटर रस्ता रुंदीकरणासाठी आरक्षीत केलेल्या जमिनीची, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे. अशी उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबत जिल्हाधिकारी, पुणे यांची खात्री झाली आहे, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


त्याअर्थी, शासनाने प्रदत्त केलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२६ , पोट - कलम ( ४) सह भूमी 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये नमूद उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि त्याअर्थी, उक्त भूमी संपादन अधिनियम , २०१३ च्या कलम ३ च्या खंड ( ई) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त भूमी 
संपादन अधिनियम , २०१३ चे कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी भूमी संपादन विशेष अधिकारी, विशेष घटक 
क्रमांक १ , पिंपरी, पुणे -१८ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अ. 


सर्व्ह 
क्रमांक 


चतु : सीमा 


अनुसूची- एक 
संपादन करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा पुणे, तालुका हवेली, गाव मौजे तळवडे 
येथील त्रिवेणीनगर चौक ते देहू - आळंदी रस्त्यासाठी उत्तर - दक्षिण २४ मीटर रुंदीकरणासाठी 

गट नंबर १६४ पै . व १७० पै . मधील क्षेत्र संपादन करणेबाबत . 
संयुक्त पूर्व 

टी.डी.आर. / 

भूसंपादना 
मोजणी 

एफ.एस.आय. / 

खालील 
विवरणपत्रा- तील 

खाजगी 

क्षेत्र 
नुसारचे 

तडजोडीद्वारे 
क्षेत्र झालेले 

पिंपरी -चिंचवड 
क्षेत्र 

मनपाने 
यापूर्वी 
परस्पर 


क्र. 


निवाड्या 


भूसंपादन 


ताब्यात 
घेतलेले 
क्षेत्र 


१ 


२ 


७ 


३ 
चौ . मी . 


४ 
चौ . मी . 


६ 
चौ . मी . 


चौ . मी . 


१ 


१६४ पै . ३८५४.०० 


१०८५.५० 


५६८.५० 


२२००.०० 


पू . - गट नं . १६४ पै . 
प . - गट नं . १७० पै . 
द.-ग. नं . १६४ पै . 
उ . - गट नं . १२४ पै . मंजूर 
वि.यो.तील १२ मी . रस्ता . 


२ 


१७० पै . २२००.०० 


-- 


0.00 


२२००.०० 


पू . - गट नं . १६४ पै . 
प . - गट नं . १७० पै . 
द.-ग. नं . १७० पै . 
उ . -विद्यमान रस्ता. 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे तळवडे, तालुका हवेली येथील त्रिवेणीनगर चौक ते देहू - आळंदी रस्त्यापर्यंत उत्तर - दक्षिण २४.०० मीटर रस्ता रुंदीकरणासाठी 
गट नंबर १६४ व १७० पै . मधील बाधित क्षेत्राचे भूसंपादन. 


प्रकल्प कामाचे वर्णन : २४.०० मीटर रस्ता रुंदीकरण. 


समाजाला होणारे लाभ : सुलभ व जलद वाहतूक दळणवळण . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


प्रकल्पाखालील जागेची सद्य : स्थिती : मा . उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक ७३१ ९ / २००६ मध्ये दिलेल्या निकालानुसार M - १ / १ नुसार जमिनींचे 
भूसंपादन करावयाचे असून संपादनाखालील जागा मोकळी असून भूसंपादनाखालील जागेचा ताबा जमीन मालकाकडे आहे. 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : जिल्हा पुणे, तालुका हवेली, गाव मौजे तळवडे 

भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये) 


अनु. क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


निरंक 
महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने जा . क्रमांक टीपीएस -१८१ ९ / १७ ९ ६ / प्र. क्र . २ ९ ८ / १८ / नवि -१३, दिनांक ८ मार्च २०१ ९ अन्वये 
" उक्त नगर रचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार सुरू करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रकरणांमध्ये उक्त अधिनियमातील कलम १२५ ते १२६ 
मधील तरतूद विचारात घेता नवीन भूसंपादन कायद्यातील कलम ११ ( १ ), कलम १६ ते १८ यासोबतच परिशिष्ट २ व ३ तसेच यानुषंगिक 
कलमे लागू होणार नाहीत" अशा सूचना दिल्या आहेत . 

अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक असे 

संत 
टीप : उक्त अनुसूचीत नमूद जमिनीचे नकाशे, भूमी संपादन विशेष अधिकारी, विशेष घटक क्रमांक १ , दुसरा मजला, मनपा मार्केट इमारत , 
तुकारामनगर , पिंपरी, पुणे-१८ या कार्यालयात निरीक्षणास उपलब्ध आहेत. 

डॉ. राजेश देशमुख, 

जिल्हाधिकारी, पुणे. 
पुणे, २५ मार्च २०२१ . 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १ ९ ८६ . 

( २ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ ( १) अन्वये अधिसूचना क्रमांक आरपीए-३८ ९ ० / सीआर -३ ९ ६/ 

९ ० / र -४, दिनांक १५ सप्टेंबर १ ९९ ० , 
( ३ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम १३ ( २) अन्वये अधिसूचना क्रमांक आरपीए -३८ ९ ३ / सीआर-५६१/ 

र -४ , दिनांक १ मार्च २०१७ . 
( ४ ) मा . उपायुक्तसो ( पुनर्वसन), पुणे, यांचेकडील पत्र जा . क्र . पुनर्व/ अ.का./ आरआर -२४६१ / २०१८, दिनांक ६ जून २०१८ . 
( ५ ) कार्यकारी अधिकारी, आजरा - भुदरगड उपविभाग, गारगोटी यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन / कावि -१२० / २०१८, दिनांक 

२५ जानेवारी २०१ ९ . 
( ६ ) कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग क्रमांक २ , कोल्हापूर यांचेकडे पत्र जा . क्र . मप्रवि -२/ आ -५/ २५८३ / २०१७, दिनांक 
१३ ऑगस्ट २०१८ . 

अधिसूचना 


क्रमांक कार्या १५ (३)/पुनर्वसन/एसआर-३३/२०१९.– ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक २ , कोल्हापूर जिल्ह्यातील चिकोत्रा मध्यम प्रकल्पाच्या 
लाभक्षेत्रात आजरा तालुक्यातील झुलपेवाडी, बेलेवाडी, हुबळगी, धामणे ही गावे समाविष्ट असून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन 
अधिनियम , १ ९ ८६ कलम ११ ( १) ची अधिसूचना दिनांक १५ सप्टेंबर १ ९९ ० रोजीच्या अधिसूचनेअन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर / 
पोटविभागणीवर निर्बंध ठेवणेत आलेले आहेत . 

तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम १३ ( २) ची नोटीस प्रसिद्ध करून सदर झुलपेवाडी, बेलेवाडी हुब्बळगी, धामणे या गावांतील 
लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित केले आहे, तसेच सदर प्रकल्पासाठी १.६१ हे . आर हे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित केलेले 
आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


७ 


आणि ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक ५ नुसार उपविभागीय अधिकारी, आजरा - भुदरगड उपविभाग, गारगोटी यांचेकडील पत्र क्रमांक 
पुनर्वसन / कावि -१२०/ २०१८ , दिनांक २५ जानेवारी २०१ ९ अन्वये आजरा तालुक्यातील चिकोत्रा प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रातील जमीन हस्तांतरण 
व्यवहारावर असलेले निर्बंध उठविणेबाबतचे प्रस्ताव सादर केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, चिकोत्रा मध्यम प्रकल्पातील आजरा तालुक्यातील झुलपेवाडी ० , बेलेवाडी - हुब्बळगी गावातील ३ खातेदार, धामणे 
गावातील ३ खातेदार अशा एकूण ३ गावांतील ६ खातेदारांचे क्षेत्र १.६१ हे . आर या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा जास्त आहे . त्यामुळे त्या 
खातेदारांनी धारण केलेल्या जमिनीच्या ७/१२ चे इतर हक्कात निबंध शेरे कायम ठेवणे आवश्यक आहेत व झुलपेवाडी गावात संपादन 
पूर्ण झाले असल्याने संपादनपात्र खातेदार नाहीत. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १ ९९९ च्या कलम १२ ( १) नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून मी , नंदकुमार काटकर , अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर याद्वारे असे घोषित करतो की , चिकोत्रा मध्यम प्रकल्पाच्या आजरा 
तालुक्यातील लाभक्षेत्रामध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादनास पात्र असलेल्या खातेदारांनी धारण केलेल्या जमिनी वगळून 

उर्वरित 
जमीनीवरील हस्तांतरण /विभाजन इत्यादींबाबतचे निर्बंध उठविण्यात येत आहेत. 

प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील संपादनपात्र खातेदार व त्यांनी धारण केलेल्या जमिनीचा तपशील जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, कोल्हापूर 
तसेच तहसीलदार कार्यालय, आजरा व उपविभागीय अधिकारी, आजरा - भुदरगड उपविभाग , गारगोटी यांच्या कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर 
प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. 


नंदकुमार काटकर , 
अपर जिल्हाधिकारी, 

कोल्हापूर. 


कोल्हापूर, २८ ऑगस्ट २०१ ९ 


पोलीस आयुक्त यांजकडून 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी.आर.पी.सी.) १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 

आदेश 


क्रमांक विशा / राजकीय / २५२ / २०२०. – ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग, पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०२० / प्र. क्र. १ / का -८, दिनांक ११ 
डिसेंबर २०२० रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकान्वये माहे एप्रिल २०२० ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापित एकूण १४,२३४ 
ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता संगणकीकृत पद्धतीने राबविण्यात यावयाचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यामध्ये पुणे 
जिल्ह्यातील ७४७ ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. आचारसंहिता दिनांक ११ डिसेंबर २०२० रोजीपासून सुरू होऊन दिनांक 
२१ जानेवारी २०२१ रोजीपर्यंत अस्तित्वात राहील. दिनांक १५ जानेवारी २०२१ रोजी मतदान होणार असून, दिनांक १८ जानेवारी २०२१ रोजी 
मतमोजणी होणार आहे. पिंपरी -चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात चाकण पोलीस स्टेशन ( २५ मतदान केंद्रे ६२ बुथ ), महाळुगे पोलीस चौकी 
( ०९ मतदान केंद्रे २१ बुथ ), आळंदी पोलीस स्टेशन ( ११ मतदान केंद्रे २७ बुथ), हिंजवडी पोलीस स्टेशन ( ११ मतदान केंद्रे ५४ बुथ ) , शिरगाव पोलीस 
चौकी ( ६ मतदान केंद्रे १८ बुथ) व तळेगाव एमआयडीसी पोलीस स्टेशन ( २ मतदान केंद्रे ३ बुथ) हद्दीतील ग्रामपंचायतींचे एकूण ६४ मतदान केंद्रे 
( इमारती ) व १८५ बुथचा समावेश आहे. 

पिंपरी -चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात एकूण ६४ मतदान केंद्रे ( इमारती) व १८५ बुथवर मतदान होणार आहे. मतदान सुरळीत व 
शांततेत पार पाडण्यासाठी, सार्वजनिक शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये व सार्वजनिक शांतता बिघडू नये यासाठी सदर मतदान केंद्रांचे परिघापासून 
१०० मीटर सभोवतालच्या परिसराच्या जागेचा प्रचारासाठी व इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने एकूण ६४ मतदान केंद्रांचे 
(इमारती) १०० मीटर परिसरात निर्बंध घालणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , कृष्ण प्रकाश, पोलीस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड या आदेशान्वये फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार पिंपरी -चिंचवड पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायत सार्वजनिक निवडणूक -२०२० अनुषंगाने एकूण ६४ मतदान 
केंद्रांचे ( इमारतींच्या) परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामध्ये दिनांक १५ जानेवारी २०२१ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते मतदान प्रक्रिया 
पूर्ण होईपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

( १ ) ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक -२०२० अनुषंगाने एकूण ६४ मतदान केंद्रांच्या ( इमारतींच्या) परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसराचे 
आतील सर्व व्यावसायिक दुकाने, रेस्टॉरन्ट, टपऱ्या , वाणिज्यिक आस्थापना ( अत्यावश्यक सेवा वगळून ) सर्व आस्थापना व तत्सम बाबी बंद ठेवाव्यात. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


( २ ) मतदान केंद्रे व परिसरातील भागात कोणत्याही प्रकारची हत्यारे, अग्निशस्त्रे जवळ बाळगता येणार नाहीत . सदरचा आदेश कायदेशीर 
कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना (पोलीस दल , संरक्षण दल , तुरुंग विभाग, बँक सुरक्षा विभाग व इतर केंद्रीय तसेच राज्य शासनाच्या 
अधिकारी व कर्मचारी यांना) लागू राहणार नाही. 

( ३ ) मतदान केंद्रे व परिसरात मोबाईल फोन, टॅबलेट्स, लॅपटॉप वापरण्यास अगर घेऊन येण्यास मनाई करण्यात येत आहे (कर्तव्यावर असणाऱ्या 
शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना हा आदेश लागू राहणार नाही ). 

सदरच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील. 
सदरचा आदेश माझे सही -शिक्यानिशी आज दिनांक ११ जानेवारी २०२१ रोजी देण्यात आला आहे. 


कृष्ण प्रकाश, 


पोलीस आयुक्त, 
पिंपरी -चिंचवड पोलीस आयुक्तालय, 


पुणे. 


पिंपरी -चिंचवड, ११ जानेवारी २०२१ . 


नगराध्यक्ष यांजकडून 


चंदगड नगरपंचायत , चंदगड 


जाहीर सूचना 


क्रमांक चं.न.पं. / ८०१ / २०२१.- शासन ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झेडपीबी -२०१४ / प्र. क्र. ७१ / चंदगड ( १ )/ 
पं.रा. ५ , दिनांक २ जानेवारी २०१ ९ अन्वये कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड गट खालील स्थानिक क्षेत्रांतर्गतच्या मौजे चंदगड ग्रामपंचायतीत असलेले 
संपूर्ण क्षेत्र वगळण्यात आलेले आहे तसेच शासन , नगर विकास विभागाकडील आदेश क्रमांक एमयुएन-२०१८ / प्र. क्र . ६८३ / नवि -१८, दिनांक 
२ जानेवारी २०१ ९ अन्वये चंदगड नगरपंचायत गठीत करण्यात आलेली आहे . चंदगड नगरपंचायतीकडून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम २१ व २३ ( १) मधील तरतुदीनुसार चंदगड नगरपंचायतीच्या संपूर्ण क्षेत्राची विकास योजना तयार करणेचा इरादा मा . विशेष 
सभा, दिनांक २२ मार्च २०२१ रोजीचा ठराव क्रमांक १६२ अन्वये जाहीर केला आहे. 


चंदगड नगरपंचायतीच्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा चंदगड नगरपंचायतीच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत सर्वसामान्य 
जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध करून ठेवला आहे. तरी चंदगड नगरपंचायतींच्या क्षेत्राच्या हद्दीसंदर्भाने व सदर विकास योजना तयार करणेच्या 
संदर्भाने ज्या कोणाच्या सूचना / हरकती असतील त्या सदर जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ६० ( साठ) 
दिवसांच्या आत चंदगड नगरपंचायतीस लेखी पाठविण्यात याव्यात . वर नमूद मुदतीनंतर आलेल्या सूचनांचा/ हरकतींचा विचार केला जाणार नाही. 


सौ . प्राची दयानंद कानेकर, 


नगराध्यक्ष , 
चंदगड नगरपंचायत , चंदगड, 

जिल्हा कोल्हापूर . 


चंदगड , २१ मार्च २०२१ . 


BY PRESIDENT 
Chandgad Nagarpanchayat , Chandgad 

Notice 


क्रमांक चं.न.पं./ ८०१/ २०२१. - The whole area of the village Panchayat Chandgad has been excluded from 
local area incorporated in the Chandgad Kolhapur Block of District by Government in Rural Development 
and Water Conservation Department vide Notification No. ZPB - 2014 / CR - 71 / Chandgad ( 1)/PR -5 , dated 
2nd January 2019. Also Chandgad Nagarpanchayat has been constituted by Government in Urban 
Development Department vide Order No. MUN - 2018 / CR 683 / UD - 18 , dated 2nd January 2019 . 

As per the Provisions of Sections 21 and 23 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 the Chandgad Nagarpanchayat vide its General Body Resolution No. 162 , dated 22nd March 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


९ 


2021 has been declared the intention to prepare the Development Plan for the entire area of Chandgad 
Nagarpanchayat . 

The plan showing the boundaries of the Chandgad Nagarpanchayat area is kept open for inspection 
for General Public during the official working hours of Chandgad Nagarpanchayat . Any Suggestions / 
objections regarding the area of Chandgad Nagarpanchayat and the intention of preparation of this 
Development Plan may be sent to Chandgad Nagarpanchayat in writing within 60 ( Sixty ) days from the 
date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette. Suggestions/objections received 
after aforesaid period will not be accepated . 

Sou . PRACHI DAYANAND KANEKAR , 

President, 
Chandgad Nagarpanchayat, 

Chandgad , district Kolhapur. 
Chandgad , 21st March 2021 . 


पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पोउआ / वाहतूक -६७५ / २०२१.- ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए -०१ ९ ६ / ८७१/ सीआर-३७/ टीआरए -२, दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा, 
कलम ११५ , ११६ ( १), ( ए), ( बी ), ११६ ( ४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून 
मी , राहुल श्रीरामे , पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक शाखा, पुणे शहर , अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायर ब्रिगेड, पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी ) 
खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . 

वानवडी वाहतूक विभाग , पुणे अंतर्गत 
पुणे - सोलापूर महामार्गावरील रामटेकडी चौक ते गोळीबार मैदान चौकपर्यंतच्या मुख्य महामार्गावर दुतर्फा नो - पार्किंग व नो - व्हॉल्टींग करण्यात 
येत आहे. 


राहुल श्रीरामे, 


पोलीस उपआयुक्त , 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर, 

पुणे. 


पुणे, १० फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक पोउआ / वाहतूक -२६६ / २०२१.- ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए -०१ ९ ६ / ८७१ / सीआर -३७/ टीआरए -२, दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा, 
कलम ११५ , ११६ ( १), ( ए), ( बी ), ११६ ( ४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून 
मी, राहुल श्रीरामे , पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक शाखा, पुणे शहर, अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायर ब्रिगेड, पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी ) 
खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. 


हडपसर वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
पुणे- सोलापूर रोडलगत लक्ष्मी कॉलनी चौक ते अमरसृष्टी को . - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीपर्यंत मार्गावर नो - पार्किंग करण्यात येत आहे. 

राहुल श्रीरामे, 


पोलीस उपआयुक्त, 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर, 

पुणे. 


पुणे, २० जानेवारी २०२१ . 


उपविभागीय 
अधिकारी 
यांजकडून 


१० 


संदर्भ:(१)महाराष्ट्रप्रकल्पलाभव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९७६,१९८६व१९९९. 

(२)शासननिर्णयक्रमांकआरपीए-३५९६/सीआर-६९९/आर-४,दिनांक१३नोव्हेंबर१९९६व१३फेब्रुवारी१९९७अन्वयेकलम११(१)चीअधिसूचना. (३)शासननिर्णयक्रमांकआरपीए-३५९७/सीआर-४,दिनांक१५डिसेंबर१९९७अन्वयेकलम१३(२)चीअधिसूचना. (४)मा.उपायुक्तसो.(पुनर्वसन),पुणेयांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२४६१/१८,दिनांक६जून२०१८. (५)उपजिल्हाधिकारीपुनर्वसन,सातारायांचेकडीलपत्रक्रमांकपुनर्व/सेल/कावि-३९९/१८,दिनांक७जून२०१८. (६)मा.जिल्हाधिकारीसाो.सातारापुनर्वसनशाखायांचेकडीलपत्रक्रमांकपुनर्व/सेल/कावि/एसआर-३६/२०१८,दिनांक२०नोव्हेंबर२०१८. (७)कार्यकारीअभियंता,लघुपाटबंधारेविभाग,सातारायांचेकडीलपत्रक्रमांकलपावि/आस्था-५/३११२,दिनांक२९ऑगस्ट२०१८. (८)तहसीलदारयांचेकडीलपत्रक्रमांकपुनर्व/कावि-८२६/१९,दिनांक१९नोव्हेंबर२०१९. (९)याकार्यालयाकडीलमंजूरटिप्पणी,दिनांक५नोव्हेंबर२०२०. 

आदेश क्रमांकपुनर्व/कावि-४११/२०२०.–ज्याअर्थी,संदर्भक्रमांक१नुसार,तारळीयाप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातमौजेनुनेयागावाबाबत,दिनांक१३नोव्हेंबर१९९६वदिनांक१३फेब्रुवारी १९९७रोजीअधिसूचनाप्रसिद्धकरूनमहाराष्ट्रप्रकल्पलाभव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)अन्वयेशेतजमिनीच्याहस्तांतरणावरपोटविभागणीवरनिर्बंधठेवणेतआलेले आहेत,तसेचसंदर्भक्रमांक३नुसारकलम१३(२)चीअधिसूचना,दिनांक१५डिसेंबर१९९७रोजीप्रसिद्धकरूनसदरगावातीललाभक्षेत्रातसमाविष्टअसलेचेक्षेत्रघोषितकेलेआहे. 

ज्याअर्थी,तारळीप्रकल्पासाठीमौजेनुने,तालुकापाटणयागावचेभूसंपादनपूर्णझालेआहे.तसेचतारळीप्रकल्पासाठीमौजेनुने,तालुकापाटणयागावातीलनव्यानेसंपादनकरण्याची आवश्यकतानाही.तसेचप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातीलभूसंपादनझालेल्यागटांचीमाहितीखालीलप्रमाणे. 

टेबलक्रमांक१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


अ.नं. 


भूसंपादन 


गावाचेनाव 


तालुका 


कपत्रकात 


न्यायालयीन 


कलम४(१)ची 

अधिसूचना 


कलम६ची अधिसूचना 


कलम४८(१) अन्वयेवगळलेले 

क्षेत्र 


अंतिमरीत्यासंपादित 

केलेलेक्षेत्र 


प्र.क्र. 


असणारेपरतु 


प्रकरणांत 


प्रलंबित 


(९-१०) 


संपादनन 

झालेलेक्षेत्र गटनंबरक्षेत्र 


क्षेत्र गटनंबरक्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


१ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


हे.आर 


हे.आर 


हे.आर 


हे.आर 


हे.आर 


१ 


-- 


नुने 


पाटण 


हे.आर सुधारितक 
पत्रकाप्रमाणे२.४२ 


२.४२ 


राजारामशंकरगणफुले१५९पै. 


३.५१ 


-- 


-- 


१५९पै.निवाडा 

एसआरक्र. 


४९३प्रमाणे 


१.१५. निवाडा 


एसआरक्र. 


५१२प्रमाणे 


०.७७. 


टेबलक्रमांक१--चालू 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


हे.आर 


आर 


हे.आर 


हे.आर 


no 


आर 


हे.आर 


१३०पै. 


०.२२ 


-- 


-- 


-- 


७७८पै. 


१.४६ 


-- 


-- 


-- 


नुने 


पाटण 


०.७१ 


०.७१ 


०.६३ 


-- 


२५६पै.०.४५ 


०.११ 


-- 


-- 


-- 


शरदसितारामगणफुले२५६पै. वसुरेशपरशरामगणफुले१३०पै. 

१५/५पै. १५९पै.. 


१.७५ 


-- 


-- 


i 


१.७६ 


--- 


७७८पै. 


०.७३ 


-- 


३ 


०.४० 


०.४० 


-- 


४ 


०.४० 


०.४० 


-- -- -- 


-- 


-- 


५ 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


पूर्वीच्याक पत्रकाप्रमाणे 


१६८पै.०.४० 
७३८ 

पै. ०.४० २०९पै.निवाडा 

एसआरक्र. ४९३प्रमाणे ०.४० 


०.४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


एकूण 


४.३३ 


४.३३ 


३.५७ 


तसेचज्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमातीलकलम१२(१)नुसारतारळीयाप्रकल्पासाठीमौजेनुनेयागावातीललाभक्षेत्राचेस्लॅबपात्रखातेदारयांचेसंपादनपूर्ण झालेअसल्यानेयाप्रकल्पाचेलाभक्षेत्रातमौजेनुनेयागावातनव्यानेजमीनसंपादनकरणेचीआवश्यकतानाही.त्यामुळेपुनर्वसनअधिनियमाचेकलम११(१)चेउक्तअधिसूचनेतनमूदमौजे 

यागावातीलजमिनींच्यासंपादनाचीसर्वकार्यवाहीसंपलीआहे.असेजाहीरकरणेआवश्यकआहे. 

त्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमाच्याकलम१२(१)नुसारमलाप्राप्तझालेल्याअधिकारांचावापरकरूनमी,श्रीरंगतांबे,उपविभागीयअधिकारी,पाटणउपविभाग,पाटणयाद्वारे असेघोषितकरतोकी,तारळीप्रकल्पयाप्रकल्पांतर्गतमहाराष्ट्रप्रकल्पलाभव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)च्याअधिसूचनेद्वारेखालीलनमूदलाभक्षेत्रातीलगावांच्या हद्दीतीलप्रकल्पासाठीवप्रकल्पग्रस्तांच्यापुनर्वसनासाठीसंपादितझालेल्याउपरोक्तवस्तुस्थितीनुसारकलम१३(२)अन्वयेअधिसूचितकेलेलेक्षेत्र२०६हे०६आरअसूनवरनमूदकेल्याप्रमाणे तारळीप्रकल्पाचेगावातीलभूसंपादनक्षेत्र४हे.३३आर"क"पत्रकाप्रमाणेसंपादनपात्रअसूनपैकी३हे.५७आरक्षेत्रशासनाच्याताब्यातआहे. 

वरीलप्रमाणेतारळीप्रकल्पाचेगावातीलभूसंपादनाचेलाभक्षेत्रापैकीटेबलक्रमांक१मध्येनमूदस्तंभक्रमांक६,८व१०मध्येनमूदगटवगळूनसदरप्रकल्पातीलएकूणक्षेत्र ३हे.५७आरक्षेत्राचेभूसंपादनपूर्णझालेअसूनसंपूर्णक्षेत्रासउपसंचालकपुनर्वसन,सातारायांचेनावनमूदआहे. 

मा.उपआयुक्तपुनर्वसन,पुणेविभाग,पुणेयांचेकडीलपत्रक्रमांकजा.क्र.पुनर्व/अ.का./एसआर/२४६१/२०१८,दिनांक६जून२०१८अन्वयेपुनर्वसितअधिनियमान्वयेहस्तांतरणावरील निर्बंधउठविणेबाबतअनुसरावयाचीसर्वसाधारणकार्यपद्धतीनुसारवउपजिल्हाधिकारीपुनर्वसन,सातारायांचेकडीलपत्रक्रमांकपुनर्वसन/सेल/कावि-३९९/१८,दिनांक७जून२०१८अन्वयेदिलेल्या सूचनाप्रमाणेतारळीमध्यमप्रकल्प,तालुकापाटणमधीलनुनेलाभगावामधीलटेबलक्रमांक१मधीलस्तंभक्रमांक६,८व१०मध्येनमूदगटवगळूनसंपादनमंडळाचेहस्तांतरणावरील निर्बंधउठविणेसहरकतनाही. 


११ 


टेबलक्रमांक२ 


१२ 


अ.क्र. 


निर्बंधउठविणेतयेणारेगाव 


तालुका 


जिल्हा 


१ 


३ 


४ 


१ 


पाटण 


सातारा 


नुन परिणामीनिर्बंधउठविण्यातआलेल्यासदरलाभक्षेत्रातीलगावातीलउपरोक्तस्तंभक्रमांक६,८व१०मध्येनमूदगटवगळूनइतरगटामधीलजमिनींच्या७/१२च्याइतरहक्कात "पुनर्वसनासाठीराखीव"अशाआशयाचेनोंदविण्यातआलेलेशेरेकमीकरण्यातयावेत. 


मी,श्रीरंगतांबे,उपविभागीयअधिकारी,पाटणउपविभाग,पाटणअसेहीनिर्देशदेतआहेकी,वरनमूदअधिसूचितकेलेल्यासंबंधितगावामध्येमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसन अधिनियम,१९९९चेकलम१२(१)अन्वयेठेवणेतआलेलेनिबंधउपरोक्तनमूदकेलेप्रमाणेउठविणेतआलेअसल्याबाबतचाहाआदेशदवंडीपिटवूनआणिलाभपरिमंडलामधीलएखाद्या किंवाअनेकठळकजागीआणिगावच्याचावडीवरआणिकोणतेहीअसल्यासग्रामपंचायतीच्याकार्यालयातआणिनोंदणीनिबंधककार्यालयआणितहसीलदारकार्यालयातआणिउपविभागीयअधिकारी यांच्याकार्यालयातदेखीलठळकजागेवरकिंवाजागांवरयाअधिसूचनेचीप्रतचिकटवूनप्रसिद्धकरणेतयावी. 


श्रीरंगतांबे, उपविभागीयअधिकारी, पाटणउपविभाग,पाटण, 

जिल्हासातारा. 


पाटण,५नोव्हेंबर२०२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


संदर्भ:(१)महाराष्ट्रप्रकल्पलाभव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९७६,१९८६व१९९९. 

(२)शासननिर्णयक्रमांकआरपीए-३५९६/सीआर-६९९/आर-४,दिनांक१३नोव्हेंबर१९९६व१३फेब्रुवारी१९९७अन्वयेकलम११(१)चीअधिसूचना. (३)शासननिर्णयक्रमांकआरपीए-३५९७/सीआर-४,दिनांक१५डिसेंबर१९९७अन्वयेकलम१३(२)चीअधिसूचना. (४)मा.उपायुक्तसाो.(पुनर्वसन),पुणेयांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२४६१/१८,दिनांक६जून२०१८. (५)उपजिल्हाधिकारीपुनर्वसन,सातारायांचेकडीलपत्रक्रमांकपुनर्व/सेल/कावि-३९९/१८,दिनांक७जून२०१८. (६)मा.जिल्हाधिकारीसाो.सातारापुनर्वसनशाखायांचेकडीलपत्रक्रमांकपुनर्व/सेल/कावि/एसआर-३६/२०१८,दिनांक२०नोव्हेंबर२०१८. (७)कार्यकारीअभियंता,लघुपाटबंधारेविभाग,सातारायांचेकडीलपत्रक्रमांकलपावि/आस्था-५/३११२,दिनांक२९ऑगस्ट२०१८. (८)तहसीलदारयांचेकडीलप्रपत्र,गोषवारावताळमेळक्रमांकपुनर्व/कावि-८४६/१९,दिनांक२२नोव्हेंबर२०१९. 

आदेश क्रमांकपुनर्व/कावि-५४५/२०२०.–ज्याअर्थी,संदर्भक्रमांक१नुसार,तारळीयाप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातमौजेघोटयागावाबाबत,दिनांक१३नोव्हेंबर१९९६वदिनांक१३फेब्रुवारी १९९७रोजीअधिसूचनाप्रसिद्धकरूनमहाराष्ट्रप्रकल्पलाभव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)अन्वयेशेतजमिनीच्याहस्तांतरणावरपोटविभागणीवरनिर्बधठेवणेतआलेले आहेत,तसेचसंदर्भक्रमांक३नुसारकलम१३(२)चीअधिसूचना,दिनांक१५डिसेंबर१९९७रोजीप्रसिद्धकरूनसदरगावातीललाभक्षेत्रातसमाविष्टअसलेचेक्षेत्रघोषितकेलेआहे. 


ज्याअर्थी,तारळीप्रकल्पासाठीमौजेघोट,तालुकापाटणयागावचेभूसंपादनपूर्णझालेआहे.तसेचतारळीप्रकल्पासाठीमौजेघोट,तालुकापाटणयागावातीलनव्यानेसंपादनकरण्याची आवश्यकतानाही.तसेचप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातीलभूसंपादनझालेल्यागटांचीमाहितीखालीलप्रमाणे. 

टेबलक्रमांक१ 


भूसंपादन 


गावाचेनाव 


तालुका 


न्यायालयीन 


७/१२ला 


अंतिमरीत्यासंपादित 


कलम४(१)ची 

अधिसूचना 


कलम६ची अधिसूचना 


कलम४८(१) अन्वयेवगळलेले 


प्र.क्र. 


प्रकल्पाने 


केलेलेक्षेत्र 


क्षेत्र 


वगळलेले 


(९-१०) 


क्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


गटनंबरक्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


हे.आर 


हे.आर 


हे.आर 


हे.आर 


हे.आर 


हे.आर 


१ 


घोट 


पाटण 


०.८० 


०.८० 


-- 


-- 


३०९पै.०.८० ३०८पै. 

०.४० 


घोट 


पाटण 


०.०३ 


०.०३ 


-- 


-- 


-- 


-- 


एकूण 


१.२० 


१.२० 


१.२० 


तसेचज्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमातीलकलम१२(१)नुसारतारळीयाप्रकल्पासाठीमौजेघोटयागावातीललाभक्षेत्राचेस्लॅबपात्रखातेदारयांचेसंपादनपूर्ण झालेअसल्यानेयाप्रकल्पाचेलाभक्षेत्रातमौजेघोटयागावातनव्यानेजमीनसंपादनकरणेचीआवश्यकतानाही.त्यामुळेपुनर्वसनअधिनियमाचेकलम११(१)चेउक्तअधिसूचनेतनमूदमौजे घोटयागावातीलजमिनींच्यासंपादनाचीसर्वकार्यवाहीसंपलीआहे.असेजाहीरकरणेआवश्यकआहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


त्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमाच्याकलम१२(१)नुसारमलाप्राप्तझालेल्याअधिकारांचावापरकरूनमी,श्रीरंगतांबे,उपविभागीयअधिकारी,पाटणउपविभाग,पाटणयाद्वारे असेघोषितकरतोकी,तारळीप्रकल्पयाप्रकल्पांतर्गतमहाराष्ट्रप्रकल्पलाभव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)च्याअधिसूचनेद्वारेखालीलनमूदलाभक्षेत्रातीलगावांच्या हद्दीतीलप्रकल्पासाठीवप्रकल्पग्रस्तांच्यापुनर्वसनासाठीसंपादितझालेल्याउपरोक्तवस्तुस्थितीनुसारकलम१३(२)अन्वयेअधिसूचितकेलेलेक्षेत्र१२७हे६३आरअसूनवरनमूदकेल्याप्रमाणे तारळीप्रकल्पाचेगावातीलभूसंपादनाचेकामपूर्णझालेलेअसूनएकूण१हे.२०आरसंपादनक्षेत्रापैकीस्तंभक्रमांक४व५मध्येप्रकल्पातीलएकूण१हे.२०आरक्षेत्राचेभूसंपादन पूर्णझालेअसूनसंपूर्णक्षेत्रासउपसंचालकपुनर्वसन,सातारायांचेनावनमूदआहे. 

मा.उपआयुक्तपुनर्वसन,पुणेविभाग,पुणेयांचेकडीलपत्रक्रमांकजा.क्र.पुनर्व/अ.का./एसआर/२४६१/२०१८,दिनांक६जून२०१८अन्वयेपुनर्वसितअधिनियमान्वयेहस्तांतरणावरील निर्बंधउठविणेबाबतअनुसरावयाचीसर्वसाधारणकार्यपद्धतीनुसारवउपजिल्हाधिकारीपुनर्वसन,सातारायांचेकडीलपत्रक्रमांकपुनर्वसन/सेल/कावि-३९९/१८,दिनांक७जून२०१८अन्वयेदिलेल्या सूचनाप्रमाणेतारळीमध्यमप्रकल्प,तालुकापाटणमधीलघोटलाभगावामधीलस्तंभक्रमांक४व५मध्येनमूदगटक्रमांकवइतरगटावरीलसंपादनमंडळाचेहस्तांतरणावरीलनिबंध उठविणेसहरकतनाही. 


टेबलक्रमांक२ 


अ.क्र. 


निर्बंधउठविणेतयेणारेगाव 


तालुका 


जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


घोट 


पाटण 


सातारा 


१३ 


8b 


परिणामीनिर्बंधउठविण्यातआलेल्यासदरलाभक्षेत्रातीलगावातीलउपरोक्तस्तंभक्रमांक४व५मध्येनमूदगटक्रमांकवइतरगटामधीलजमिनींच्या७/१२च्याइतरहक्कात "पुनर्वसनासाठीराखीव"अशाआशयाचेनोंदविण्यातआलेलेशेरेकमीकरण्यातयावेत. 


मी,श्रीरंगतांबे,उपविभागीयअधिकारी,पाटणउपविभाग,पाटणअसेहीनिर्देशदेतआहेकी,वरनमूदअधिसूचितकेलेल्यासंबंधितगावामध्येमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसन अधिनियम,१९९९चेकलम१२(१)अन्वयेठेवणेतआलेलेनिर्बधउपरोक्तनमूदकेलेप्रमाणेउठविणेतआलेअसल्याबाबतचाहाआदेशदवंडीपिटवूनआणिलाभपरिमंडलामधीलएखाद्या किंवाअनेकठळकजागीआणिगावच्याचावडीवरआणिकोणतेहीअसल्यासग्रामपंचायतीच्याकार्यालयातआणिनोंदणीनिबंधककार्यालयआणितहसीलदारकार्यालयातआणिउपविभागीयअधिकारी यांच्याकार्यालयातदेखीलठळकजागेवरकिंवाजागांवरयाअधिसूचनेचीप्रतचिकटवूनप्रसिद्धकरणेतयावी. 


श्रीरंगतांबे, उपविभागीयअधिकारी, पाटणउपविभाग,पाटण, 

जिल्हासातारा. 


पाटण,४सप्टेंबर 

२०२० 


संदर्भ:(१)महाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६व१९९९. 

(२)शासननिर्णयक्रमांकआरपीए-३६९४/प्र.क्र.७४१/र-४,दिनांक१०मे१९९४अन्वयेकलम११(१)चीअधिसूचना. (३)शासननिर्णयक्रमांकआरपीए-३५९४/प्र.क्र.१८२/र-४,दिनांक६मे१९९९अन्वयेकलम१३(१)चीअधिसूचना. (४)मा.उपायुक्तसोा(पुनर्वसन)पुणे,यांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२२७३/१८,दिनांक११मे२०१८. (५)याकार्यालयाकडीलपत्रक्रमांकपुनर्व/उरमोडी/कावि-५५८/१८,दिनांक५जुलै२०१८. (६)तहसीलदारजावली(मेढा)यांचेकडीलपत्रपुनर्व/कावि-५७३/१८,दिनांक११ऑक्टोबर२०१८,कावि-१९३/१८,दिनांक१७मे२०१९. (७)मा.जिल्हाधिकारीसोा.,सातारायांचेकडीलआदेशक्रमांकपुनर्व/सेल/एस.आर.-३६/,दिनांक२०नोव्हेंबर२०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


महाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९९९ 


अधिसूचना 


क्रमांकपुनर्व/महू-हातगेघर/कावि-२१८/२०१९.-ज्याअर्थी,महाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६व१९९९नुसारमहू-हातगेघर(कुडाळी)याप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रात सोमर्डीयागावातीलदिनांक७डिसेंबर१९९६रोजीअधिसूचनाप्रसिद्धकरूनमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)अन्वयेशेतजमिनींच्याहस्तांतरणावर, पोट-विभागणीवरनिबंधठेवणेतआलेलेआहेत,तसेचशासननिर्णयक्रमांकआरपीए-३५९४/प्र.क्र.१८२/र-४,दिनांक६मे१९९९अन्वयेकलम१३(१)चीअधिसूचनाप्रसिद्धकरूनसदर गावातीललाभक्षेत्रातसमाविष्टअसलेलेक्षेत्रघोषितकेलेआहे. 


ज्याअर्थी,जिल्हाधिकारीसातारायांचेकडीलआ.क्र.पुनर्वसनतारळी/कावि-३०१५,दिनांक६मे२०१५अन्वयेमहू-हातगेघरप्रकल्पांतर्गतलाभक्षेत्रातीलजावलीतालुक्यातीलएकूण४२ गावच्या७/१२च्याइतरहक्कामध्येकलम१२(१)अन्वयेशेरेदाखलकरणेतआलेलेहोते.याप्रकल्पाचेप्रमाणभूतक्षेत्र३.२३हे.आरअसलेनेत्याक्षेत्रातप्रमाणभूतक्षेत्रापेक्षाकमीधारण 


करणाऱ्याखातेदाराच्या७/१२वरीलहस्तांतरणबंदीचेशेरेकमीकेलेलेआहेतवज्याखातेदारांचेप्रमाणभूतक्षेत्र३.२३पेक्षाजास्तअशाखातेदारांचेहस्तांतरणबंदीचेशेरेकायम ठेवलेआहेत.तसेचमहू-हातगेघर(कुडाळी)प्रकल्पातीलमौजेसोमर्डीगावचे१खातेदारस्लॅबपात्रअसलेनेत्याखातेदाराच्याधारणक्षेत्रावरीलहस्तांतरणबंदीचेशेरेकमीकरणेचेअसलेने तेखालीलप्रपत्रातीलरकानाक्रमांक१६मध्येनमूदकेलेलेआहेत. 


ज्याअर्थी,तहसीलदारजावली(मेढा)यांचेकडीलपत्रपुनर्व/कावि-९१३/१८,दिनांक१७मे२०१९च्यापत्रान्वयेसोमर्डीयागावचेभूसंपादनपूर्णझालेआहे.तसेचमहू-हातगेघर(कुडाळी) प्रकल्पासाठीसोमर्डीगावातीलनव्यानेसंपादनकरण्याचीआवश्यकतानाही.प्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातीलमौजेसोमर्डी,तालुकाजावलीयेथीलभूसंपादनझालेल्यागटांचीमाहितीखालीलप्रमाणे. 


प्रपत्र 


अ. 


गावाचे 


तालुका 


अंतिमसंपादित 


भूसपादन 

क्र. 


हस्तांतरबंदीचेशेरे कमीकरण्याचे 


क्र. 


नाव 


कलम४ 
अधि. 
मधील क्षेत्र 


जिल्हासातारा,तालुकाजावली,गावकरहर कलम६ची कलम४८(१)न्यायालयीन 

भूसंपादन अधि.प्रसिद्धीचीखालीवगळलेले प्रकरणाने 

प्रक्रियापूर्ण 
तारीखव गटवगळलेले 

नझालेले संपादनाचे 

गट 

गटनंबर एकूण क्षेत्र गटनबरक्षेत्र 

गटनंबर 

क्षेत्र 

गटनंबरक्षेत्र 


गटनंबर 


गटनंबर 


क्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


एकूणगटांची 


एकूण 
स्लॅबपात्र खातेदार संख्या 


संख्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१० 


११ 


१३ 


१४ 


१६ 


१७ 


१२ 
हे.आर 


१५ 
हे.आर 


हे.आर 


हे.आर 


आर 


आर 


जावली 


२.४२ 


२.४२ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


१ 


२७८/३ 


२.४२ 


२७८/२ 


६.३४ 


१वि.भू.सं.क्र.१२सोमर्डी 

एसआरक्रमांक १४१८,दिनांक 


२९० 


०.१८ 


२९१ 


०.१२ 


२०-२-२००९ 


२८० 


०.९१ १.७८ 


२३४ 


१०० 


२.०७ 


८३ 


०.४८ 


१२२ 


०.१४ 


१५१ 


०.८७ 


२४१ 


०.०२ 


२८३ 


०.२६ 


३०७ 


०.०७ 


३२३ 


१.०० 


३३४ 


०.०३ 


३४३ 


०.५२ 


१५ 


१६ 


तसेचज्याअर्थी,उक्तरकानाक्रमांक१६मधीलस्लॅबपात्रखातेदारयांचेसंपादनपूर्णझालेअसल्यानेपुनर्वसनअधिनियमाचेकलम११(१)चेउक्तअधिसूचनेतनमूदमौजेसोमर्डी यागावातीलस्लॅबपात्रखातेदाराच्याखातेक्रमांक१७९वरीलहस्तांतरबंदीचेशेरेउठविणेआवश्यकआहे. 


त्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमाच्याकलम१२(१)नुसारमा.जिल्हाधिकारीसोा.,सातारायांचेकडीलआदेशक्रमांकपुनर्व/सेल/एस.आर.३६,दिनांक२०नोव्हेंबर२०१८अन्वये मलाप्राप्तझालेल्याअधिकारांचावापरकरूनमी,डॉ.स्वातीदेशमुख-पाटील,उपविभागीयअधिकारी,साताराउपविभाग,सातारायाद्वारेअसेघोषितकरतेकी,महू-हातगेघर(कुडाळी)प्रकल्प याप्रकल्पांतर्गतमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६वकलम११(१)च्याअधिसूचनेद्वारेखालीलनमूदलाभक्षेत्रातीलगावच्याहद्दीतीलप्रकल्पासाठीवप्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठीसंपादितझालेल्याउपरोक्तवस्तुस्थितीनुसारकलम१३(१)अन्वयेअधिसूचितकेलेलेमौजेसोमर्डीयेथीलक्षेत्र३०२हे.आरनमूदकेल्याप्रमाणेप्रकल्पाच्यागावातीलभूसंपादनाचे कामपूर्णझालेलेअसूनएकूण३०२हे.आरलाभक्षेत्रापैकीस्तंभक्रमांक१४मध्येनमूदकेलेल्यादोनस्लॅबपात्रखातेदारांचेगटनंबरमधील२.४२हे.आरक्षेत्राचेभूसंपादनपूर्णझालेले 
असलेनेत्या 
क्षेत्रास 
जिल्हा 
पुनर्वसन 
अधिकारी, 
सातारा 
यांचेनाव 
नमूदआहे. 


यागावातीलस्तंभक्रमांक१६मध्येनमूदगटावरीलमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६/१९९९,कलम१२(१)नुसारठेवणेतआलेलेनिर्बंधउठविणेआवश्यक आहे.तसेचत्याव्यतिरिक्तउक्तगावातीलएखाद्यागटातीलक्षेत्राचेसंपादनहोणेचेआहे/किंवासंपादनप्रक्रियासुरूआहे.वरनमूदकेलेल्याव्यतिरिक्तन्यायप्रविष्टबाबीतीलक्षेत्रवगटनिदर्शनास आल्यासतेवगळूनसदरचेनिर्बंधउठविणेआवश्यकआहे. 


परिणामीनिर्बंधउठविण्यातआलेल्यासदरलाभक्षेत्रातीलगावातीलज्याक्षेत्रावरतीजिल्हापुनर्वसनअधिकारीयांचेनावेआहेतअशाजमिनी/भूखंडवगळून,इतरजमिनीच्या७/१२च्या इतरहक्कातपुनर्वसनासाठीराखीवअशाआशयाचेनोंदविण्यातआलेलेशेरेकमीकरण्यातयावेत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


उपविभागीयअधिकारीसातारा,उपविभागसाताराअसेहीनिर्देशदेतआहेकी,वरनमूदअधिसूचितकेलेल्यासंबंधितगावामध्येमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६ चेकलम१२(१)अन्वयेठेवणेतआलेलेनिर्बधउपरोक्तनमूदकेलेप्रमाणेउठविणेतआलेअसल्याबाबतचीहीअधिसूचनादवंडीपिटवूनआणिलाभकारीपरिमंडलामधीलएखाद्याकिंवाअनेक ठळकजागीआणिगावच्याचावडीवरआणिकोणतेहीअसल्यासग्रामपंचायतीच्याकार्यालयातआणिनोंदणीनिबंधककार्यालयआणितहसीलदारकार्यालयातआणिउपविभागीयअधिकारीयांच्या कार्यालयातदेखीलठळकजागेवरकिंवाजागांवरयाअधिसूचनेचीप्रतडकवूनप्रसिद्धकरणेतयेतआहे. 


डॉ 
. 
स्वाती 
देशमुख 
- 
पाटील 
, 

उपविभागीयअधिकारी, 


साताराउपविभाग,सातारा, 


जिल्हासातारा. 


सातारा,२४जून२०१९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा सहायक पोलीस आयुक्त यांजकडून 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ / चाकण वि . (पिंपरी-चिंचवड )/अ.म.स/३८५/२०२१. तमाम लोकांस कळविण्यात येते की, सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले 
स्त्री / पुरुष अकस्मातरीत्या मयत झालेले असून , त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक , चाकण (म्हाळुगे पोलीस चौकी ), दिघी, आळंदी पोलीस स्टेशन, पिंपरी-चिंचवड यांचेकडून अहवाल प्राप्त झालेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत 
त्यांच्या नावांसमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास अथवा कोणास काही गोपनीय 
माहिती असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडील कार्यालयास लेखी कळवावे. जर मुदतीत 
कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर संबंधित पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे तसा अंतिम गोषवारा या कार्यालयाकडून मंजूर 
केला जाईल, यांची नोंद घ्यावी. 


परिशिष्ट 


अ. 


मयताचे नाव व 


प्रकार 


पोलीस 
स्टेशन 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


अ.म.र. 
क्रमांक 


क्र . 


वय ( वर्षे) 


२ 


३ 


६ 


१ 


चाकण (म्हाळुगे) 


१ ९ ४ / २०२० 


राजेश बाबु धुलप, वय ३० वर्षे 


१२/ ९ / २०२० ते 


अपघाती 


Asphyxia due to drowning 


१३/ ९ / २०२०. 


२ 


चाकण (म्हाळुगे) 


१५ ९/ २०२० 


चंद्रकांत शरणाप्पा धरगुडे, 


३/८/२०२० 


नैसर्गिक 


वय ५० वर्षे. 


Cardiorespiratory arrest in an 
alcoholic patient with 
haematemesis . 


३ 


चाकण 


१४७/२०२० 


सौ. निर्मला जालिंधर सुर्यवंशी, 


२१/७/२०२० 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary 


वय ५५ वर्षे. 


consolidation . 


आळंदी 


३६/२०१८ 


१ ९ / ५ / २०१८ 


नैसर्गिक 


Myocardial infraction 


एक अनोळखी 

पुरुष, 
वय ४० ते ४५ वर्षे. 


चाकण (म्हाळुगे) १५७/२०२० 


३/८/२०२० 


नैसर्गिक 


चंद्रकांत बगाराम देवरी, 
वय ३३ वर्षे 


Myocardial infraction due to 
coronary artery disease in an 
obese patient . 


आळंदी 


६६/२०२० 


७/८/२०२० 


नैसर्गिक 


हितनारायण दामोदर प्रसाद, 
वय ४३ वर्षे. 


Coronary artery disease 


७ 


चाकण 


२०४/२०२० 


२२ / ९/ २०२० 


नैसर्गिक 


Myocardial infraction 


अण्णन नाहक सन ऑफ चिरंजीवी 
नाहक, वय १ ९ वर्षे 


८ 


चाकण 


१८१/२०२० 


२ ९ / ८ / २०२० 


नैसर्गिक 


संतोष रामदास दौंडकर, 
वय ४० वर्षे. 


Cardiorespiratory arrest in a 
case of hepatospleenomegaly 
due to liver cirrhosis and its 
complications due to chronic 
alcoholism . 


चाकण 


५०/२०२० 


स्वराज सुरज सगर, वय ८ महिने 


१५/३/२०२० 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary 
consolidation . 


चाकण 


५२/२०२० 


१६/३/२०२० 


नैसर्गिक 


Myocardial infraction 


प्रभुलाल शामलाल परदेशी, 
वय ६६ वर्षे 


११ 


चाकण 


१७३/२०२० 


अन्शीबाई पन्नालाल परमार , 


१६/८/२०२० 


नैसर्गिक 


Myocardial infraction 


वय ७० वर्षे. 


१२ 


आळंदी 


४१/२०२० 


महेश ईश्वर गावडे, वय ४० वर्षे 


१७/५/२०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


६ 


आळंदी 


४०/२०२० 


बेबी ऑफ वैशाली मारुती जाधव, 


१५/५/२०२० 


नैसर्गिक 


वय १ दिवस. 


Preterm birth at average 
intrauterine age 

of 20 to 24 
weeks . 


१४ 


आळंदी 


२ ९ / २०२० 


३/४/२०२० 


नैसर्गिक 


कु . रुख्मिणी हरिश्चंद्र चाटे, 
वय २५ वर्षे 


Hypertrophic cardiomyopathy 
with pulmonary consolidation . 


१५ 


आळंदी 


८०/२०२० 


माही अविनाश गायकवाड , 


८ / ९/ २०२० 


नैसर्गिक 


Pneumonia 


वय १ महिना. 


आळंदी 


९ ५ / २०२० 


माऊली अर्जुन वर्पे, 


१७/१०/२०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


वय ३८ वर्षे. 


१७ 


दिघी 


१४४/२०२० 


२ ९ / ८ / २०२० 


नैसर्गिक 


Lung abscess 


सविता काळुराम तळेकर , 
वय ७० वर्षे. 


१८ 


दिघी 


११७/२०२० 


२६/७/२०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


सतिश दिनकर गाडेकर, 
वय ४८ वर्षे. 


१ ९ 


दिघी 


१३७/२०२० 


योगिता सतिश गंगावणे, 


२२/८/२०२० 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary 
consolidation.. 


वय ४७ वर्षे. 


२० 


दिघी 


११०/२०२० 


९/७/ २०२० 


नैसर्गिक 


Lung abscess 


वृषाली द्वारकानाथ कुलकर्णी, 
वय ४४ वर्षे. 


२१ 


१८३ /२०१ ९ 


शंकर धर्मा धसाडे, 


२८ / ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


चाकण-म्हाळुगे 

चौकी. 


Lung abscess 


वय ६० वर्षे 


२२ 


१६४ / २०१ ९ 


४ / ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Bilateral pneumonia 


चाकण -म्हाळुगे 

चौकी. 


श्रेयस केशव वाघमारे, 
वय १ वर्ष ६ महिने. 


दिघी 


३ ९ / २०२० 


३/३/२०२० 


नैसर्गिक 


सुरेश बबन शिंगोटे, 
वय ५४ वर्षे. 


Septicaemia with pulmonary 
consolidation . 


२४ 


दिघी 


६३/२०२० 


सरेहाज सलीम खान , 


९ / १० / २०१८ 


नैसर्गिक 


Hydrocephalus with bilateral 
pulmonary consolidation , 


वय २२ वर्षे. 


२५ 


८/८/२०२० 


नैसर्गिक 


Myocardial infraction 


चाकण-म्हाळुगे 

चौकी. 


१६२/२०२० सुग्रीव चंद्रदेव यादव, 

वय ३३ वर्षे. 


२६ 


आळंदी 


५ ९ / २०१ ९ 


११ / ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Pulmonary oedema 


प्रकाश विठ्ठल कुंभार, 
वय ३२ वर्षे. 


२७ 


आळंदी 


५ ९ /२०२० 


२४/७/२०२० 


नैसर्गिक 


टंकुश रामभाऊ शिंदे, 
वय ५० वर्षे. 


Intracranial bleeding with 
chronic obstructive 
pulmonary disease . 


२८ 


आळंदी 


३०/२०२० 


५/४/२०२० 


नैसर्गिक 


Intra cerebral haemorrhage 


आकाश विश्वनाथ खताळ , 
वय १७ वर्षे. 


२ ९ 


९ / ९ / २०२० 


नैसर्गिक 


Liver cirrhosis 


चाकण -म्हाळुगे 

चौकी 


१८ ९ / २०२० बलवंतकुमार ग्यानचंद पटेल, 

वय २१ वर्षे. 


३० 


चाकण 


७ ९/ २०२० 


२ ९/ ४/ २०२० 


नैसर्गिक 


सुरजकुमार चिमनलाल महाशय , 
वय २३ वर्षे. 


Cardio respiraterss arrest due 
to accute myocardial 
infraction . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


६ 


७ 


३१ 


आळंदी 


११५/२०१६ 


१ ९ / १२ / २०१६ 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


रोहिणी ऊर्फ बेबीताई बाळासाहेब 
काटे, वय ५० वर्षे. 


३२ 


३ 


दिघी 


१४८/२०२० 


१/९/ २०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


भरत ज्ञानेश्वर कदम , 
वय ३२ वर्षे. 


३ 


दिघी 


०१/२०२० 


१/१/२०२० 


नैसर्गिक 


सतिश नामदेव शिंदे, 
वय ३४ वर्षे. 


Acute respiretory failure 
ARDS D / P bilateral 


pneumonia. 


३४ 


चाकण 


७२/२०२० 


नामदेव हरीभाऊ कांबळे, 


१७/४/२०२० 


नैसर्गिक 


Acute cardiac arrest 


वय ५८ वर्षे. 


३५ 


चाकण 


५७/२०२० 


गेपीसिंग तुल्या टमटटा, 


२५/३/२०२० 


नैसर्गिक 


Cardiorespiratory arrest 


वय ६० वर्षे. 


३६ 


चाकण 


१५६/ २०१ ९ 


बळीराम शिवाजीराव जाधव, 


२६/ ७/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Cardiorespiratory arrest due 
to acute convulsive disorder. 


वय ३० वर्षे. 


३७ 


चाकण 


२४० / २०१ ९ 


गोपाळ पोपट कदम , 


१८ / ११/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Cardiorespiratory arrest 


वय ६४ वर्षे. 


३८ 


चाकण 


२०/२०२० 


विनायक केशव मिसाळ, 


१८/१/२०२० 


नैसर्गिक 


Myocardial infraction 


वय ५० वर्षे. 


३ ९ 


चाकण 


२१६ / २०१ ९ 


विकास बाबुशा घाडगे, 


१० / १० / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Cardiorespiratory arrest in a 
case of obese patient. 


वय ४० वर्षे. 


चाकण 


२३४ / २०१ ९ 


गोकर्णा श्रीराम साबळे, 


११ /११/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


वय ८० वर्षे. 


Coronary artery disease 
with hydrocephalus 
gasrointestinal bleeding . 


४१ 


चाकण 


२४७/ २०१ ९ 


२५ / ११/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


भगवान गणपत शेटे, 
वय ५५ वर्षे. 


Cardio respiratory arrest due 
to pulmonary embolismin a 
case of diabetic ketoacidosis 
with nephrotic syndrome. 


४२ 


चाकण 


२५७ / २०१ ९ 


बबन गणपत ठाकर, 


६ / १२/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Septicemia due to left hand 
cellulitis. 


वय ७० वर्षे. 


४३ 


चाकण 


४ / १० / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


अरुण प्रभु काळुके, 
वय ४२ वर्षे. 


Cardio respiratory arrest due 
peneadial flural arttnsion 
liver arrtns. 


४४ 


चाकण 


१५२ / २०१ ९ 


२५ /७/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


दत्तात्रय नारायण उटे, 
वय ६५ वर्षे. 


Coronary artery disease with 
pulmonary embolism by bone 
marrow with bilateral renal 
parenchymal disease with 
thrombocytoenia in a known 
history of dengue fever. 


४५ 


दिघी 


१५२ / २०१ ९ 


१८ / ११/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary 


रुख्सार कौसर, 
वय २१ वर्षे 


consolidation . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 
नैसर्गिक 


चाकण 


२२७/ २०१ ९ 


६ / ११/ २०१ ९ 


Myocardial infraction 


श्रीकांत रामदास मते, 
वय ३१ वर्षे. 


४७ 


चाकण 


२०६/ २०१ ९ 


२ ९ / ९ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Myocardial infraction 


गणपत श्रावण गोडे, 
वय २६ वर्षे 


४८ 


दिघी 


७८/२०२० 


५/५/२०२० 


नैसर्गिक 


श्रीराम किसन गांडाळ, 
वय १ ९ वर्षे. 


Pulmonary consolidation 
with liver cirrhosis.. 


४ ९ 


चाकण 


२१२/ २०१ ९ 


नामदेव सखाराम धादवड , 


६ / १० / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Cardiorespiratory arrest in a 
case of hepatospleenomegaly. 


वय ४० वर्षे. 


५० 


दिघी 


१५७/२०२० 


वामन गणपत खरात, 


११/ ९ / २०२० 


नैसर्गिक 


वय ८० वर्षे. 


Intracranial bleeding with 
splenitis with chronic kidney 
disease . 


५१ 


चाकण 


१८/१/२०२० 


नैसर्गिक 


Myocardial infraction 


अशोक भाऊसाहेब तळेकर, 
वय ३५ वर्षे. 


५२ 


चाकण 


३५ / २०१ ९ 


७ / २ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Tuberculosis of lang 


कु . सपना भिवाजी जाधव, 
वय १ ९ वर्षे. 


५३ 


दिघी 


७६/२०२० 


१/५/२०२० 


नैसर्गिक 


Pulmonary consolidation 


आरब अल्ताफ सय्यद, 
वय अडीच महिने 


५४ 


दिघी 


३२/२०२० 


श्रीमती संगिता गणपत शिंदे, 


२४/२/२०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


वय ५५ वर्षे. 


५५ 


दिघी 


९ ८ / २०२० 


श्रीमती प्रभा उल्हास शिंदे, 


९ / ६ / २०२० 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary 
consolidation. 


वय ४० वर्षे. 


दिघी 


९ ० / २०२० 


२७/५/२०२० 


नैसर्गिक 


शिवकुमार परमानंद मिश्रा, 
वय ५४ वर्षे. 


Multiple vital organ failure 
in K / C / O lung cancer. 


५७ 


दिघी 


३५/२०२० 


नैसर्गिक 


बेबी ऑफ मनिषा चंद्रकांत होळसंबरे २ ९ / २ / २०२० 
वय ४ महिने 


Pulmonary consolidation with 
haemorrhagic pneumonitis . 


५८ 


दिघी 


१२१/२०२० 


२७/७/२०२० 


नैसर्गिक 


सुनिता नागनाथ कांबळे, 
वय ३६ वर्षे. 


Intracranial bleeding with 
liver failure . 


दिघी 


२०४/२०२० 


कविता संतोष बुर्डे, 


१६/११/२०२० 


नैसर्गिक 


Intracranial bleeding 


वय ३७ वर्षे. 


६० 


दिघी 


९ ५ / २०२० 


२/६/२०२० 


नैसर्गिक 


जुबेदा इब्राहिम मुलाणी, 
वय ६५ वर्षे 


Coronary artery disease 


६१ 


दिघी 


१११/२०२० 


जालींदर दत्तात्रय थोपटे, 


१३/७/२०२० 


नैसर्गिक 


Bilateral lung abscesses 


वय ३५ वर्षे. 


६२ 


दिघी 


११२/२०२० 


१६/७/२०२० 


नैसर्गिक 


Liver cirrhosis 


दयानंद भारत कांबळे . 
वय ३२ वर्षे. 


दिघी 


१ ९ ७/ २०२० 


१/११/२०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


मंगल कमलाकर जोशी, 
वय ६८ वर्षे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


परिशिष्ट --चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


६४ 


दिघी 


१७१/२०२० 


३/१०/२०२० 


नैसर्गिक 


Bilateral lung abscesses 


पुष्या ज्ञानेश्वर पांचाळ, 
वय ४३ वर्षे 


६५ 


दिघी 


१६८/२०२० 


२८ / ९ / २०२० 


नैसर्गिक 


Septicaemia 


महादु कावजी पोटे, 
वय ८२ वर्षे. 


दिघी 


१५२/२०२० 


धनश्री सदाशिवराव शिंदे, 


८ / ९ / २०२० 


नैसर्गिक 


Lntra -cerebral haemorrhage 


वय ५५ वर्षे. 


दिघी 


१३१/२०२० 


११/८/२०२० 


नैसर्गिक 


सिंधु भानुदास थोरात, 
वय ६५ वर्षे. 


Intracranial bleeding with 
ischemic heart disease . 


६८ 


दिघी 


११८/२०२० 


२६/७/२०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


सत्यवान भानुदास कसबे, 
वय ६४ वर्षे. 


दिघी 


११३/२०२० 


२१/७/२०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


हारुण हमीद पटेल, 
वय ५४ वर्षे. 


७० 


चाकण 


१ ९९/ २०२० 


१५ / ९ / २०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


राजेशकुमार सत्यनारायण साह , 
वय २ ९ वर्षे. 


रामचंद्र शिवाजी जाधव, 

सहायक पोलीस आयुक्त, 
चाकण विभाग, पिंपरी-चिंचवड. 


पिंपरी -चिंचवड ( चाकण वि . ) , दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२१ . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ / चाकण वि. (पिंपरी-चिंचवड)/अ.म.स/३८६/२०२१. – तमाम लोकांस कळविण्यात येते की, सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले 
स्त्री / पुरुष अकस्मातरीत्या मयत झालेले असून , त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक , चाकण (म्हाळुगे पोलीस चौकी), दिघी, आळंदी पोलीस स्टेशन, पिंपरी-चिंचवड यांचेकडून अहवाल प्राप्त झालेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत 
त्यांच्या नावांसमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास अथवा कोणास काही गोपनीय 
माहिती असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा ) दिवसांचे आत इकडील कार्यालयास लेखी कळवावे. जर मुदतीत 
कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर संबंधित पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे तसा अंतिम गोषवारा या कार्यालयाकडून मंजूर 
केला जाईल, यांची नोंद घ्यावी. 


परिशिष्ट 


अ . 


मयताचे नाव व 


मृत्यू दिनांक 


प्रकार 


पोलीस 
स्टेशन 


मृत्यूचे कारण 


अ.म.र. 
क्रमांक 


क्र. 


वय (वर्षे) 


१ 


२ 


३ 


५ 


६ 


७ 


दिघी 


१३२/२०२० 


१२/८/२०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


अतुल पांडुरंग अहिरे, 
वय ५२ वर्षे. 


२ 


दिघी 


१६२/२०२० 


२० / ९/२०२० 


नैसर्गिक 


Lung abscess 


इंदुबाई रामकृष्ण मुंगसे, 
वय ७० वर्षे. 


दिघी 


१४०/२०२० 


पोपटलाल जवाहरलाल सुराना, 


२५/८/२०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


वय ७२ वर्षे. 


दिघी 


१२०/२०२० 


२८/७/२०२० 


नैसर्गिक 


पुजा मुचकंडप्पा हलगी, 
वय १२ वर्षे 


Bilateral pulmonary 
consolidation 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


६ 


दिघी 


१७२/२०२० 


४/१०/२०२० 


नैसर्गिक 


Septicemia 


रामभाऊ नामदेव माने, 
वय ४ ९ वर्षे 


६ 


दिघी 


१६४/ २०१ ९ 


अंशिका, वय ३ महिने. 


१/ १२ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Pneumonnitis 


७ 


दिघी 


९ ७/२०२० 


गोपाळराव राणोजीराव जिंदे, 


८/६/२०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


वय ७४ वर्षे. 


८ 


दिघी 


२०७/२०२० 


अंजली दिलीप घाटे, 


२०/११/२०२० 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary 


वय ५० वर्षे. 


consolidation . 


दिघी 


१६४/२०२० 


उत्तम गेनबा घोलप, वय ४८ वर्षे 


२० / ९ / २०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


१० 


दिघी 


१५६/२०२० 


धर्मा मेसा तुळसे, वय ६६ वर्षे 


११ /९ /२०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


११ 


दिघी 


१ ९ ३ / २०२० 


अमृत ज्ञानेश्वर बागडे, वय ३० वर्षे 


७/११/२०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


१२ 


चाकण 


८५/२०२० 


हारकेशसिंग टिकाम, वय ३३ वर्षे 


८/५/२०२० 


नैसर्गिक 


MDR TB 


१३ 


चाकण 


१६८ /२०१ ९ 


अरुणा देविदास साळवे, 


१३ / ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary consoli 
dation with cerebral edema . 


वय ३० वर्षे. 


१४ 


१६८/२०२० 


शंकर कर्ण पांडे, वय ४० वर्षे 


१२/८/२०२० 


नैसर्गिक 


Myocardial infraction 


2 


चाकण (म्हाळुगे) 
चाकण (म्हाळुगे ) 


२६०/२०२० 


श्रीराम सागर सिंह, वय ४६ वर्षे 


१२/११/२०२० 


नैसर्गिक 


Cardiorespiratory arrest 


दिघी 


२४/२०२० 


अनोळखी पुरुष, वय ७० वर्षे 


१/२/२०२० 


नैसर्गिक 


Septicemia with pulmonary 
consolidation . 


१७ 


दिघी 


१० ९ / २०२० 


८/८/२०२० 


नैसर्गिक 


K / C / O Mouth cancer. 


दत्तात्रय ज्ञानोबा रेडेकर, 
वय ४७ वर्षे. 


दिघी 


१०७/२०२० 


गंगाधर गुरुलिंग कांदे, वय ६१ वर्षे 


२/७/२०२० 


नैसर्गिक 


Death due to myocardial 
infraction with coronary 


artery disease 


१९ 


दिघी 


२०२/२०२० 


काशिनाथ शिवदास मठपती, 


१४/११/२०२० 


नैसर्गिक 


Bilateral pneumonia 


वय ५० वर्षे. 


२० 


दिघी 


२१५/२०२० 


सतिश तात्याराव गायकवाड , 


१/१०/२०२० 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary 
consolidation . 


वय ३५ वर्षे. 


२१ 


दिघी 


१२४/२०२० 


सुभाष पोपटराव पगार, वय ४ ९ वर्षे 


२/८/२०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


२२ 


दिघी 


६ ९ / २०२० 


धोंडीबा सुदाम शिंदे, वय ६५ वर्षे 


२५/४/२०२० 


नैसर्गिक 


Pulmonary consolidation 


२३ 


दिघी 


०८/२०२० 


धर्मेंद्र रजनिकांत निकम, 


५/१/२०२० 


नैसर्गिक 


वय ५८ वर्षे. 


Septicemia with acute left 
ventricular failure with 
congestive cardiac failure. 


२४ 


दिघी 


१४ ९/ २०२० 


४/ ९/ २०२० 


नैसर्गिक 


अनुसयाबाई लक्ष्मण गंगावणे, 
वय ८५ वर्षे. 


Bilateral pulmonary 
consolidation . 


२५ 


दिघी 


८१/२०२० 


७/५/२०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


केशरसिंग गलसिंग राठोड, 
वय ५३ वर्षे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


६ 


२६ 


दिघी 


११ ९/ २०२० 


२७/७/२०२० 


नैसर्गिक 


Lung abscess 


एडविक मॅन्युअल डिसोझा, 
वय ६३ वर्षे. 


२७ 


दिघी 


९ ० / २०१ ९ 


महेंद्र हरिश्चंद्र कांबळे, वय ४५ वर्षे १ ९/ ७ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Septiceamia 


२८ 


चाकण 


२१७/ २०१ ९ 


मोहम्मद सोबराती जास्मीन, 


१०/ १० / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Cardiorespiratory arrest 


वय २१ वर्षे. 


चाकण 


२१० / २०१ ९ 


एक अनोळखी पुरुष , वय ५० वर्षे 


५/१० /२०१ ९ 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary 
consolidation. 


३० 


चाकण 


६८/२०२० 


६/४/२०२० 


नैसर्गिक 


नमिता ऊर्फ डॉली संदीप भिसे, 
वय ३४ वर्षे. 


Cardio respiraterss arrest due 
to coronary artery disease in 
a case of left thalamic 
astrocytoma. 


३१ 


चाकण 


१२७/२०२० 


शिवनाथ शितल वर्मा, वय ६७ वर्षे 


२८/६/२०२० 


नैसर्गिक 


Considering external examina 
tion findings police investiga 
tion findings. statements of 
relatives, other circumstantial 
evidence and ruling out of 
external injuries I am o / s the 
considered opinion that death 
in this case could be due to 
a natural case . 


३२ 


३ 


चाकण 


२५५/२०२० 


८/११/२०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


सुर्यनाथ हरीनारायण गुप्ता, 
वय ६४ वर्षे. 


३३ 


दिघी 


४७/२०२० 


सीताबाई श्रीराम तायडे, वय ६५ वर्षे २१/३/२०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


३४ 


चाकण 


१३४/२०२० 


एक अनोळखी पुरुष, वय ५५ वर्षे 


७/७/२०२० 


नैसर्गिक 


Cardiorespiratory arrest in a 
case of hepatosplenomegaly. 


३५ 


चाकण 


२७४/ २०१ ९ 


हिशाना रबानी शेख, वय ०२ महिने २८ /१२ /२०१ ९ 


नैसर्गिक 


Aspiration pneumonitis 


चाकण 


८०/२०२० 


अशोककुमार भुवनलाल ठाकुर, 


२ ९/ ४/ २०२० 


नैसर्गिक 


Aspiration pneumonitis 


वय ४ ९ वर्षे. 


३७ 


दिघी 


१३३/२०२० 


आशा इंद्रजित वसव, वय ४० वर्षे 


१५/८/२०२० 


नैसर्गिक 


Pulmonary consolidation 


३८ 


चाकण 


२४६/२०२० 


२८/१०/२०२० 


नैसर्गिक 


गुलाब ज्ञानेश्वर वाघमारे, 
वय ४ ९ वर्षे. 


Cardiorespiratory arrest due 
to aenli myocardial infraction . 


३ ९ 


चाकण 


२५४/२०२० 


अनिता अर्जुन पाटील, वय ६० वर्षे 


८/१/२०२० 


नैसर्गिक 


Myocardial infraction 


आळंदी 


९९/ २०२० 


२८/१०/२०२० 


नैसर्गिक 


सत्यभामा रामकिशन सुवर्णकार, 
वय ७३ वर्षे 


Bilateral pulmonary 
consolidation . 

. 


४१ 


दिघी 


५३/२०२० 


३०/३/२०२० 


नैसर्गिक 


Septiceamia 


स्वराज सुदर्शन शिनगारे, 
वय १३ महिने . 


४२ 


दिघी 


१६६ / २०१ ९ 


विद्यानंद नामदेव माटे, वय ४१ वर्षे 


३ / १२ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Death due to liver cirrhosis 


४३ 


आळंदी 


४८/२०२० 


१६/६/२०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


कल्पना शामराव डोंगरे, 
वय ७ ९ वर्षे. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


३ 


४ 


७ 


२ 
दिघी 


६ 
नैसर्गिक 


४४ 


१ ९/ २०२० 


सुभाष शामराव गावंडे, वय ६० वर्षे २४/१/२०२० 


Septiceamia in diagnosed 
case of corninoma rectum . 


४५ 


दिघी 


७४/२०२० 


२ ९/ ४/ २०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


कैलास हरीभाऊ भोसले, 
वय ५७ वर्षे. 


४ 


दिघी 


११४/२०२० 


२१/७/२०२० 


नैसर्गिक 


पाटीलबुवा नारायण तापकीर, 
वय ६० वर्षे. 


Bilateral pulmonary 
consolidation . 


४७ 


दिघी 


७६/ २०१ ९ 


जयश्री संतोष जगताप, वय २३ वर्षे 


१४ / ६ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Hepatic failure due to acute 
on chronic hepatitis with 
bilateral pulmonary 
consolidation . 


४८ 


चाकण 


२४५ / २०१ ९ 


प्रकाश ज्ञानदेव कुसाळकर , 


२४/ ११/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Septiceamia 


वय ४५ वर्षे. 


४ ९ 


दिघी 


१३६/२०१८ 


१ ९/ १० / २०१८ 


नैसर्गिक 


Lung abscess 


५० 


आळंदी 


६१/२०२० 


एक अनोळखी पुरुष, वय ३५ वर्षे 
नितीन शिवाजी बहिरट, 
वय ३ ९ वर्षे. 


३०/७/२०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


रामचंद्र शिवाजी जाधव, 

सहायक पोलीस आयुक्त , 
चाकण विभाग, पिंपरी-चिंचवड. 


पिंपरी-चिंचवड ( चाकण वि. ) , दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२१ . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ चाकण वि . (पिंपरी -चिंचवड )/अ.म.स/३८६-अ/२०२१.– तमाम लोकांस कळविण्यात येते की, सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले 
स्त्री / पुरुष अकस्मातरीत्या मयत झालेले असून , त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक , चाकण ( म्हाळुगे पोलीस चौकी), दिघी, आळंदी पोलीस स्टेशन, पिंपरी -चिंचवड यांचेकडून अहवाल प्राप्त झालेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत 
त्यांच्या नावांसमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास अथवा कोणास काही गोपनीय 
माहिती असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ ( पंधरा ) दिवसांचे आत इकडील कार्यालयास लेखी कळवावे. जर मुदतीत 
कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर संबंधित पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे तसा अंतिम गोषवारा या कार्यालयाकडून मंजूर 
केला जाईल, यांची नोंद घ्यावी. 


परिशिष्ट 


अ . 


अ.म.र. 


मयताचे नाव व 


पोलीस 
स्टेशन 


मृत्यू दिनांक 


प्रकार 


मृत्यूचे कारण 


क्र . 


क्रमांक 


वय (वर्षे) 


१ 


२ 


६ 


७ 


१ 


चाकण 


१८८/२०२० 


सुदाम बाजीराव नागरे, वय ३ ९ वर्षे 


७ / ९/ २०२० 


आत्महत्या 


स्वत : विषारी औषध पिऊन आत्महत्या 


२ 


आळंदी 


३ ९ / २०१८ 


अनोळखी 

पुरुष, वय ६० ते 


२८/५/२०१८ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


६५ वर्षे. 


३ 


चाकण 


१७२/२०२० 


कु . सिमा जमुना पासवान, 


१५/८/२०२० 


आत्महत्या 


गळफास घेऊन आत्महत्या 


वय १५ वर्षे 


४ 


आळंदी 


४७/२०२० 


चैतन्य विठ्ठल चौधरी, वय २४ वर्षे १६/६/२०२० 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


६ 


चाकण 


१३ ९/ २०२० 


विश्वनाथ सखाराम बेले, 


१५/७/२०२० 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging in 
a chronic alcoholic patient. 


वय ३७ वर्षे. 


६ 


चाकण 


२४६ / २०१ ९ 


अपघाती 


राजेंद्र तुकाराम खंदारे, 
वय ५ ९ वर्षे. 


दि . २३ / ११/ २०१ ९ 

ते 


Drowning 


दि. २५ / ११ / २०१ ९ . 


७ 


आळंदी 


४ ९ / २०२० 


मन्मथ रमेश तरडे, वय १ ९ वर्षे 


१६/६/२०२० 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


८ 


दिघी 


१४७/२०२० 


प्रितम ऊर्फ तेजस सुरेश भोसले, 


३१/८/२०२० 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


वय १८ वर्षे. 


९ 


आळंदी 


६५ /२०१ ९ 


संतोष भास्कर खाडे, वय ४२ वर्षे 


२४ /९/ २०१ ९ 


अपघाती 


Asphyxia due to hanging 


चाकण 


२२४ / २०१ ९ 


निलेश कांतीलाल गोरे, वय ३० वर्षे २३ / १० / २०१ ९ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


दिघी 


१०२ / २०१ ९ 


एक अनोळखी महिला, वय २० वर्षे 


१४/८/२०१ ९ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


2 


१२ 


दिघी 


३३/२०२० 


सुरेंद्र जजादी शहा, वय ४५ वर्षे 


२६/२/२०२० 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


१३ 


आळंदी 


५८/२०२० 


लता किसन गावडे, वय ५५ वर्षे 


२३/७/२०२० 


अपघाती 


30 % burns with septics 


चाकण (म्हाळुगे) 


१३३/२०२० 


५/७/२०२० 


अपघाती 


डोक्यास गंभीर दुखापत होऊन मृत्यू 


रमेशकुमार मोतीलाल खराडी, 
वय २३ वर्षे. 


१५ 


चाकण 


१८५/२०२० 


सागर आनंदा गायकर , वय ३० वर्षे 


३ / ९ / २०२० 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


आळंदी 


०१/२०२० 


सौ. सारीका मनोज हिरे, 


६/१/२०२० 


आत्महत्या 


91 % burn injury 


वय २८ वर्षे 


१७ 


चाकण 


४३/२०२० 


२ ९ / २ / २०२० 


आत्महत्या 


Death due to hanging 


१८ 


चाकण 


८२/२०२० 


महेश बाबु स्वामी, वय ४७ वर्षे 
शकुंतला जयवंत कुंभार, 
वय ६५ वर्षे. 


५/५/२०२० 


आत्महत्या 


Polytrauma with head injury 


चाकण 


२६० / २०१ ९ 


९ / १२ / २०१ ९ 


आत्महत्या 


एक अनोळखी पुरुष, 
वय ४० ते ४५ वर्षे 


Asphyxia due to hanging 


२० 


चाकण 


२२१/२०२० 


सिकंदर मोहम्मद शेख, वय ३० वर्षे 


९ / १० / २०२० 


अपघाती 


Septicemia due to burns 


२१ 


चाकण 


८/६/२०१४ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


२२ 


चाकण 


५ ९ / २०१४ किशोर रामकृष्ण गिते, वय २२ वर्षे 
९९/ २०१ ९ निवृत्ती भिकाजी लांडगे, 

वय ७५ वर्षे. 


१५/ ५/२०१ ९ 


आत्महत्या 


विषारी औषध रोगर पिल्याने मृत्यू 


२३ 


चाकण 


५८/२०१६ 


१८/२/२०१६ 


आत्महत्या 


सुनिल किसन गायकवाड, 
वय ५२ वर्षे 


Organophosphorous 
poisioning . 


२४ 


चाकण 


२१३/२०१८ 


२७/९/२०१८ 


आत्महत्या 


चंद्रभागा पांडुरंग मांडेकर, 
वय ६८ वर्षे. 


Organophosphorous 
poisioning . 


२५ 


चाकण 


७ ९ / २०१७ 


पुजा अंसाजी पवार , वय १३ वर्षे 


९ / ५ / २०१७ 


आत्महत्या 


Cerebro pulmonary odema 
in case of unknown poison 
consuption. 


२६ 


चाकण 


१५०/२०२० 


मंदाबाई निवृत्ती सायकर , 


२६/७/२०२० 


नैसर्गिक 


Chronic obstructive 


(म्हाळुगे चौकी). 


वय ५६ वर्षे. 


pulmonary disease . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


२७ 


चाकण 


९/ ९/ २०२० 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


१ ९ ० / २०२० सुजित फक्कड पडवळ, 

वय २४ वर्षे. 


(म्हाळुगे चौकी). 


२८ 


चाकण 


१३४ / २०१ ९ 


विवेक गणेश मोकेकर, वय ११ वर्षे 


२८ / ६ / २०१ ९ 


अपघाती 


Asphyxia due to drowning 


२ ९ 


दिघी 


१६/२०२० 


देवराज पुनीतराव यादव , 


१७/१/२०२० 


अपघाती 


Injury to vital organs 


वय ३ वर्षे. 


३० 


चाकण 


५ ९/२०१७ 


१४/४/२०१७ 


अपघाती 


डोक्यात मार लागल्याने श्वसनक्रिया 


एक अनोळखी 

पुरुष, 
वय ४० ते ४५ वर्षे. 


बंद पडून मृत्यू. 


३१ 


चाकण 


१ ९ ३ / २०२० 


११ /९ /२०२० 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


जगदीश साहेबराव भंडारी, 
वय १७ वर्षे. 


(म्हाळुगे चौकी ). 


३२ 


आळंदी 


११/२०२० 


२८/१/२०२० 


अपघाती 


Head injury 


कैलास दलसिंग बिलगे, 
वय ४० वर्षे. 


३३ 


आळंदी 


९ ४ / २०१ ९ 


५ / १२/ २०१ ९ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to drowning 


अश्विनी अनुरथ कोकाटे,, 
वय २५ वर्षे. 


३४ 


दिघी 


९ ६ / २०१ ९ 


उत्तम गोपीनाथ ढावरे, वय ५५ वर्षे 


३१/ ७ / २०१ ९ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


३५ 


चाकण 


२५०/२०२० 


सुमित देवानंद मानवतकर , 


२/११/२०२० 


अपघाती 


Asphyxia due to drowning 


वय १० वर्षे. 


३६ 


३ 


चाकण 


० ९/ २०२० 


अतुल राजाराम गोरे, वय २ ९ वर्षे 


९/१/२०२० 


अपघाती 


Head injury with thoracic 
cord injury. 


३७ 


आळंदी 


५४/२०२० 


आकांक्षा राहुल गंगावणे, 


२/७/२०२० 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


वय १८ वर्षे. 


३८ 


चाकण 


७ / ९ / २०१६ 


आत्महत्या 


दत्तात्रय गणपत सोनवणे, 
वय ३६ वर्षे. 


Above mentioned documents 
are suggestive of death due 
to organophosphours . 


३ ९ 


चाकण 


२३०/२०२० 


१५/१०/२०२० 


अपघाती 


Asphyxia due to drowning 


जनार्दन मारुती डिंबर, 
वय ४७ वर्षे. 


४० 


चाकण 


१३५/२०१४ 


आरती ऊर्फ मोना संजय खांडेभराड ३१/१२/२०१४ 


अपघाती 


Death due to Asphyxia due 
to hanging. 


वय १७ वर्षे. 


४१ 


चाकण 


२४०/२०२० 


२२/१०/२०२० 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


बाळु शांताराम गांडेकर, 
वय ४८ वर्षे. 


४२ 


दिघी 


३० / २०१ ९ 


तानाजी शंकर लटुरे, वय ३० वर्षे 


२ / ३ / २०१ ९ 


आत्महत्या 


Cerebro pulmonary oedema 
associated with 
hyaline membrane disease . 


४३ 


चाकण 


६०/२०१४ 


वैभव नामदेव गोरे, वय १८ वर्षे 


८/६/२०१४ 


आत्महत्या 


Death due to cardio 
respiratory failure with 
Asphyxia by hanging . 


४४ 


चाकण 


८१/२०२० 


गणेश संग्राम भदाडे, वय ३ ९ वर्षे 


१/५/२०२० 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


४५ 


दिघी 


६ ९ /२०१५ 


सुवर्णा राघु पाटोळे, वय ४० वर्षे 


१७/१०/२०१५ 


अपघाती 


Intracranial haemorrhage 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


६ 


४६ 


दिघी 


०४/२०२१ 


वीणा पॉल किस्कु, वय ५८ वर्षे 


९ / १/ २०२१ 


नैसर्गिक 


Lung abscess 


४७ 


दिघी 


२२६/२०२० 


२५/१२/२०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


2 


राधाकिशन रामराव डेंगळे, 
वय ६७ वर्षे. 


४८ 


दिघी 


१७५ / २०१ ९ 


१ ९/१२ /२०१ ९ 


नैसर्गिक 


आनंदा श्रीपती पाटील. 
वय ६५ वर्षे. 


Coronary artery disease 


४ ९ 


दिघी 


८०/२०२० 


राकेश जगदीश प्रसाद शर्मा, 


७/५/२०२० 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease with 
dilated cardiomyopathy. 


वय ५ ९ वर्षे 


५० 


दिघी 


१५०/२०२० 


रघुनाथ धनराज पवार, वय ५५ वर्षे 


५ / ९ / २०२० 


नैसर्गिक 


Liver cirrhosis 


दिघी 


१४५/ २०१ ९ 


सतिश नागनाथ बाबर , वय २६ वर्षे 


६ / ११/ २०१ ९ 


अपघाती 


Post mortem findings are 
consistent with that of death 
due to lighting . 


दिघी 


८०/२०१ ९ 


वंदना विनोद येलकर, वय २ ९ वर्षे 


२१ / ६ / २०१ ९ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


दिघी 


१ ९ ६ / २०२० गंगुबाई वसंत तळेकर , वय ५७ वर्षे 


९ / ११ / २०२० 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary 
consolidation liver cirrhosis. 


५४ 


चाकण 


२ ९ ३ / २०२० 


सुधिर राजभरत राय, वय ४५ वर्षे 


९ / १२/ २०२० 


नैसर्गिक 


Cardiorespiratory arrest due 
to servere septicemia with 
multiorgan failure. 


चाकण 


१७५/२०२० 


मालिक मार्क मोनिस, वय २५ वर्षे 


१ ९ / ८ / २०२० 


नैसर्गिक 


Myocrodial infraction 


चाकण 


२७२ / २०१ ९ 


विठ्ठल सदुजी घोडे, वय ५६ वर्षे 


२० / १२ /२०१ ९ 


नैसर्गिक 


Septicemia with pulmonary 
consolidation . 


५७ 


चाकण 


२७६/ २०१ ९ 


२८ /१२ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


बेबी / ऑफ पुजा अतुल ठोंबरे, 
वय १२ दिवस. 


Aspiration pneumonitis 


५८ 


चाकण 


२८५/२०२० 


संगिता अशोक काळे, वय ३२ वर्षे ३०/११/२०२० 


नैसर्गिक 


Cardiorespiratory arrest due 
to thrombocytopenia. 


चाकण 


२ ९ ५ / २०२० 


कु . श्रुती पांडुरंग जाधव , वय १६ वर्षे १०/१२/२०२० 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


६० 


चाकण 


८ ९/२०२० 


संपत शंकर पंचरास, वय ५५ वर्षे 


नैसर्गिक 


Cardiorespiratory arrest with 
hepatosplenomega’ly. 


६६ 


दिघी 


१५५/२०२० 


उर्मिला अशोक भोसले, 


१० /९/२०२० 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary 
consolidation.. 


वय ५३ वर्षे. 


६२ 


आळंदी 


८५/२०१ ९ 


कु . रिया विजयकुमार शुक्ला, 


२६/१०/२०२० 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


वय १७ वर्षे 


आळंदी 


अविनाश सुखदेव पाटोळे, 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


वय ५४ वर्षे. 


रामचंद्र शिवाजी जाधव, 

सहायक पोलीस आयुक्त, 
चाकण विभाग, पिंपरी-चिंचवड. 


पिंपरी-चिंचवड ( चाकण वि. ) , दिनांक ४ जानेवारी २०२१. 


विशेष 
कार्यकारी 
दंडाधिकारी 
तथा 
सहायक 
पोलीस 
आयुक्त 
यांजकडून 


२८ 


जाहीरनोटिस 


क्रमांकअ.मयतसमरी/राजपत्रप्रसिद्धी/२८८४/२०२०.--अन्वयेतमामलोकांसकळविणेतयेतेकी,सनतच्यापरिशिष्टातदर्शविलेल्यास्त्री/पुरुषहेइसमअकस्मातरित्यामयतझालेलेअसूनत्यांच्यानावासमोर दर्शविलेल्याकारणास्तवत्यांचामृत्यूझालेबाबतचाअंतीमगोषवारामिळणेसाठीसहायकपोलीसआयुक्त,विभाग-१कार्यालय,सोलापूरशहरविभागातील(१)फौजदारचावडी,(२)जेलरोड(३)एमआयडीसीव(४) जोडभावीपेठपोलीसस्टेशनकडीलक्रिमिनलप्रोसिजरकोडकलम१७४खालीअकस्मातमयतबाबतप्रसिद्धीकरावयाच्यानोटीसीचीप्रतअ.क्र.१ते१४३प्राप्तझालेल्याआहे.तरीमयतइसमत्यांचेनावासमोर दर्शविलेल्यामृत्यूचेकारणाखेरीजवाअन्यकोणत्याहीकारणामुळेमृत्यूझालाअशीतक्रारअसेलतरत्यांनीहीअधिसूचनामहाराष्ट्रशासनराजपत्रातप्रसिद्धझालेपासून१५दिवसांचेआतलेखीतक्रारयाकार्यालयास सादरकरावी.वरीलमुदतीतकोणाचीहीतक्रारप्राप्तनझाल्याससंबंधीतव्यक्तीचेमृत्यूचेकारणाबाबततक्रारनाहीअसेग्राह्यधरूनसहायकपोलीसआयुक्तविभाग१,कार्यालय,सोलापूरशहरयांचेअहवालाप्रमाणे तसाअंतीमगोषवारायाकार्यालयाकडूनमंजूरकेलाजाईलयाचीनोंदघ्यावी. 


परिशिष्ट 


अ. 


अकस्मात 


अकस्मातमयताचेनाव 


वय 


मयताचापत्ता 


मयतचा 


मयताचेकारण 


पोलीस स्टेशन 


आवकपोलीस क्रमांकठाणेजावक 


क्र. 


मयतनं. 


वर्षे 


दिनांक 


पोलीस 
ठाणेजावक दिनांक 


क्रमाक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१ 


जेलरोड 


२५/२०२०भास्करनरसिंगरावगर्जे 


२८-५-२०२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


२ 


जेलरोड 


२४/२०२० 
तिमथिस 
इस्मानुएल 
उल्लु 


२८-५-२०२० 


३ 


जेलरोड 


१२/२०२०ज्ञानेश्वरमाणिकलालवेदपाठक 


१३-६-२०२० 


४ 


जेलरोड 


८/२०२० 


बालमणीव्यकंटेशकेंगारी 


९-६-२०२० 


सोलपूर 
. 


५ 


जेलरोड 


५२१८२५,दत्तनगर,न्यूपाच्छापेठ,१५-५-२०२०फुप्फुसाचासंसर्गहोऊनमयत १०३१७२२/२०२० 

सोलापूर. ५७६७२,न्यूपाच्छापेठ,सोलापूर १५-५-२०२०फुप्फुसाचासंसर्गहोऊनमयत १०४१७२१/२०२० 
२३घर 
नं. 
५०१,शुक्रवारपेठ, ०३-३-२०२० 

गळफासघेऊनआत्महत्या १०५१९२५/२०२० सोलापूर. ७०२३५,तेलगीपाच्छापेठ, 

६-२-२०२०अल्सरमुळेजंतुसंसर्गहोऊन १०६१८५२/२०२० 

मयत. ३०६२०,साखरपेठ,सोलापूर ३-११-२०१९shockandhaemorrhage१०७२०७२/२०२० 

duetomultiple. ७०२६-३-२०२०गँगरीनझाल्यानेमयत 

१०८२०५१/२०२० 
५० 
नवीन 
गोदुताई 
विडी 
घरकुल 
,२१-४-२०२०निमोनियाचेआजारानेमयत 

१०९२०५७/२०२० 
सोलापूर 
. ५०पत्तानाही 

१५-६-२०१९निमोनियाचेआजारानेमयत ११०१४२२/२०२० ५२सिद्धयोगीनगर,शेळगी, ११-१२-२०१७डोकीसमारलागूनमयत ११११९१७/२०२० 

सोलापूर. 


७०/२०१९अय्याजरफिकहिरोली 


२५-६-२०२० 


जेलरोड 


१६/२०२०एकअनोळखी 


पुरुष 


जातीचे 


पत्तानाही 


२३-६-२०२० 


७ 


जेलरोड 


१८/२०२०रामलूमोगलप्पादोमा 


२४-६-२०२० 


८ 


जोडभावीपेठ 


४३/२०१९एकअनोळखी 


पुरुषजातीचे 


२५-६-२०२० 


९ 


जोडभावीपेठ 


७२/२०१७नागनाथरामचंद्रशेंडे 


२७-६-२०२० 


परिशिष्ट--चालू 


२ 


४ 


५ 


७ 


८ 


९ 


१० 


१० 


जेलरोड 


५०पत्तानाही 


११२२१०४/२०२० 


२९-६-२०२० 


०१/२०२०श्रीरामवासुदेवगोसकी ५९/२०१९आकाशहिरामणीकुंभार 


५-१-२०२०न्यूमोनियाचेआजारानेमयत २४-९-२०१९न्यूमोनियाचेआजारानेमयत 


११ 


जेलरोड 


११३२११३/२०२० 


३०-६-२०२० 


१६कुंभारगल्ली,लष्कर,सोलापूर ७२बेगमपेठ,सोलापूर 


१२ 


जेलरोड 


२७/२०२०शब्बीरनबीसाब 

दुरुगकर 


११४२०७०/२०२० 


२५-६-२०२० 


२१-५-२०२०hypertensiveheart 

disease 


१३ 


जेलरोड 


२९/२०२०तुळसाबाईरामचंद्रखमितकर 


२२-५-२०२०न्यूमोनियाचेआजारानेमयत 


११५२०७१/२०२० 


२५-६-२०२० 


१४ 


जेलरोड 


१०/२०२०रविंद्रसंगप्पासोमा 


८०चौंडेश्वरीमंगलकार्यालयाजवळ, 

शुक्रवारपेठ,सोलापूर. 
५५ 
तेलंगी 
पाच्छा 
पेठ 
, 
सोलापूर ५३५५/४७,शाहीरवस्ती, 

भ 
. 
पेठ 
, 
सोलापूर 
. 


१-३-२०२० 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


११६२२०४/२०२० 


६-७-२०२० 


१५ 


जोडभावीपेठ 


२१/२०१९संजयएकनाथउपरे 


२१-३-२०१९अन्ननलिकेचाक्षयरोगहोऊन 


११७२१०९/२०२० 


१०-७-२०२० 


मयत. 


१६ 


जेलरोड 


३२/२०२०शिवानंदमल्लीकार्जुनसाखरे 


१-६-२०२० 


ह्रदयविकारानेमयत 


११८२२६९/२०२० 


१६-७-२०२० 


३८१३/८४,केशवनगर,पोलीस 

वसाहत,सोलापूर. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


एमआयडीसी 


१४/२०२०सौ.नंदिनीलक्ष्मीकांतचिप्पा 


१८-२-२०२० 


११९२५२७/२०२० 


२६-६-२०२० 


स्वत:पाण्यातपडूनबुडून आत्महत्या. ह्रदयविकारानेमयत 


१८ 


एमआयडीसी 


६६/२०२०संगय्याधानप्पास्वामी 


२३-५-२०२० 


१२०२७००/२०२० 


१३-७-२०२० 


४५ 

घर 
नं 
. 
१०४ 
, 
गडगीनगर 
, 
जुना 

विडी 
घरकुल 
, 
सोलापूर 
. ६५तुळजाभवानीनगर,अ.कोट 

रोड 
, 
सोलापूर 
. 
६३जुना 

विडी 
अपार्टमेंट 
, 
सोलापूर 
. ८०गांधीनगरझोपडपट्टी, 

अ 
. 
कोट 
रोड 
, 
सोलापूर 
, 


१९ 


एमआयडीसी 


७४/२०२० 
दत्तुबाई 
विजय 
पुलगम 


घरकुल,सोनाचांदी 


४-६-२०२०bilateralpneumonitis 


१२१२७०१/२०२० 


१३-७-२०२० 


२० 


एमआयडीसी 


७२/२०१९महीबुबसाबवलीचंदबागवान 


३१-५-२०२०न्यूमोनियाचेआजारानेमयत 


१२२७२०२/२०२० 


१३-७-२०२० 


२१ 


जेलरोड 


४०/२०२०दिपकअंबादासमिठ्ठा 


२०-६-२०२०न्यूमोनियाचेआजारानेमयत 


१२३२३५९/२०२० 


३०-७-२०२० 


३४घरनं.२६६,दत्तनगर,संयुक्त 

झोपडपट्टी 
, 
सोलापूर 
. 


२२ 


जेलरोड 


३८/२०२०नागरबाईबजरंगभोसले 


१४-६-२०२०न्यूमोनियाचेआजारानेमयत 


१२४२३७४/२०२० 


३-८-२०२० 


२३ 


जोडभावीपेठ 


२६/२०२०जयश्रीनागेशकर्ले 


६५लक्ष्मीनगर,बाळे,सोलापूर ४९१६३,पश्चिममंगळवारपेठ, 

सोलापूर 
. 


२९-४-२०२० 


गँगरीनझाल्यानेमयत 


१२५२३५३/२०२० 


४-८-२०२० 


२ ९ 


परिशिष्ट--चालू 


३० 


१ 


२ 


४ 


७ 


८ 


९ 


२४ 


जोडभावीपेठ 


२७/२०२०धनंजयचंद्रसेनकांबळे 


२९-४-२०२० 


ह्रदयविकारानेमयत 


१२६२३५४/२०२० 


४-८-२०२० 


४८विनायकरेसिडेन्सी,पुर्व 

मंगळवार 
पेठ 
, 
सोलापूर 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


जोडभावीपेठ 


९४/२०१९विकीसुरेशकाकडे 


२२-११-२०१९डोकीसमारलागूनमयत 


१२७२३५५/२०२० 


४-८-२०२० 


२७४४/४१,न्यू.बुधवारपेठ, 

सोलापूर 
. 


२६ 


जोडभावीपेठ 


९३/२०१९भावनाराजशेखरकिणगी 


२०-११-२०१९ 


७-८-२०२० 


२४घरनं.६६-ब,विद्यानगर, 

शेळगी 
, 
सोलापूर 
. 


shockandintrabdomiul१२८२३९५/२०२० haemorrhagein. 


२७ 


फौजदार 
चावडी 
१३/२०२० 
सगुला 
तुकाराम 
हजारे 


०८-२-२०२० 


स्वत:पेटवूनघेऊनजळून 


१२९३४०४/२०२० 


१६-७-२०२० 


५८क्रांतीनगर,तालीमजवळ, 

निराळे 
वस्ती 
, 
सोलापूर 
. 


आत्महत्या. 


२८ 


फौजदारचावडी१०३/२०१९एकअनोळखीपुरुषजातीचे 


३५ 


पत्तानाही 


३०-७-२०२० 


१९-१०-२०१९haemorrhageandshock१३०३७२९/२०२० 

multipleinjuries. 


२९ 


फौजदारचावडी१२५/२०१९संजयमारूतीजौंजट 


४५हौसेवस्ती,आमराई,सोलापूर 


२८-११-२०१९ 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


१३१४१५३/२०२० 


६-८-२०२० 


३० 


एमआयडीसी 


७९/२०२०बळवंतरावभिमरावकुलकर्णी 


१५-६-२०२० 


न्यूमोनियाचेआजारानेमयत 


१३२२८२८/२०२० 


३१-७-२०२० 


६७ 
हुच्चेश्वरनगर 
, 
भाग 
-१ 
, 
कुमठा 

नाका,सोलापूर. 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


३१ 


एमआयडीसी 


५९/२०२०लक्ष्मीअंबादासबुरा 


४० 


घरनं.८४/२४,न्यू.पाच्छापेठ, 


१५-५-२०२० 


न्यूमोनियाचेआजारानेमयत 


१३३२८२९/२०२० 


३१-७-२०२० 


सोलापूर 
. 


३२ 


एमआयडीसी 


६७/२०२०अलवेणीश्रीनिवासदिकोंडा 


५४ 
निलमनगर 
, 
रंगाचौक 
, 
सोलापूर 


२५-५-२०२० 


न्यूमोनियाचेआजारानेमयत 


१३४२८३०/२०२० 


३१-७-२०२० 


३३ 


एमआयडीसी 


७१/२०२०फरिदाफैजअहमदताडपत्री 


५८मुमताजनगर,सोलापूर 


३१-५-२०२० 


न्यूमोनियाचेआजारानेमयत 


१३५२८८३/२०२० 


३१-७-२०२० 


३४ 


एमआयडीसी 


३५/२०२०सतय्यारामय्यासंगा 


७० 


२६-३-२०२० 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


१३६२८३२/२०२० 


३१-७-२०२० 


घर 
नं 
. 
१०६ 
, 
गोकूळनगर 
, 
गंगाई 
केकडेनगर 
, 
सोलापूर 
. 


३५ 


एमआयडीसी 


५६/२०२०जेहराबीमकबुलशेख 


७० 
शिवगंगानगर 
, 
भाग 
-३ 
, 
सोलापूर 
१५-५-२०२० 


टी.बी.च्याआजारानेमयत 


१३७२८३१/२०२० 


३१-७-२०२० 


परिशिष्ट--चालू 


४ 


७ 


८ 


१० 


३६ 


जेलरोड 


३१/२०१९गोवर्धनपांडुरंगदयावनपल्ली 


२३-५-२०१९ 


ALCOHACINTOXICATION१३८२५४४/२०२० 


१७-८-२०२० 


३०बोल्लीमंगलकार्यालयाजवळ, 

अशोक 
चौक 
, 
सोलापूर 
. 


३७ 


जेलरोड 


०९/२०२०एकअनोळखीपुरुषजातीचे 


५५ 


पत्तानाही 


२८-२-२०२०फुप्फुसाच्या 

फुप्फुसाच्याआजारानेमयत 


१३९२५८७/२०२० 


२१-८-२०२० 


३८ 


जेलरोड 


०२/२०२०अनिलपांडुरंगगट्टी 


१४०२७१२/२०२० 


३०-८-२०२० 


७-१-२०२०विहीरीतीलपाण्यातस्वत: 

पडूनबुडूनआत्महत्या. 


फौजदारचावडी७५/२०२०संतोषनागनाथपाटील 


६-६-२०२० 


RIGHTLUNGPNEUMONITS१४१४२८२/२०२० 


१६-८-२०२० 


४० 


२८-६-२०२०न्यूमोनियाचेआजारानेमयत 


१४२४२८३/२०२० 


१६-८-२०२० 


फौजदारचावडी९१/२०२०दिपकशिवानंदहिरेहब्बु फौजदारचावडी७७/२०२०यादम्मारामलुकोडीघंटे 


४१ 


९-६-२०२०multiorganfailure 


१४३४२८४/२०२० 


१६-८-२०२० 


४२ 


फौजदारचावडी२१/२०२०पुष्पावतीसुर्यकांतमहींद्रकर 


६-५-२०२०ह्रदयविकारानेमयत 


१४६२२४०/२०२० 


५-९-२०२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


४३ 


फौजदार 
चावडी 
२२/२०२० 
श्रीधर 
इरमल्लु 
येमुल 


४१ 


६-५-२०२०फुप्फुसाच्याआजारानेमयत 


१४७२२४१/२०२० 


२५नवीनविडीघरकुल,कुंभारी, 

सोलापूर. ३६१०९०,उत्तरकसबा,सोलापूर ५४६३४,उत्तरकसबा,सोलापूर ४८न्यू.म्युन्सीपलकॉलनी,बुधवार 

पेठ 
, 
सोलापूर 
. 
५५रविवार 
पेठ,कुचन 
हायस्कूल 
, 

सोलापूर. श्रमजीवीनगर,निलमनगर, 

सोलापूर. 
१५३८३,साखरपेठ,सोलापूर ३०३६,माळीनगर,एमआयडीसी, 

सोलापूर 
. ७५सुनिलनगर,एमआयडीसी, 

सोलापूर. ७४४२०,बकर्णीकनगर,सोलापूर ७५३०७,कर्णीकनगर,सोलापूर २५घरनं.९,वैष्णवीपार्क, 

अक्कलकोट 
रोड 
, 
सोलापूर 
. 


५-९-२०२० 


४४ 


जेलरोड 


२२-५-२०२० 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


१४८२२४२/२०२० 


५-९-२०२० 


२८/२०२०आल्फीयाईमतीयाजदंडु ३६/२०२०गुंडप्पाउर्फतात्यादत्तात्रय 


४५ 


एमआयडीसी 


२६-३-२०२० 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


१४९५१०६/२०२० 


५-९-२०२० 


साख 


४६ 


एमआयडीसी 


४२/२०२०सत्यम्मानरसय्याअन्नलदास 


४-४-२०२० 


स्वत:पेटवूनघेऊनजळून 


१५०५१०७/२०२० 


५-९-२०२० 


आत्महत्या. 


४७ 


एमआयडीसी 


५३/२०२०राधाबाईपुंडलिकगंधमल 


१५१५१०८/२०२० 


५-९-२०२० 


९-५-२०२०न्यूमोनियाचेआजारानेमयत १-७-२०२०हृदयविकारानेमयत 


४८ 


एमआयडीसी 


८६/२०२०दत्तात्रयराघोबाआंदळकर 


१५२५१०९/२०२० 


५-९-२०२० 


४९ 


एमआयडीसी 


११०/२०२०सागरनागनाथगवळी 


१६-८-२०२०न्यूमोनियाचेआजारानेमयत 


१५३५११०/२०२० 


५-९-२०२० 


५० 


एमआयडीसी 


६९/२०२०कासिममोद्दीनतांबे 


३५ 


३०-५-२०२० 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


१५४५०५१/२०२० 


१-९-२०२० 


नागनाथनगर,नईजिंदगी, सोलापूर. 


परिशिष्ट--चालू 


३२ 


२ 


४ 


८ 


९ 


५१ 


जेलरोड 


२३/२०२०ममताअंबादासदोरलयांचे१ 


२७५०,दत्तनगर,सोलापूर 


८-५-२०२० 


Stillbornfoetus 


१५५२३५९/२०२० 


१२-९-२०२० 


दिवसाचेबाळ. 


५२ 


जेलरोड 


४७/२०२०दशरथनारायणरावकळसकर 


२८-७-२०२०न्यूमोनियाचेआजारानेमयत 


१५६२३६०/२०२० 


१२-९-२०२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


५३ 


जेलरोड 


३६/२०२०अमुकसिद्धनिलप्पाहेंगणे 


६-६-२०२० 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


१५७२३६१/२०२० 


४५शिवाजीनगर,गुलबर्गा, 

रा 
. 
कर्नाटक 
सध्या 
सुनिलनगर 
. ५८मार्कंडेयउद्यान,आम्रपालीचौक, 

सोलापूर 
. ६०रविवारपेठ,जुनाबोरामणी 

नाका,सोलापूर. 


१२-९-२०२० 


५४ 


जेलरोड 


६४/२०१९उपलय्यासिद्रामतुम्मा 


१५-१०-२०१९डोकीसमारलागूनमयत 


१५८२३४९/२०२० 


१२-९-२०२० 


५५ 


जेलरोड 


६०फिरस्ता,पत्तानाही 


३०-१०-२०१९टी.बी.आजारानेमयत 


१५९२३५०/२०२० 


१२-९-२०२० 


६७/२०१९व्यंकय्यागुंडप्पाघोडके ५०/२०२०रेणुकालालप्पनल्ला 


५६ 


जेलरोड 


२९-७-२०२०न्यूमोनियाचेआजारानेमयत 


१६०२७८४/२०२० 


१४-९-२०२० 


६९१४८/२,कोडानगर, 

अक्कलकोट 
रोड 
, 
सोलापूर 
. 


५७ 


जेलरोड 


४५/२०२०गोरखलक्ष्मणसाळुखे 


७० 


६-७-२०२०न्यूमोनियाचेआजारानेमयत 


१६१२७८१/२०२० 


१४-९-२०२० 


घरनं.३७,घिसाडीगल्ली, राहुलगांधीझोपडपट्टी. 


५८ 


जेलरोड 


४९/२०२०प्रेमसुधाकरबारगजे 


२९-७-२०२०हृदयविकारानेमयत 


१६२२७८२/२०२० 


१४-९-२०२० 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


५९ 


जेलरोड 


३७/२०२०चंद्रकांतशंकरसामलजी 


८-६-२०२० 


फुप्फुसाच्याआजारानेमयत 


१६३२८१२/२०२० 


१५-९-२०२० 


६० 


जेलरोड 


१३/२०२०विठ्ठलवैकप्पाचिंताकिंदी 


२-३-२०२० 


पाण्यातबुडूनमयत 


१६४२८१३/२०२० 


१५-९-२०२० 


६१ 


जेलरोड 


४१/२०२०केशरबाईभालचंद्रकाटवे 


२०-६-२०२० 


फुप्फुसाच्याआजारानेमयत 


१६५२८३२/२०२० 


२९रामलिंगनगर,विजापूररोड, 

सोलापूर. ५८८०/८१,साखरपेठ,सोलापूर ५०दाजीपेठ,सोलापूर ६९गुरुवारपेठ,जुनेमारुती 

मंदिराजवळ 
, 
सोलापूर 
. ६५कल्याणीअर्पाटमेंट, 

सिद्धेश्वर 
पेठ 
, 
सोलापूर 
. 
५० 
पाटील 
चाळ 
, 
मुरारजी 
पेठ 
, 

सोलापूर. ४५देशमुखपाटीलवस्ती, 

लक्ष्मी 
पेठ 
, 
सोलापूर 
. 


१६-९-२०२० 


६२ 


जेलरोड 


३५/२०२०मुमताजम.ईस्माईलकल्याणी 


५-६-२०२०कोरोनाच्याआजारानेमयत 


१६६२८५०/२०२० 


२१-९-२०२० 


फौजदारचावडी९७/२०२०दिपकनागनाथसुर्यवंशी 


१०-७-२०२० 


१६७४००२/२०२० 


८-९-२०२० 


उजव्यापायालाजखमाझाल्याने इन्फेक्शनहोऊनमयत. 


६४ 


फौजदार 
चावडी 
३३/२०२० 
संतोष 
चरणु 
डुकरे 


६-३-२०२० 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


१६८४७७५/२०२० 


४-९-२०२० 


परिशिष्ट--चालू 


२ 


४ 


५ 


८ 


१० 


६५ 


फौजदारचावडी४४/२०२०एकअनोळखी 

४४/२०२०एकअनोळखीपुरुषजातीचे 


७० 


पत्तानाही 


२७-३-२०२०न्यूमोनियाचेआजारानेमयत 


१६९४७७६/२०२० 


४-९-२०२० 


६६ 


फौजदार 
चावडी 
०६/२०२० 
सुनंदा 
गुरुनाथ 
गुळगळे 


१७०४०७१/२०२० 


८-९-२०२० 


८२साठेबिल्डींग,मुरारजीपेठ, 

सोलापूर. 


१२-१-२०२०जळालेल्याजखमामुळे 

इन्फेक्शन 
होऊन 
मयत 
. 


६७ 


फौजदारचावडी८५/२०२०मोहनरामरावपाटील 


१७-६-२०२०न्यूमोनियाचेआजारानेमयत 


१७१४०७३/२०२० 


८-९-२०२० 


७६२९४,एन.जी.मिलचाळ, 

मुरारजीपेठ,सोलापूर. 


६८ 


फौजदारचावडी३१/२०२०एकअनोळखी 


पुरुषजातीचे 


५५ 


पत्तानाही 


३/३/२०२०हृदयविकारानेमयत 


१७२५०७६/२०२० 


१७-९-२०२० 


६९ 


फौजदारचावडी१४१/२०२०शंकरश्रीपादरिंगणे 


६५१४,लक्ष्मीविष्णूचाळ,सोलापूर३१-१२-२०१९फुप्फुसाच्याआजारानेमयत 


१७३५०७७/२०२० 


१७-९-२०२० 


७० 


१७४५१०९/२०२० 


१८-९-२०२० 


फौजदार 
चावडी 
०५ 
/ 
२०१ 
९ 
श्रावणी 
सनथकुमार 

इप्पलपल्ली. 


३२प्लॉटनं.३७,वर्धमानहाईटस्, 

सोलापूर. 


११-१-२०१९haemorrhageshock 

duetovagnal. 


७० 


फौजदारचावडी१६/२०२०संजयरामचंद्रम्हमाणे 


४८ 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


१७५५२७०/२०२० 


२२-९-२०२० 


एन 
. 
जी 
. 
मिल 
चाळ 
, 
मुरारजी 
पेठ 
, 
१२-२-२०२० 
सोलापूर 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपा, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


७१ 


एमआयडीसी 


१५/२०२०सिद्रामव्यंकटेशवल्लमदेशी 


१८-२-२०२०डोकीसमारलागूनमयत 


१७६५२८०/२०२० 


१६-९-२०२० 


५५२८८२,ज-१,जुनाविडीघरकुल, 

सोलापूर. 


७२ 


एमआयडीसी 


५७/२०२०जयप्रकाशबजरंगगायकवाड 


५८मुळेगावरोड,जुनाविडीघरकुल, 


१२-५-२०२० 


raisdintracranial 


१७७५२१८/२०२० 


१६-९-२०२० 


सोलापूर. 


pressuredganglioglllowia. 


७३ 


एमआयडीसी 


६५/२०१९व्यंकटेशबलभीमदेशपांडे 


५० 


२१-६-२०१९हृदयविकारानेमयत 


१७८५२२५/२०२० 


१४-९-२०२० 


स्वागतनगर,प्लॉटनं.३६, सोलापूर. 


७४ 


एमआयडीसी 


६१/२०२०नागनाथरामचंद्रनरोळे 


५४१२३,पिठ्ठानगर,सोलापूर 


१६-५-२०२० 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


१७९५२७९/२०२० 


१६-९-२०२० 


७५ 


एमआयडीसी 


३१/२०२०ईस्माईलआजीजमुल्ला 


३५आसराचौक,सोलापूर 


१६-३-२०२०डोकीसमारलागूनमयत 


१८०५२३२/२०२० 


१४-९-२०२० 


७६ 


एमआयडीसी 


२६/२०२०सिद्धारामशिवप्पादंतकाळे 


५८हत्तुरेवस्ती,सोलापूर 


१२-३-२०२०हृदयविकारानेमयत 


१८१५२३४/२०२० 


१४-९-२०२० 


৩9 


एमआयडीसी 


३२/२०२०कमलाबाईसिद्रामबुरा 


६५निलमनगर,सोलापूर 


२०-३-२०२०हृदयविकारानेमयत 


१८२५२३३/२०२० 


१४-९-२०२० 


0 


W 


परिशिष्ट--चालू 


३४ 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


७८ 


एमआयडीसी 


८८/२०२०अंबादासकृष्णहरीमिठ्ठा 


१८३५२१५/२०२० 


१४-९-२०२० 


३-७-२०२०मेंदूच्याआजारानेमयत ९-८-२०२०निमोनियाचेआजारानेमयत 


७९ 


एमआयडीसी 


१०४/२०२०निशाआनंदगर्रम 


१८४५२३६/२०२० 


१४-९-२०२० 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


एमआयडीसी 


५०निलमनगर,ताईचौक,सोलापूर २०२३१/२,स्वागतनगर,सोलापूर ३१३०११,विडीघरकुल,सोलापूर 
२२ 
मिलिंदनगर 
, 
बुधवार 
पेठ 
, 

सोलापूर 
. 


३७/२०२०गोपालश्रीनिवासमाळी 


२९-३-२०२०हृदयविकारानेमयत 


१८५५२७८/२०२० 


२९-३-२०२० 


८१ 


फौजदारचावडी 


१७/२०२०आर्दशबाबाशिंदे 


१७-२-२०२० 


निमोनियावडोकीसमार 


१८६५२३६/२०२० 


२२-९-२०२० 


लागूनमयत. 


८२ 


फौजदारचावडी 


९०/२०२०एकअनोळखीपुरुषजातीचे 


६०पत्तानाही 


१८७५२६७/२०२० 


२२-९-२०२० 


२७-६-२०२०फुप्फुसाच्याआजारानेमयत १७-७-२०२०फुप्फुसाचासंसर्गहोऊनमयत 


८३ 


फौजदारचावडी 


९८/२०२०महेद्रउध्दवरावचव्हाण 


१८८५२६८/२०२० 


२२ 
- 
९ 
-२०२० 


८४ 


फौजदारचावडी९०/२०१९ 


शिवकुमारमहादेवपाटील 


७-९-२०१९टी.बी.च्याआजारानेमयत 


१८९५३३७/२०२० 


२५-९-२०२० 


८५ 


जेलरोड 


४३/२०२० 


प्रसाददत्तात्रयकोंका 


३-७-२०२० 


लीव्हरच्याआजारानेमयत 


१९०२२४३/२०२० 


५-९-२०२० 


८६ 


एमआयडीसी 


६९/२०१९ 


रिचडेसमुवेलसंग्गनहळ्ळी 


१९१५५२२/२०२० 


१-१०-२०२० 


२६-६-२०१९हृदयविकारवनिमोनियाचे 

आजारानेमयत. 


८७ 


एमआयडीसी 


५२धरमशीलाईन,मुरारजीपेठ, 

सोलापूर. ७६सिद्धेश्वरमंदिर,सोलापूर 
५२ 
मार्कंडेय 
रुग्णालयाजवळ 
, 

सोलापूर 
. ३२ललितानगर,मजेरवाडी, 

सोलापूर 
. ३८४५,आनंदनगर,भाग-१, 

सोलापूर 
. ४०स्वागतनगर,सोलापूर ६९१९,आदर्शनगर,सोलापूर २२गवळीवस्ती,आकाशवाणी 

केंद्राजवळ 
, 
सोलापूर 
. ४४५३/४,निलमनगर,सोलापूर 


९५/२०२० 


चंद्रशेखर 
बसवराज 
मरगुले 


२७-७-२०२० 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


१९२५४६९/२०२० 


२८-९-२०२० 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


८८ 


एमआयडीसी 


९१/२०२० 


श्रीशैलशिवानंदचिकल्ली 


९-७-२०२० 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


१९३५४७०/२०२० 


२८-९-२०२० 


८९ 


एमआयडीसी 


१००/२०२०लक्ष्मणभिमण्णाकोतापल्ली 


२-८-२०२० 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


१९४५४७१/२०२० 


२८-९-२०२० 


९० 


एमआयडीसी 


१०१/२०२०सागरपापय्यारुद्रा 


३-८-२०२० 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


१९५५४७०/२०२० 


२८-९-२०२० 


९१ 


एमआयडीसी 


१११/२०२०श्रीनिवासरामय्या 
पगड्याकुल 


२१-८-२०२० 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


१९६५४७३/२०२० 


२८-९-२०२० 


९२ 


एमआयडीसी 


१०२/२०२०सुर्यकांतलक्ष्मणगायकवाड 


६-८-२०२० 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


१९७५४३२/२०२० 


२४-९-२०२० 


५४संगमेश्वरनगर,देवीमंदिरासमोर 

सोलापूर. ४३३४१,कर्णिकनगर,सोलापूर 


९३ 


एमआयडीसी 


४३/२०२० 


विनोद 
सुर्यकांत 
सुर्यमणी 


१९८५४३३/२०२० 


२४-९-२०२० 


५-४-२०२०हृदयस्त्रायुच्यारक्तवाहिन्यात 

रक्ताच्यागाठीमयत. 


परिशिष्ट--चालू 


२ 


४ 


५ 


७ 


८ 


९ 


१० 


९४ 


एमआयडीसी 


५१/२०२० 


केशर 
मारुती 
साळुखे 


८-५-२०२० 


निमोनियाचेआजारानेमयत 


१९९५४३४/२०२० 


२४-९-२०२० 


९५ 


एमआयडीसी 


१०६/२०२०व्यंकटेशश्रीनिवासजोशी 


१२-८-२०२०मूत्रपिंडाच्याआजारानेमयत 


२००५४३५/२०२० 


२४-९-२०२० 


६२२४२,एकतानगर,सोलापूर २२१७२,कर्णिकनगर,सोलापूर ६६शिवगंगानगर,१६२,नईजिंदगी, 

सोलापूर 
. 


एमआयडीसी 


१०/२०२० 


सौदागरमाणिकबादले 


३०-१-२०२० 


अंतर्गतरक्तस्रावहोऊनमयत 


२०१५६१२/२०२० 


७-१०-२०२० 


९७ 


एमआयडीसी 


८४/२०१९ 


दौलाअब्बासअल्लीनदाफ 


६-८-२०२० 


लीव्हरच्याआजारानेमयत 


२०२५६१३/२०२० 


७-१०-२०२० 


४८सिद्धेश्वरनगर,भाग-४, 

मजरेवाडी 
, 
सोलापूर 
. 


९८ 


एमआयडीसी 


६/२०२० 


एकअनोळखीपुरुषजातीचे 


६० 


पत्तानाही 


१७-१-२०२० 


२०३५६१५/२०२० 


७-१०-२०२० 


निमोनियावलीव्हरच्या 
आजारानेमयत. 


९९ 


एमआयडीसी 


१२८/२०१९पार्वतीमल्लीनाथशिगडगावकर 


२०४५६१६/२०२० 


७-१०-२०२० 


१०० 


एमआयडीसी 


६८/२०२० 


सतिश 
नागनाथ 
बुलबुले 


२०५५६१७/२०२० 


७-१०-२०२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


१०१ 


एमआयडीसी 


१०९/२०२०जनार्धनभुमय्याअंकम 


२०६५६१८/२०२० 


५८६५/७५,स्वागतनगर,सोलापूर२४-१२-२०२० हृदयाचेआजारानेमयत ५२संगमेश्वरनगर,सुतमिलसमोर, 

२९-५-२०२०फुप्फुसाच्याआजारानेमयत 
अकक्लकोट 
रोड 
, 
सोलापूर 
. 
४० 
निलमनगर 
परिसर 
, 
सोलापूर १५-८-२०२०Cerebralinfarct ६३गवळीवस्ती.लक्ष्मीपेठ, 

१९-११-२०१९हृदयविकारानेमयत सोलापूर. ६०सिद्धार्थनगर,कुर्दुवाडी, 

७-९-२०२० 

निमोनियाचेआजारानेमयत तालुकामाढा,जिल्हासोलापूर. 


१५-८-२०२० 


१०२ 


फौजदारचावडी११८/२०१९पांडुरंगकोंडीबामस्के 


२०७५५३५/२०२० 


३-१०-२०२० 


१०३ 


फौजदारचावडी११९/२०२०महादेवशेलारजगताप 


२०८५६२२/२०२० 


७-१०-२०२० 


१०५ 


फौजदारचावडी११२/२०२०एकपुरुषजातीचे 


६५पत्तानाही 


२३-८-२०२० 


२०९५९३८/२०२० 


२१-१०-२०२० 


निमोनियावटी.बी.च्या 
आजारानेमयत. 


१०६ 


जेलरोड 


५८/२०२० 


प्रशांतरमाकातजन्नु 


६-९-२०२० 


हृदयविकारानेमयत 


२१०३७८४/२०२० 


२-११-२०२० 


४७२२/३४/१,गितानगर, 

न्यूपाच्छापेठ,सोलापूर. 


१०७ 


फौजदारचावडी६५/२०२० 


बसम्मामल्लीनाथऔटगी 


५७मडकीवस्ती,पणुसोलापूर 


२०-५-२०२० 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


२११६०४८/२०२० 


२६-१०-२०२० 


१०८एमआयडीसी 


८३/२०१९ 


दिपकसिद्धप्पाकोळी 


४-८-२०१९ 


२१२५९००/२०२० 


२६-१०-२०२० 


५४१८७,सिद्धरामेश्वरनगर, 

एमआयडीसी 
, 
सोलापूर 
. 


रक्तवाहिन्याफुटूनवलीव्हर खराबहोऊनमयत. 


३५ 


परिशिष्ट--चालू 


३६ 


२ 


५ 


७ 


८ 


९ 


१० 


१०९ 


एमआयडीसी 


७३/२०२० 


गणेश 
नारायण 
पुकाळे 


३१-५-२०२०pulmonaryconsoldation२१३५९२४/२०२० 


२६-१०-२०२० 


४२५३६,किसाननगर, 

अहमदनगररोड,सोलापूर. 


११० 


एमआयडीसी 


११७/२०२०वैभवदिगंबरबारपुते 


२-९-२०२० 


लीव्हरच्याआजारानेमयत 


२१४५८३९/२०२० 


२२-१०-२०२० 


३४एविंग,३०२,रेणुकाकॉम्प्लेक्स, 

सोलापूर 
. 


१११ 


एमआयडीसी 


१०७/२०२०रविंद्रएकनाथउघडे 


१४-८-२०२० 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


२१५५३३८/२०२० 


२२-१०-२०२० 


५२प्लॉटनं.२२,राघवेंद्रनगर, 

सोलापूर. 


११२ 


एमआयडीसी 


१४५/२०२०राहुलसुभाषबुरबुले 


२१-१०-२०२० 


निमोनियाचेआजारानेमयत 


२१६५९७४/२०२० 


२९-१०-२०२० 


३५राममंदिरामागे,शास्त्रीनगर, 

सोलापूर 
. 


११३ 


एमआयडीसी 


११९/२०१९रामसुतसुदत्तकेवत 


५-१२-२०१९फुप्फुसालाइन्फेक्शनहोऊन 


२१७५६१४/२०२० 


७-१०-२०२० 


६९गुरुदेवनगर,१५२,नईजिदंगी, 

सोलापूर 
. 


मयत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


११४ 


एमआयडीसी 


४१/२०२० 


प्रतिक्षाअविनाशहतांगळे 


४-४-२०२०निमोनियाचेआजारानेमयत 


२१८५९२७/२०२० 


२८-१०-२०२० 


१९साईबाबानगर,सुतमिल, 

अ.रोड,सोलापूर. 


११५ 


एमआयडीसी 


७०/२०२० 


राजेशमव्यंकय्यादेवसानी 


३०-५-२०२०pulmonaryconsoldation२१९५९२३/२०२० 


२८-१०-२०२० 


११६ 


एमआयडीसी 


७५/२०२० 


७०जुना 

विडी 

घरकुल,सोलापूर ५८मल्लीकार्जुननगर,अ.रोड, 

सोलापूर 
. 


चंद्रकांतअप्पाखेडकर 


२२०५९२०/२०२० 


२८-१०-२०२० 


४-६-२०२०hypertensiveheart 

disease. 


११७ 


एमआयडीसी 


८५/२०२० 


गौरीशंकर 
चंद्रशेखर 
शहापुरे 


२६-६-२०२०डोकीसमारलागूनमयत 


२२१५९२६/२०२० 


२८-१०-२०२० 


३६तुळजाभवानीनगर, 

अक्कलकोट 
रोड 
, 
सोलापूर 
. 


११८ 


एमआयडीसी 


९७/२०२० 


अनिलयादगिरीबिरु 


३०-७-२०२०डोकीसमारलागूनमयत 


२२२५९२५/२०२० 


२८-१०-२०२० 


३५गोकुळनगर,जुनाविडीघरकुल, 

सोलापूर. 


११९ 


एमआयडीसी 


१०५/२०२०नागनाथशंकररावबिराजदार 


४० 


११-८-२०२० 


दारूपिऊनलीव्हरखराब 


२२३५९२१/२०२० 


२८-१०-२०२० 


सग्गमनगर,मुळेगावरोड, 
सोलापूर 
. 


होऊनमयत. 


१२० 


एमआयडीसी 


९४/२०२० 


नरसप्पालिंगय्यादोंतुल 


७०जुनाविडी 

घरकुल,सोलापूर 


१८-७-२०२० 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


२२४५९२८/२०२० 


२८-१०-२०२० 


परिशिष्ट--चालू 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१२१एमआयडीसी 


५६/२०२० 


लक्ष्मीबाई 
चंद्रकांत 
मेरगु 


विडीघरकुल, 


१२-५-२०२० 


bilateralpneumonits 


२२५५९२२/२०२० 


२८-१०-२०२० 


५३१७०१,जुना 

सोलापूर. 


१२२जोडभावीपेठ 


२९/२०२० 


तानाजीशंकरभोसले 


३०-४-२०१९ 


हृदयाचेआजारानेमयत 


२२६३६४३/२०२० 


२५-१०-२०२० 


५२६,रविवारपेठ,जोशीगल्ली, 

सोलापूर. ५५जवाहरनगर,शेळगी,सोलापूर 


१२३ 


जोडभावीपेठ 


७१/२०२० 


कोंडीबाअंबादासइंगोले 


५-८-२०२० 


हृदयविकारानेमयत 


२२७३७००/२०२० 


२८-१०-२०२० 


१२४जोडभावीपेठ 


१००/२०१९रामराजारामचाबुकस्वार 


४२चांभारगल्ली,जोडभावीपेठ, 


११-१२-२०१९ 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


२२८३६४१/२०२० 


२५-१०-२०२० 


सोलापूर. 


१२५ 


जोडभावीपेठ 


५२/२०२० 


शशिकांतशांतय्यास्वामी 


१७-६-२०२० 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


२२९३१०४/२०२० 


२५-९-२०२० 


१२७ 


जोडभावीपेठ 


४९/२०२० 


कृष्णतएकनाथभाकरे 


१२-६-२०१९ 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


२३०३१०३/२०२० 


२५-९-२०२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


१२६जोडभावीपेठ 


५३/२०२० 


अशोकमहादेवशिंदे 


१-६-२०२०निमोनियाचेआजारानेमयत 


२३२३०१२/२०२० 


१४-९-२०२० 


१२७जोडभावीपेठ 


४५/२०२० 


उमाबाईनागनाथबारसे 


१-६-२०२०निमोनियाचेआजारानेमयत 


२३२३०१२/२०२० 


१४-९-२०२० 


१२८जोडभावीपेठ 


७८/२०२० 


२९-८-२०२०भाजल्यानेरक्तदुषीतहोऊन 


२३३३२९७/२०२० 


२९-८-२०२० 


३०श्रीशैलनगर,भवानीपेठ, 

सोलापूर. ५६९४/२९,मंगलप्लॉझाअपार्टमेंट, 

जोडभावी 
पेठ 
, 
सोलापूर 
. ६७४९,ढोरगल्ली,तुळजापूरवेस, 

भवानी 
पेठ 
, 
सोलापूर 
. ६५बुधलेगल्ली,बाळीवेस,सोलापूर ४५भिमाईचौक,शाहीरवस्ती, 

भवानी 
पेठ 
, 
सोलापूर 
. २८भवानीपेठ,मड्डीवस्ती, 

सोलापूर. ४५मड्डीवस्ती,समर्थगॅसएजन्सी 

जवळ,सोलापूर. ७०बुधवारपेठ,जवळकरवस्ती, 

प्रभाकरमहाराजमंदिरसोलापूर. ४वर्षगुजरवस्ती,शेळगीरोड, 

सोलापूर. 


माधवीऊर्फरंजनामाधव वेर्णेकर. 


मयत. 


१२९ 


जोडभावीपेठ 


०४/२०१९ 


अनिल 
बसवराज 
गुमटे 


१६-१-२०१९ 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


२३४३६३९/२०२० 


२५-१०-२०२० 


१३० 


जोडभावीपेठ 


९१/२०१९ 


चंद्रकांतरंभाजीवडतीले 


८-११-२०१९ 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


२३५३६४४/२०२० 


२६-१०-२०२० 


१३१ 


जोडभावीपेठ 


३८/२०१९ 


बालाबाईअर्जुनसाबळे 


२३६३५९८/२०२० 


२३-१०-२०२० 


२०-५-२०१९septicshockina 

perfurationperitonitis. 


१३२जोडभावीपेठ 


५१/२०२० 


अजानसमीरशेख 


१५-६-२०२० 


सर्पदंशकेल्यानेमयत 


२३७३०९६/२०२० 


२५-९-२०२० 


३७ 


परिशिष्ट--चालू 


३८ 


१ 


२ 


४ 


७ 


८ 


१३३ 


जोडभावीपेठ 


३२/२०१८ 


भारतदगडुचंदनशिवे 


१७-६-२०१८ 


२३८३६४०/२०२० 


२५-१०-२०२० 


हृदयालारक्तपुरवठाकरणाऱ्या 
रक्तवाहिन्याचेआजार. 


१३४जोडभावीपेठ 


५९/२०१८ 


शशिकलाबाबुरावबनसोडे 


११-१०-२०१८मेंदूतरक्तस्रावहोऊनमयत 


२३९३६४२/२०२० 


२५-१०-२०२० 


३७ 
आम्रपाली 
चौक 
, 
न्यू 
बुधवार 
पेठ 
, 

सोलापूर. ६८मड्डीवस्ती,भवानीपेठ, 

रत्नशील 
बुद्धविहार 
, 
सोलापूर 
. ६०मु.पो.तळेहिप्परगा, 

तालुकाउत्तरसोलापूर. ४६मित्रनगर,शेळगी,सोलापूर 


१३५जोडभावीपेठ 


४३/२०१९ 


अंकुशसिद्रामकांबळे 


१६-६-२०१९ 


हृदयविकारानेमयत 


२४०३५९७/२०२० 


२३-१०-२०२० 


१३६ 


जोडभावीपेठ 


३३/२०२० 


दत्तात्रयसिद्धलिंगस्वामी 


८-५-२०२० 


स्वत:पाण्यातपडूनबुडून 


२४१३५३९/२०२० 


२०-१०-२०२० 


आत्महत्या. 


१३७ 


जोडभावीपेठ 


३४/२०२० 


एकअनोळखी 

पुरुष 

जातीचे 


५५पत्तानाही 


१३-५-२०२०टी.बी.च्याआजारानेमयत 


२४२३१०५/२०२० 


२५-९-२०२० 


१३८जोडभावीपेठ 


३७/२०२० 


दिलीपसुभाषसिद्धनाथ 


२१-५-२०२० 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


२४३३३३८/२०२० 


९-१०-२०२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


१३९ 


जेलरोड 


६३/२०१९ 


संतोषदत्तुगवळी 


१४-१०-२०१९निमोनियाचेआजारानेमयत 


२४४३७४६/२०२० 


२९-१०-२०२० 


१४० 


जेलरोड 


३३/२०२० 


व्यंकटेशलक्ष्मणतुम्मा 


३-६-२०२०निमोनियाचेआजारानेमयत 


२४५३९५०/२०२० 


१०-११-२०२० 


१४१ 


जेलरोड 


४२/२०२० 


शिवगंगाअनिलपवार 


५५२६-ब,दाळगेप्लॉट, 

भवानी 
पेठ 
, 
सोलापूर 
. ३५मुर्गीनाला,लष्कर,सोलापूर ४९१३०६,भद्रावतीपेठ,सोलापूर ३०कुमारस्वामीनगर,शेळगी, 

सोलापूर. ६०घरनं.३६९,शास्त्रीनगर, 

सोलापूर. १७३४/३५/१,न्यूपाच्छापेठ, 

साईबाबा 
चौक 
, 
सोलापूर 
. 


२५-६-२०२०निमोनियाचेआजारानेमयत 


२४६३९४९/२०२० 


१०-११-२०२० 


१४२ 


जेलरोड 


६१/२०१९ 


कृष्णहरीराजय्याबासन 


१२-१०-२०१९निमोनियावलीव्हरच्या 


२४७३९५१/२०२० 


१०-११-२०२० 


आजारानेमयत. 


१४३ 


जेलरोड 


४४/२०२० 


यश 
पुरुषोत्तम 
मामड्याल 


५-७-२०२० 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


२४८२३६०/२०२० 


३०-७-२०२० 


कमलाकरसंपतरावताकवले, विशेषकार्यकारीदंडाधिकारीतथा सहायकपोलीसआयुक्त,विभाग-१, 

सोलापूरशहर,सोलापूर. 


सोलापूरशहर,२१नोव्हेंबर२०२०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७, २०२१ 

७ , २०२१ / चैत्र ११ 


१७ , 


शके १ ९४३ 


३ ९ 


विभागीय उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक प्रादुवि / पुणे/ कक्ष -१ / अदूसं/ कलम ८८ / चौकशी/ २८२४ / सन 
२०१३.- मी , दिग्विजय राठोड , विभागीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), पुणे विभाग, पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम, 
१ ९ ६० चे कलम ८८ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार अजिंक्य 
सहकारी दूध पुरवठा संघ मर्यादित, सातारा , जिल्हा सातारा या संघाचे 
पदाधिकारी / अधिकारी / कर्मचारी यांनी संघात केलेल्या गैरव्यवहार आणि 
आर्थिक अनियमितता यामुळे संघाचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे . व 
त्यास जबाबदार व्यक्ती कोण आहेत आणि जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीकडून 
संघास झालेल्या आर्थिक नुकसानीची रक्कम व्याजासह वसूल करण्यासाठी 
सोबत जोडलेल्या “ प्रशासकीय विशेष अहवाला ” मधील मुद्द्यांवरील 
आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्याची चौकशी करणे करिता 
सौ . प्रिती किरण काळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सातारा 
यांची प्राधिकृत चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. प्राधिकृत 
चौकशी अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम , १ ९ ६० व 
त्याखालील नियमास अधिन राहून सोबत जोडलेल्या “ प्रशासकीय विशेष 
अहवाला ” मधील नमूद केलेल्या मुद्द्यांबाबत सदरहू संस्थेला झालेल्या 
आर्थिक नुकसानीस कोण व्यक्ती व किती रकमेला जबाबदार आहेत हे 
निश्चित करून त्या रकमा वसूली संबंधी आवश्यक आदेश द्यावेत. सदर 
चौकशीच्या कामासाठी प्राधिकृत अधिकारी यांना रक्कम रुपये २५,००० / 
( अक्षरी रुपये पंचवीस हजार फक्त) चौकशी फी म्हणून मान्य करण्यात 
येत आहे. या रकमेत चौकशी फी व चौकशीसाठी प्राधिकृत अधिकारी यांना 
करावयास लागणाऱ्या सर्व खर्चाचा समावेश आहे. प्राधिकृत अधिकारी 
यांनी चौकशी खर्चाची जबाबदारी निश्चित करावी व हा खर्च वसूल 
करण्यासंबंधी आवश्यक ते आदेश द्यावेत. प्राधिकृत अधिकारी यांनी सदरची 
चौकशी या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ ( तीन) महिन्यात पूर्ण करावी . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ जून २०१३ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 
पुणे, १८ जून २०१३ . 


संस्थेला झालेल्या आर्थिक नुकसानीस कोण व्यक्ती व किती रकमेला 
जबाबदार आहेत हे निश्चित करून त्या रकमा वसूली संबंधी आवश्यक 
आदेश द्यावेत. सदर चौकशीच्या कामासाठी प्राधिकृत अधिकारी यांना 
रक्कम रुपये २५,००० / - (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार फक्त) चौकशी फी 
म्हणून मान्य करण्यात येत आहे. या रकमेत चौकशी फी व चौकशीसाठी 
प्राधिकृत अधिकारी यांना करावयास लागणाऱ्या सर्व खर्चाचा समावेश 
आहे. प्राधिकृत अधिकारी यांनी चौकशी खर्चाची जबाबदारी निश्चित करावी 
व हा खर्च वसूल करण्यासंबंधी आवश्यक ते आदेश द्यावेत . प्राधिकृत 
अधिकारी यांनी सदरची चौकशी या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ (तीन) 
महिन्यात पूर्ण करावी. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ जून २०१३ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 

दिग्विजय राठोड, 
विभागीय उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था, ( दुग्ध ), 

पुणे विभाग, पुणे. 
पुणे, १८ जून २०१३ . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक पीएनए / पीएनए(१)/ आरएसआर/(सीआर)/ ३०४० / १६० / २०१३-१४/ 
सन २०१३.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर ( १ ) , पुणे यांनी 
आपल्या अधिकारात आधुनिक महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
३३/१६ , राजलक्ष्मी प्रभात रोड, पुणे-४११००४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर 
केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / पीएनए( १ )/ आरएसआर / 
(सीआर )/ ३०४० / २०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक २ मे २०१३ असा असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्या खालील 
नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण साधनसंपत्ती संस्था व 
उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधनसंपत्ती संस्था असे केलेले आहे. 


पुणे, २ मे २०१३ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक प्रादुविअ / पुणे / कक्ष-१ / सादूसं / कलम ८८ / चौकशी/२८२५ / सन 
२०१३.- मी , दिग्विजय राठोड , विभागीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), पुणे विभाग, पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम, 
१ ९ ६० चे कलम ८८ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सातारा 
सहकारी दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघ मर्यादित, सातारा, जिल्हा सातारा 
या संघाचे पदाधिकारी/ अधिकारी / कर्मचारी यांनी संघात केलेल्या गैरव्यवहार 
आणि आर्थिक अनियमितता यामुळे संघाचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. 
व त्यास जबाबदार व्यक्ती कोण आहेत आणि जबाबदार असणाऱ्या 
व्यक्तीकडून संघास झालेल्या आर्थिक नुकसानीची रक्कम व्याजासह वसूल 
करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या “ प्रशासकीय विशेष अहवाला ” मधील 
मुद्द्यांवरील आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्याची चौकशी 
करणे करिता सौ . प्रिती किरण काळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), सातारा यांची प्राधिकृत चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत 
आहे. प्राधिकृत चौकशी अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
अधिनियम, १ ९ ६० व त्याखालील नियमास अधिन राहून सोबत जोडलेल्या 
“ प्रशासकीय विशेष अहवाला ” मधील नमूद केलेल्या मुद्द्यांबाबत सदरहू 


क्रमांक पीएनए/ पीएनए( १ )/ एचएसजी/( टीसी) / १४ ९ ६१ / १७२ / २०१३-१४ / 
सन २०१३. - उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर ( १ ) , पुणे यांनी आपल्या 
अधिकारात दिप्ती सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित , स . नं . १५ , हिस्सा 
नं . ७ , वारजे, पुणे -४११०५८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले 
आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / पीएनए ( १ )/ एचएसजी /( टीसी)/ 
१४ ९ ६१ / १७२ / २०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक ३ मे २०१३ असा असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम 
१० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 


महेंद्र मगर , 


उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था, पुणे शहर ( १ ) , पुणे. 


पुणे, ३ मे २०१३ . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


नोंदणी क्रमांक पीएनए / पीएनए( ३)/ एचएसजी/ ( टीसी )/ १५०५७/ सन २०१३ 
दिनांक २५ एप्रिल २०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे केलेले आहे. 
पुणे, २५ एप्रिल २०१३ . 


क्रमांक पीएनए / पीएनए( ३)/ एचएसजी/( टीसी)/ १२६८५/ १८७३ / सन 
२०१३. - उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ३ ) , पुणे यांनी आपल्या 
अधिकारात वास्तू शिल्प सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, स . नं . १४४ 
आणि १४ ९ / १ , मासुळकर कॉलनी, पिंपरी, पुणे -१८. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे 
जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / पीएनए( ३ )/ 
एचएसजी/ (टीसी) /१२६८५ / सन २०१३ , दिनांक १५ मार्च २०१३ असा असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील 
नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 
पुणे, १५ मार्च २०१३ . 


आदेश 


क्रमांक पीएनए/ पीएनए( ३ ) / एचएसजी/ ( टीसी) / १५०६१/ १३५ / सन 
२०१३. - उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ३ ) , पुणे यांनी आपल्या 
अधिकारात अलायन्स निसर्ग सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, स . नं. १२७ , 
वाकड , पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक पीएनए/ पीएनए( ३)/ एचएसजी/ (टीसी)/ १५०६१ / सन २०१३ 
दिनांक ३० एप्रिल २०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे केलेले आहे. 


आदेश 


पुणे, ३० एप्रिल २०१३ . 


क्रमांक पीएनए / पीएनए(३ )/ एचएसजी/( टीसी)/ १२६८८ / सन २०१३. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ३ ) , पुणे यांनी आपल्या अधिकारात 
निता टेरेस फेज -१ सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित , सर्व्हे. नं . ३३/४/६, 
त्रिमुर्ती कॉर्नर चौक , शिवराम नगर , पिंपळेगुरव, पुणे-६१. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए/ 
पीएनए (३ )/ एचएसजी/( टीसी)/१२६८८ / सन २०१३ दिनांक २०१३ 
असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे केलेले आहे. 


आदेश 


२० मार्च 


पुणे, २० मार्च २०१३ . 


क्रमांक पीएनए / पीएनए( ३ )/ एचएसजी/ (टीसी)/ १५०६२ / १३७ / सन 
२०१३.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ३ ) , पुणे यांनी आपल्या 
अधिकारात साई लॉरेल पार्क फेज II सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, 
स . नं. ४७ , प्लॉट नं . ए, पिंपळे गुरव, पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर 
केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / पीएनए ( ३ )/ एचएसजी/ 
(टीसी) /१५०६२ / सन २०१३ दिनांक २ मे २०१३ असा असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम 
१० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 
पुणे, २ मे २०१३ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक पीएनए/ पीएनए( ३)/ एचएसजी/( टीसी) / १५०५५ / ११७ / सन 
२०१३.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ३ ) , पुणे यांनी आपल्या 
अधिकारात जीवन तरंग सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, स . नं . १०३/२/३ , 
सीटीएस नं . ६०६ ९ , किनारा कॉलनी , काळेवाडी ( रहाटणी) , 
पुणे -६१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक पीएनए / पीएनए( ३ )/ एचएसजी/ (टीसी)/ १५०५५ / सन २०१३ दिनांक 
२५ एप्रिल २०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे केलेले आहे . 
पुणे, २५ एप्रिल २०१३ . 


क्रमांक पीएनए / पीएनए( ३ )/एचएसजी/( टीसी)/ १५०६५/ २२९ / सन 
२०१३. - उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ३ ) , पुणे यांनी आपल्या 
अधिकारात साई शिव पार्क बी सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, 
स . नं. ३१२/४ , सीटीएस नं . ६८०८ , पिंपरी, पुणे-१७ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे 
जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / पीएनए'३ )/ 
एचएसजी/ (टीसी )/१५०६५ / सन २०१३ दिनांक २३ मे २०१३ असा असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील 
नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 
पुणे, २३ मे २०१३ . 


आदेश 


क्रमांक पीएनए/ पीएनए( ३ )/ एचएसजी/ ( टीसी) / १५०५७ / ११६/ सन 
२०१३. - उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ३ ) , पुणे यांनी आपल्या 
अधिकारात लोटस तिर्थ सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, स . नं . ३६ पी , 
सीटीएस नं . ५८२० , ५८२०/१५८२१ , ५८२१/१ ते ५८२२ , ५८२३ , ५८२३/१ 
ते ४ , पिंपरी, पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा 


आदेश 


क्रमांक पीएनए/ पीएनए( ३ ) / एचएसजी/ ( टीसी) / १५०६६/ २३६ / सन 
२०१३. - उपनिबंधक, सहकारी संस्था , पुणे शहर ( ३ ) , पुणे यांनी आपल्या 


१७ , 


शके १ ९ ४३ 


४१ 


पुणे, २३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ 

७ , २०२१ / चैत्र ११ 
अधिकारात कॅलिस्टो सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, स . नं . २०३/१ , गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
वाकड , पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे असे केलेले आहे. 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा 

मे 

२०१३ . 
नोंदणी क्रमांक पीएनए/ पीएनए( ३)/ एचएसजी/ (टीसी)/ १५०६६ / सन २०१३ 
दिनांक २३ मे २०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम 

आदेश 
१ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 

क्रमांक पीएनए/ पीएनए ( ३ )/ एचएसजी/( टीसी)/ १५०६८ / २४८ / सन 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

२०१३.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ३ ) , पुणे यांनी आपल्या 
संस्था असे केलेले आहे. 

अधिकारात गणेश सनशाईन सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, श्री गणेश 
पुणे, २३ मे २०१३ . 

सनशाईन हाईटस, हॉटेल शिवार गार्डन मागे, रहाटणी, पुणे-४११ ०१७ 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
आदेश 

अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
क्रमांक पीएनए / पीएनए( ३ )/एचएसजी/ ( टीसी)/ १५०५३/ ७० / सन 

पीएनए /पीएनए( ३ ) / एचएसजी(टीसी)/ १५०६८ / सन २०१३ दिनांक २३ मे २०१३ 
२०१३.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ३ ) , पुणे यांनी आपल्या 

असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ 
अधिकारात चंद्ररंग कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, स . नं . 

( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 

संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
६३/१/१ , ६३/१/२ आणि ६३/१/६३ , पिंपळे गुरव, पुणे-४११ ०२७ ही संस्था 

केलेले आहे . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए/ पुणे, २३ मे २०१३ . 
पीएनए( ३ )/ एचएसजी/( टीसी)/ १५०५३ / सन २०१३ दिनांक १८ एप्रिल २०१३ 
असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 

आदेश 
१२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 

क्रमांक पीएनए/ पीएनए( ३ ) /एचएससी/ ( टीसी)/ १५०७०/ २४३ / सन 
गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 

२०१३.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ३ ) , पुणे यांनी आपल्या 
असे केलेले आहे. 

अधिकारात श्री निर्मलादेवी हाईटस् सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, स . नं . 
पुणे, १८ एप्रिल २०१३ . 

५८/४/१, रहाटणी, ता . हवेली, जि . पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर 
आदेश 

केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए/ पीएनए( ३ )/ एचएसजी/ 

(टीसी )/ १५०७० / सन २०१३ दिनांक २३ मे २०१३ असा असून महाराष्ट्र 
क्रमांक पीएनए / पीएनए ( ३ ) / एचएसजी/ ( टीसी ) / १५०५४ / ७४ / सन 

सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम 
२०१३.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ३ ) , पुणे यांनी आपल्या 

१० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
अधिकारात प्रथमेश सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, स . नं . २४ /१ सी /१ , 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 
पिंपळे निलख, पुणे -४११ ०२७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

मे 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर 

२०१३ . 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / पीएनए( ३ )/ एचएसजी/( टीसी)/ १५०५४ / सन 
२०१३ दिनांक १८ एप्रिल २०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 

आदेश 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये क्रमांक पीएनए/ पीएनए( ३)/ एचएसजी/( टीसी) / १५०७१ / २४५ / सन 
सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू २०१३.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ३ ) , पुणे यांनी आपल्या 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 

अधिकारात ओम रेसिडन्सी सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, स . नं . ७४ , 
पुणे, १८ एप्रिल २०१३ . 

हिस्सा नं . २/६ , सिटीएस नं . २७४ ९ , नवी सांगवी, पुणे -२७ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 

नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / 
आदेश 

पीएनए।३ )/ एचएसजी/( टीसी)/ १५०७१ / सन २०१३ दिनांक २३ मे २०१३ असा 
क्रमांक पीएनए/ पीएनए( ३ ) / एचएसजी/ ( टीसी) / १५०६७ / २४ ९ / सन असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व 
२०१३. - उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ३ ) , पुणे यांनी आपल्या त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
अधिकारात रिगल हाईटस सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, प्लॉट नं . ३ ९ , संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
स. नं . १६५ / १ ब , सिटी स . नं . ३३२० , इंदिरानगर, चिंचवड , पुणे -४११ ०३३ 

केलेले आहे . 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 

दिनेश चंदेल , 
अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 

उपनिबंधक, 
पीएनए / पीएनए ( ३ )/ एचएसजी/ (टीसी )/१५०६७ / सन २०१३ दिनांक २३ मे 

सहकारी संस्था , पुणे शहर ( ३), पुणे. 
२०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे 

पुणे, २३ मे २०१३ . 
कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 


पुणे, २३ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ पुणे/ क -१ /विघटन/ २४३३ / सन २०१३.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ ( अ) अन्वये मला प्रदान 
केलेल्या अधिकारान्वये मी , बाळासाहेब तावरे, सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), पुणे याद्वारे श्री . शिवराय सहकारी दूध उत्पादक संस्था 
मर्यादित, कारी, तालुका भोर, जिल्हा पुणे या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
पीएनए / बीएचआर / एजीआर/ ( ओ) /३३० / १ ९ ८४, दिनांक २० ऑक्टोबर १ ९ ८४ 
या संस्थेची नोंदणी या आदेशाने रद्द करीत आहे. यापुढे एक व्यक्तीभूत 
सहकारी संस्था म्हणून या संस्थेचे अस्तित्व शिल्लक राहणार नाही. 

हा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ जून २०१३ 
रोजी दिला आहे. 


अधिकारात बी . जी . रेसिडेन्सी सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, प्लॉट नं . 
११४ , स.नं. ५१ , भैरवनगर, धानोरी रोड, पुणे-४११०१५ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे 
जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / पीएनए( ५ )/ 
एचएसजी/ ( टीसी )/१४९ १३ / २०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक १६ मे २०१३ 
असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ 
( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
केलेले आहे. 
पुणे, १६ मे 

२०१३ . 


आदेश 


पुणे, ६ जून २०१३ . 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ पुणे/ क -१ /विघटन/ २४३४ / सन २०१३.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( अ) अन्वये मला प्रदान 
केलेल्या अधिकारान्वये मी , बाळासाहेब तावरे, सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), पुणे याद्वारे जननीदेवी सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित, 
कोर्ले, तालुका भोर , जिल्हा पुणे या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए/ 
पीआरडी/ ए / ४५८ / १ ९ ७ ९, दिनांक २१ जून १ ९ ७ ९ या संस्थेची नोंदणी या 
आदेशाने रद्द करीत आहे. यापुढे एक व्यक्तीभूत सहकारी संस्था म्हणून 
या संस्थेचे अस्तित्व शिल्लक राहणार नाही, 

हा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ जून २०१३ 
रोजी दिला आहे . 


क्रमांक पीएनए/ पीएनए( ५ )/ एचएसजी/ (टीसी)/ १४ ९ १२ / १५४ / २०१३-१४/ 
सन २०१३. - उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ५ ) , पुणे यांनी आपल्या 
अधिकारात एस . बी . आंगण सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, स.नं. ५१ , 
प्लॉट नं . २३७ , धानोरी, पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए/ पीएनए ५)/ एचएसजी/( टीसी)/ १४९ १२/ २०१३ 
१४ / सन २०१३ , दिनांक १६ मे २०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) 
अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे . 
पुणे, १६ मे २०१३ . 


आदेश 


बाळासाहेब तावरे 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ( दुग्ध ), पुणे. 


पुणे, ६ जून २०१३ . 


क्रमांक पीएनए / पीएनए ( ५ ) / एचएसजी/ ( टीसी)/ १४९ १ ९ / २५४ / २०१३-१४ / 
सन २०१३. - उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ५ ) , पुणे यांनी आपल्या 
अधिकारात चिंतामणी पार्क सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, स.नं. ३२/१ , 
खराडी, पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक पीएनए /पीएनए ५ ) / एचएसजी / (टीसी)/ १४ ९ १ ९ / २०१३-१४/ सन 
२०१३ , दिनांक १८ जून २०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये 
सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 
पुणे, १८ जून २०१३ . 


आदेश 


उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पीएनए/ पीएनए( ५ )/ एचएसजी/ ( टीसी )/ १४९ ११/ १३८ / २०१३-१४ / 
सन २०१३. - उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ५ ) , पुणे यांनी आपल्या 
अधिकारात शाह ब्लॉसम सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, स . नं . २३४ / ए, 
प्लॉट नं . ३२/३३ , संजयपार्क , लोहगाव, पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर 
केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / पीएनए( ५)/ एचएसजी / 
(टीसी)/ १४ ९ ११/ २०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक 

१३ मे 

२०१३ असा असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील 
नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे . 
पुणे, १३ मे २०१३ . 


क्रमांक पीएनए/ पीएनए ( ५ ) / एचएसजी/ (टीसी )/ १४ ९ १८ / २४ ९ / २०१३-१४ / 
सन २०१३. - उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ५ ) , पुणे यांनी आपल्या 
अधिकारात स्वप्न संकुल सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित , स.नं. २८५ , 
हिस्सा नं . १ , पोरवाल रोड, लोहगाव, पुणे -४७. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे 
जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / पीएनए( ५ )/ 
एचएसजी / (टीसी) /१४ ९ १८ / २०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक १५ जून २०१३ 
असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे केलेले आहे. 
पुणे, १५ जून २०१३ . 


आदेश 


क्रमांक पीएनए / पीएनए( ५)/ एचएसजी/(टीसी)/ १४९ १३ / १५२/ २०१३-१४ / 
सन २०१३. - उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ५ ) , पुणे यांनी आपल्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


४३ 


आदेश 


क्रमांक पीएनए / पीएनए( ५ )/ एचएसजी/( टीसी )/ १४ ९ १५ / २१२/ २०१३-१४ / 
सन २०१३. - उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ५ ) , पुणे यांनी आपल्या 
अधिकारात अल्फा होम्स सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, गट नं . १४२४ , 
तुकडी नं . १ ९ व २० , वाघोली, ता . हवेली, जि . पुणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे 
जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए/ पीएनए( ५ )/ 
एचएसजी / (टीसी) /१४ ९ १५/ २०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक ५ जून २०१३ 
असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारीगृहनिर्माण संस्था 
असे केलेले आहे. 


जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / पीएनए( ५ )/ 
आरएसआर /( सीआर)/ ३२०६ / २०१२-१३ / सन २०१३ , दिनांक १७ मे २०१३ 
असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 
व त्या खालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण साधनसंपत्ती 
संस्था व उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधनसंपत्ती संस्था असे केलेले 
आहे . 

विनायक कोकरे, 

उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , पुणे शहर ( ५ ) , पुणे. 
पुणे, १७ मे २०१३ . 


आदेश 


पुणे, ५ जून २०१३ . 


आदेश 


क्रमांक पीएनए / पीएनए( ५)/ एचएसजी/(टीसी)/ १४९ १६ / २१ ९/ २०१३-१४ / 
सन २०१३. - उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ५ ) , पुणे यांनी आपल्या 
अधिकारात साई सदन सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, स . नं . १६ , पुणे १ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
पीएनए / पीएनए ५ )/ एचएसजी/ (टीसी)/ १४ ९ १६ / २०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक 
२ जून २०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे केलेले आहे. 


क्रमांक उनि / पु.श.( २ )/ राजाबहादूर मो.मिल/ कामगार / नों.रद्द / १५४५/ सन 
२०१३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , आर . बी . कुलकर्णी, उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , पुणे शहर ( २ ) , पुणे याद्वारे राजाबहादूर मोतीलाल पुणे 
मिल्स कामगार सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे-१ या संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक पीएनए/ १०३, दिनांक ५ मार्च १ ९ ६३ या संस्थेचे अवसायनाचे 
कामकाज पूर्ण झाल्यामुळे संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. आणि या 
आदेशापासून सदरची संस्था ही एक व्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद 
होईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २८ मार्च 

२०१३ 

रोजी सहीने व 
कार्यालयीन राजमुद्रेसह दिला असे. 

आर . बी. कुलकर्णी, 

उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था, पुणे शहर ( २ ) , पुणे. 
पुणे, २८ मार्च २०१३ . 


माझ्या 


पुणे, २ जून २०१३ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक पीएनए/ पीएनए ( ५ )/ एचएसजी / ( टीसी) / १४ ९ १४ / १८४ / २०१३-१४ / 
सन २०१३. - उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ५ ) , पुणे यांनी आपल्या 
अधिकारात एस बी इनक्लेव्ह सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, सी.टी.एस. 
नं . ३८० , सर्व्हे नं . ४० , प्लॉट नं . २० , सुभाषनगर, धानोरी, पुणे ४११०१५ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
पीएनए / पीएनए( ५)/ एचएसजी/ (टीसी)/ १४ ९ १४ / २०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक 
२२ मे २०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे 
कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे केलेले आहे. 


क्रमांक पीएनए / पीएनए( ६ )/ एचएसजी/(टीसी)/ १२२६४ / १ ९ ० / सन 
२०१३.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ६ ) , पुणे यांनी आपल्या 
अधिकारात राजेश भवन सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, स . नं . ४७ , 
प्लॉट नं . ४३ , सी.टी.एस. नं . ४३२ ९ , पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, 
आकुर्डी, पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक पीएनए / पीएनए(६ )/ एचएसजी/( टीसी)/ १२२६४ / सन २०१३ , 
दिनांक २८ मे २०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम 
१ ९ ६० 

चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे केलेले आहे. 
पुणे, २८ मे 

२०१३ . 


पुणे, २२ मे २०१३ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक पीएनए / पीएनए( ५ )/ आरएसआर / ( सीआर )/ ३२०६ / १६४/ २०१२-१३/ 
सन २०१३.- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ५ ) , पुणे यांनी 
आपल्या अधिकारात उत्कर्ष महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
सर्व्हे नं . ८ , यशवंतनगर , येरवडा, पुणे -४११००६. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे 


क्रमांक पीएनए/ पीएनए( ६ )/ एचएसजी/ ( टीसी) / १२२६६/ २३० / सन 
२०१३.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे शहर ( ६ ) , पुणे यांनी आपल्या 
अधिकारात उत्तम कॉर्नर सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, सेक्टर नं . 
१ ९ , प्लॉट नं . एस.डी.सी. - ए, चिखली, पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


देत आहे, व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०३ ( १ ) प्रमाणे व्यवहार बंद करणेसाठी श्री . संजयकुमार सुद्रीक , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, सातारा यांची नेमणूक करीत आहे. 

हा आदेश आज दिनांक ९ एप्रिल २०१३ रोजी माझे सही व कार्यालयीन 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर 
केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / पीएनए( ६ )/ एचएसजी/ 
(टीसी) /१२२६६ / सन २०१३ , दिनांक ११ जून २०१३ असा असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम 
१० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 

वसंत पाटील, 

उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था, पुणे शहर ( ६ ) , पुणे. 
पुणे, ११ जून २०१३ . 


सातारा, ९ एप्रिल २०१३ . 


अंतिम आदेश 


आदेश 
क्रमांक उनिमि/ ई/विश्वरत्न मा.टे.को.ऑप.मालगाव /नोंदणी/१८७/ सन 
२०१३. - मी , मनोहर माळी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मिरज, तालुका 
मिरज , जिल्हा सांगली याद्वारे अधिसूचित करतो की , श्री . विश्वास आप्पासो 
खांडेकर, मु. प्र. विश्वरत्न मागासवर्गीय टेक्सटाईल को - ऑप. सोसायटी 
लिमिटेड, मालगाव, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६० चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये क्रमांक एसएएन / एमआरजे/ पी.आर.डी ./ ( आय )/४१८/ 
२०१३-१४ , दिनांक १० मे २०१३ नुसार नोंदण्यात येत आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण उत्पादक संस्था व 
उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था असे करण्यात आलेले आहे. 

मनोहर माळी, 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, मिरज . 


क्रमांक कक्ष-२/ ना.पत /विलिनीकरण/ आयडीएल नागरी - नवभारत 
ग्रा.बि.शे.पत.मर्या ., तळमावले, ता . पाटण/ ५२७ / सन २०१३. - महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १७ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , आनंद अशोक कटके, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सातारा 
या आदेशान्वये आयडीएल नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, आटके , 
तालुका कराड , जिल्हा सातारा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / 
केआरडी / सीआर / १६२३ / सन २००७ , दिनांक १६ जानेवारी २००७ असा 
असून सदर संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता नवभारत ग्रामीण बिगरशेती 
पतसंस्था मर्यादित , तळमावले, तालुका पाटण , जिल्हा सातारा या संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एसएटी/ पीटीएन / आरएसआर / सीआर/ १५५० / सन २००६ , 
दिनांक २६ एप्रिल २००६ असा असून सदर संस्थेमध्ये संपूर्ण देयता , 
मालमत्ता व हक्कासह सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठ “ अ ” मधील अटी व 
शर्तीस अधीन राहून हस्तांतरीत करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलीनीकरण 
करीत आहे. त्यासाठी निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाची, अशावेळी 
भारतीय नोंदणी अधिनियम १ ९ ०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम 
१ ९ ८२ च्या तरतुदी गैरलागू असल्यामुळे जरुरी राहणार नाही. 

आयडीएल नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, आटके , तालुका कराड , 
जिल्हा सातारा ही संस्था नवभारत ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था मर्यादित, 
तळमावले, तालुका पाटण , जिल्हा सातारा या संस्थेत विलीन झालेली 
असल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
नुसार उपनिबंधक . सहकारी संस्था, कराड, तालुका कराड यांनी प्राप्त 
अधिकारानुसार आयडीएल नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, आटके , 
तालुका कराड , जिल्हा सातारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करावी व सदर 
संस्थेचे " ड " रजिस्टर वरील नाव कमी करावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० मे २०१३ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


मिरज, १० मे 

२०१३ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कक्ष ६ / अवसायक / बदली आदेश/ ५२३ / सन २०१३.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , आनंद कटके, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , सातारा या आदेशान्वये सह्याद्री नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
सातारा , तालुका -जिल्हा सातारा या अवसायनातील संस्थेचे अवसायक 
श्री . ए. एम . चोपडे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( २ ) , सातारा यांचे 
ऐवजी श्री . एन . एम . साबळे , सहकारी अधिकारी( २) अधिन सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , सातारा , तालुका सातारा यांची यापुढे सदर 
संस्थेचे अवसायक म्हणून कामकाज पहाणेसाठी नियुक्ती करीत आहे. 
सातारा, २३ 

मे २०१३ . 


आनंद कटके, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, सातारा. 


सातारा, २० मे २०१३ . 


अंतिम आदेश 


क्रमांक कक्ष ब -१ / अवसायन/ अंतिम आदेश/ १४५/ सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( २ ) ( ३४ ) व १०२ ( २ ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , आनंद अशोक कटके, 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सातारा या आदेशान्वये सातारा 
जिल्हा सहकारी कृषी व ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्यादित, सातारा , 
तालुका -जिल्हा सातारा या बँकेचे व्यवहार बंद करणेसाठी अंतिम आदेश 


अधिसूचना ( आर १४२७ ) 
क्रमांक अ -४ / औद्यो.संस्था / अ.सूचना/ नोंदणी/ २२५०/ सन २०१३.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , विश्वरत्न मागासवर्गीय औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित, शिपुर, तालुका मिरज , जिल्हा सांगली, ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एसएएन / एमआरजे /पीआरडी /( आय )/ २७६ / सन २०१२-१३ , 
दिनांक १६ मे 

२०१३ ने नोंदविण्यात आलेली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ 

७ , २०२१ / चैत्र ११ 


१७ , 


शके १ ९४३ 


४५ 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे नियम, १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
उत्पादक संस्था असून उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था असे 
आहे . 
सांगली, १६ मे २०१३ . 


नोंदणी क्रमांक केपीआर / केव्हीआर /पीआरडी/ आय/ २४६ / सन २०१३ , दिनांक 
१८ जून २०१३ नुसार माऊली मागासवर्गीय वस्त्रोद्योग औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित, शिये, ता . करवीर, जि . कोल्हापूर नोंदणी केल्याचे जाहीर 
केले आहे. सदर संस्थेचे वर्गीकरण उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण उत्पादन संस्था व उपवर्गीकरण औद्योगिक 
उत्पादन संस्था असे करण्यात आलेले आहे. 
कोल्हापूर , १८ जून २०१३ . 


आदेश 


अधिसूचना 
क्रमांक अ -४ / औद्यो.संस्था / अ.सूचना/ नोंदणी/ २०७५ / सन २०१३.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , गोपाळ ( आप्पा) पाटील गारमेंट 
को - ऑप. सोसायटी लिमिटेड , येळावी, तालुका तासगाव , जिल्हा सांगली, 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएएन/ टीएसजी/पीआरडी/ ( आय)/ २७५ / सन २०१२ 
१३ , दिनांक ८ मे २०१३ ने नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे नियम, १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
उत्पादक संस्था असून उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था 
असे आहे. 

डॉ . सदाशिव निवृत्ती जाधव , 

जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था, सांगली. 


क्रमांक केपीआर / एचएलई /पीआरडी/ आय/ २३०७ / सन २०१३. - जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर हे अधिसूचित करतात की , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये श्री . अमित उर्फ राजु 
बबन गांधी नियोजित श्री ओम अल्पसंख्यांक औद्योगिक सहकारी संस्था 
मर्यादित , इचलकरंजी, ता . हातकणंगले, जि . कोल्हापूर या संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक केपीआर/ एचएलई /पीआरडी/ आय/ २४७/ सन २०१३ , दिनांक १८ 
जून २०१३ नुसार श्रीओम अल्पसंख्यांक औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, 
इचलकरंजी, ता . हातकणंगले, जि . कोल्हापूर नोंदणी केल्याचे जाहीर 
केले आहे. सदर संस्थेचे वर्गीकरण उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण उत्पादन संस्था व उपवर्गीकरण औद्योगिक 
उत्पादन संस्था असे करण्यात आलेले आहे. 
कोल्हापूर, १८ जून २०१३ . 


1 


सांगली, ८ मे २०१३ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कक्ष-३ / प्रशासन / अवसायक बदल / २४५७ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , बी. टी . लावंड, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी 
संस्था , सोलापूर असा आदेश देतो की , सोलापूर जिल्हा सहकारी कृषी 
ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बैंक लिमिटेड , सोलापूर या बँकेचे पूर्वीचे अवसायक 
श्री . संजय राऊत , उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सोलापूर यांचे ऐवजी 
श्री . जी . एस . कटरे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर शहर , 
सोलापूर यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १० जून २०१३ रोजी माझे सहीने व 
कार्यालयीन मुद्रेसह पारित करीत आहे . 

श्री. बी. टी . लावंड , 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था, सोलापूर. 
सोलापूर, १० जून २०१३ . 


क्रमांक केपीआर / एचएलई /पीआरडी/( आय)/ ४४९ / ४५२२/ २०१३-१४ / सन 
२०१३.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , ता . हातकणंगले, जि . कोल्हापूर 
याद्वारे अधिसूचित करतात की , अनुदिप मायनॉरिटी टेक्सटाईल को - ऑप . 
सोसायटी संस्था मर्यादित, माणगाव , ता . हातकणंगले, जि . कोल्हापूर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे ( महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. सदर संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक केपीआर / एचएलई /पीआरडी/ ( आय)/ ४५२२ / २०१३-१४ / सन 

मे २०१३ नुसार नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. 
आणि उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
उत्पादन संस्था व उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादन संस्था असे करण्यात 
आलेले आहे. 
कोल्हापूर, 


२०१३ , दिनांक 


मे २०१३ . 


आदेश 


क्रमांक केपीआर / केव्हीआर /पीआरडी/ आय / २४६ / २३१२/ सन २०१३. 
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर हे अधिसूचित करतात 
की , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये श्री . दयानंद पांडुरंग 
कांबळे मुख्यप्रवर्तक, नियोजित माऊली मागासवर्गीय वस्त्रोद्योग औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित, शिये, ता . करवीर, जि . कोल्हापूर या संस्थेचा 


आदेश 
क्रमांक केपीआर / एचएलई / एलएफटी/ ३०२२ / ४५०/ २०१२-१३ / सन 
२०१३.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, ता . हातकणंगले, जि . कोल्हापूर 
याद्वारे अधिसूचित करतात की , देवगिरी सहकारी पाणीपुरवठा संस्था 
मर्यादित, पेठ वडगाव , ता . हातकणंगले, जि . कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
केपीआर/ एचएलई / एलएफटी/ ३०२२ / ४५० / २०१२-१३ / सन २०१३ , दिनांक 
२३ मे २०१३ नुसार नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. आणि उपरिनिर्दिष्ट 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके 

१ ९ ४३ 


नोंदणी रद्द आदेश ( आर १४३७ ) 


अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण उध्दरण जलसिंचन 
संस्था व उपवर्गीकरण असे करण्यात आलेले आहे . 
कोल्हापूर , २३ मे २०१३ . 


आदेश 


क्रमांक केपीआर / एचएलई /पीआरडी/( आय)/ ४७३ / ४५३१ / २०१३-१४/ सन 
२०१३.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, ता . हातकणंगले, जि . कोल्हापूर 
याद्वारे अधिसूचित करतात की , गोमटेश मायनॉरिटीज को - ऑप. सोसायटी, 
ता . हातकणंगले, जि . कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे (महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक केपीआर/ एचएलई / 
पीआरडी /( आय )/ ४५३१ / २०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक २१ मे २०१३ नुसार 
नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. आणि उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १० 
( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण उत्पादक संस्था व उपवर्गीकरण 
औद्योगिक उत्पादक संस्था असे करण्यात आलेले आहे. 
कोल्हापूर, २१ मे २०१३ . 


वाचले : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ . 

( २ ) नाकोडा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, इचलकरंजी, 

तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेचा दिनांक 

३१ मार्च २०११ चा अंतिम आदेश. 
( ३ ) अवसायक / नाकोडा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 

इचलकरंजी यांचेकडील दिनांक १० मे २०१३ चा संस्था 

नोंदणी रद्द करणेबाबतचा प्रस्ताव . 
क्रमांक कक्ष -३ / नाकोडा नागरी पत / नोंदणी रद्द आदेश / ५४० / सन 
२०१३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल 
एस . सिंगतकर , उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ता . हातकणंगले, जि . 
कोल्हापूर या आदेशान्वये अवसायक / नाकोडा नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, इचलकरंजी, ता . हातकणंगले या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करणेबाबतचा वाचले क्रमांक 3 मधील प्रस्ताव अवलोकणी घेऊन त्यांनी 
संस्थेची येणी - देणी संपविली असलेने नाकोडा नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, इचलकरंजी, ता . हातकणंगले जिचा नोंदणी क्रमांक केपीआर / 
एचएलई / आरएसआर / सीआर / १८७३ / सन १ ९९ ६ , दिनांक २७ जून १ ९९ ६ 
असा आहे . सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून सहकारी संस्था 
म्हणून तिचे अस्तित्व आज दिनांक २ ९ मे २०१३ पासून संपुष्टात येईल. 

सदरचा आदेश माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज दिनांक 
२ ९ मे २०१३ रोजी पारीत केला आहे. 
हातकणंगले, २ ९ मे २०१३ . 


आदेश 


मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक केपीआर / एचएलई /पीआरडी/ ( आय)/ ४५० / ४५२१ / २०१३-१४ / सन 
२०१३.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, ता . हातकणंगले, जि . कोल्हापूर 
याद्वारे अधिसूचित करतात की , धर्मराज मायनॉरिटीज टेक्सटाईल 
को - ऑप. सोसायटी, माणगाव , ता . हातकणंगले, जि . कोल्हापूर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे (महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. सदर संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक केपीआर/ एचएलई /पीआरडी /( आय)/ ४५०/ ४५२१/ २०१३-१४ / 
सन २०१३ , दिनांक 

मे २०१३ नुसार नोंदणी केल्याचे जाहीर केले 
आहे. आणि उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण उत्पादक संस्था व उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था 
असे करण्यात आलेले आहे . 
कोल्हापूर , 


मे २०१३ . 


क्रमांक उनिहा/ कक्ष ३ / अवसायन / म.आ./ लक्ष्मीपत तिळवणी/ ५७४ / सन 
२०१३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
क ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, सुनिल सु. सिंगतकर , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, हातकणंगले, जि . कोल्हापूर असा आदेश 
देतो की , लक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तिळवणी , 
ता , हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर ही संस्था अवसायनात घेत असून 
सदर संस्थेला या आदेशान्वये सुचित करण्यात येते की , त्यांनी सदर 
आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत सदरचा मध्यंतरीय आदेश 
कायम का करण्यात येऊ नये याबाबतचा लेखी खुलासा संस्थेच्या आर्थिक 
पत्रकांसह या कार्यालयास सादर करावा . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार लक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, तिळवणी, ता . हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर ह्या संस्थेवर 
ऋणपरिशोधक ( अवसायक ) म्हणून श्री . डी . जे . लाखन , विशेष वसुली 
अधिकारी यांची नेमणूक करीत आहे. आणि यापुढे असा आदेश देतो 
की , त्यांनी उपरोक्त संस्थेच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेचा व दप्तरी 
कागदपत्रांचा ताबा सत्वर घ्यावा म्हणून माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेनिशी 
सदरचा आदेश आज दिनांक ४ जून २०१३ रोजी पारीत केला आहे. 


आदेश 


क्रमांक केपीआर / एचएलई /एलएफटी/ ३०२४ / ६२१ / २०१३-१४/ सन 
२०१३.- उपनिबंधक, सहकारी संस्था , ता . हातकणंगले , जि . कोल्हापूर 
याद्वारे अधिसूचित करतात की , श्री हनुमान सहकारी पाणीपुरवठा संस्था 
मर्यादित , अतिग्रे, ता . हातकणंगले , जि . कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
केपीआर / एचएलई / एलएफटी/ ३०२४ / ६२१/ २०१२-१३ / सन २०१३ , दिनांक 
४ जून २०१३ नुसार नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. आणि उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण उध्दरण जलसिंचन 
संस्था व उपवर्गीकरण असे करण्यात आलेले आहे . 
कोल्हापूर, ४ जून २०१३ . 


सुनिल सु . सिंगतकर, 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, हातकणंगले. 


हातकणंगले, ४ जून २०१३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७, २०२१ 

७ , २०२१ / चैत्र ११ 


१७ , 


शके १ ९४३ 


४७ 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण उत्पादक संस्था व उपवर्गीकरण कामगारांच्या औद्योगिक संस्था 
असे आहे . 


पुणे, ३० 


मे 

२०१३ . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसूचना ( आर १४३ ९ ) 
क्रमांक पीएनए / आयएआर / एलएफटी/ २२३ / २४६४ / सन २०१३ , -याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येते की , स्वामी समर्थ पाणी पुरवठा सहकारी संस्था 
मर्यादित, इंदापूर, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ च्या महाराष्ट्र 
अधिनियम , क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक पीएनए/ आयएआर / एलएफटी/ 
२४६४ / सन २०१३ , दिनांक 

३१ मे २०१३ 

अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे. 
उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण उपसा जलसिंचन संस्था असे आहे. 
पुणे, ३१ 

मे २०१३ . 


अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए / आयएआर / आरएसआर / ( एसआर ) / २२५/ ९ १४ / सन 
२०१३. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , भाग्यरत्न विविध कार्यकारी 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, ओझरे , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
च्या महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक पीएनए/ 
आयएआर/ आरएसआर / ( एसआर ) / ९ १४ / सन २०१३ , दिनांक ३१ मे २०१३ 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था व उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती संस्था 
असे आहे. 
पुणे, ३१ मे 

२०१३ . 


अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए/ आयएआर / आरएसआर / (एसआर ) /६० / ९ १० / सन 
२०१३.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , कै . भानुदास जामदार 
विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, बेलवाडी , तालुका इंदापूर , 
जिल्हा पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ च्या महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
पीएनए / आयएआर/ आरएसआर /( एसआर )/ ६० / ९ १० / सन २०१३ , दिनांक 
२३ एप्रिल २०१३ अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था व उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती संस्था 
असे आहे. 
पुणे, २३ एप्रिल २०१३ . 


अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए/ आयएआर / आरएसआर / (एसआर )/ २२६ / ९ १३ / सन 
२०१३.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की, राजवर्धन पाटील विविध 
कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, भाटनिमगाव , तालुका इंदापूर , 
जिल्हा पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ च्या महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
पीएनए/ आयएआर/ आरएसआर / ( एसआर )/ ९ १३ / सन २०१३ , दिनांक ३१ 
मे २०१३ अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था व उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती संस्था 
असे आहे. 
पुणे, ३१ मे 

२०१३ . 


अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए / आयएआर / आरएसआर /( एसआर )/ २०६ / ९ १५ / सन 
२०१३. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , सिध्देश्वर विविध कार्यकारी 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, खोरोची, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
च्या महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक पीएनए / 
आयएआर / आरएसआर / ( एसआर )/ ९ १५ / सन २०१३ , दिनांक १ जून २०१३ 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था व उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती संस्था 
असे आहे . 

मुकुंद भा . पवार , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे. 
पुणे, १ जून २०१३ . 


आदेश 


अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए / आयएआर/पीआरडी /( एल )/ २०० / ८३२ / सन २०१३. - याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येते की , यश मजूर सहकारी संस्था मर्यादित, 
गलांडवाडी नं . १ , तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ च्या महाराष्ट्र अधिनियम , 
क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक पीएनए / आयएआर /पीआरडी/ ( एल )/ 
८३२ / सन २०१३ , दिनांक ३० मे २०१३ अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे. 


क्रमांक नियंत्रण / नोंदणी/ ज्ञापन/ ६२१ / सन २०१३.- या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सुनिल नागनाथ सदाफुले, मुख्य प्रवर्तक 
नियोजित विरशैव कक्कय्या ( ढोर) ( कातडी कमावणे) चर्मोद्योग औद्योगिक 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बार्शी, ता . बार्शी, जि . सोलापूर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील सन १ ९ ६१ च्या 
महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एसयुआर / बीएसआय /पीआरडी/ ( आय)/ १८५२ / सन २०१३ , दिनांक २० जून 
२०१३ ने नोंदविण्यात आलेली आहे. 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण उत्पादक संस्था असून उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था 
असे आहे . 


बार्शी, २० जून २०१३ . 


क्रमांक कक्ष अ -४ / अवसायन / अंतिम आदेश / ३३४ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार सुद्रिक , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, सातारा, ता . सातारा या आदेशान्वये श्रीजनाईदेवी ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कुस बु . , ता . व जि . सातारा ही 
संस्था अवसायनात घेणेबाबत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये दिलेला आदेश 
कायम करीत आहे. 

संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेसाठी श्री. नि . दा . सुपेकर, सहायक सहकारी 
अधिकारी, सातारा अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांची 
ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे. ऋणपरिशोधक यांनी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीप्रमाणे 
संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेकामी पुढील योग्य ती कारवाई करणेत यावी. 


सातारा, ३ जून २०१३ . 


आदेश 
क्रमांक नियंत्रण/ नोंदणीप्रमाण पत्र/ ५८७/ सन २०१३.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , बार्शी यांनी मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी 
प्रमाणपत्र क्रमांक एसयुआर/ बीएसआय /पीआरडी/ ( आय)/१८५१ / सन २०१३ , 
दिनांक १२ जून २०१३ याद्वारे श्री . सुनिल नाना सदाफुले, मुख्य प्रवर्तक 
श्री . संत ककय्या ढोर समाज कातडी कमावणे चर्मोद्योग औद्योगिक उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित, बार्शी, ता . बार्शी, जि . सोलापूर यांचेकडे पाठविणेत 
येत आहे. श्री . एस. आर . मुंढे, श्रेणी २ , सहकारी अधिकारी यांना 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, बार्शी यांचे वतीने वरील संस्थेच्या 
पहिल्या साधारण सभेस हजर राहून सभावृत्तांताच्या दोन प्रतीसह अहवाल 
सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 

व्ही . एस . जगदाळे, 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, बार्शी, तालुका बार्शी. 
बार्शी, १२ जून २०१३ . 


अंतिम आदेश 


अंतिम आदेश 
वाचले : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० कलम १०२ . 

( २ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्र . अ -४ / अवसायन / अंतिम 

आदेश/ २०१२, दिनांक १४ ऑगस्ट २०१२ . 
( ३ ) श्री. जो . श्री. सावंत, सहकारी अधिकारी श्रेणी -२ यांचेकडील 

दिनांक ७ मे २०१३ चा अहवाल. 
क्रमांक कक्ष अ -४ / अवसायन/ अंतिम आदेश / ३३२/ सन २०१३.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार सुद्रिक , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, सातारा , ता . सातारा या आदेशान्वये श्री जोतिर्लिंग ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कोंडवे, ता . व जि . सातारा ही 
संस्था अवसायनात घेणेबाबत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये दिलेला आदेश 
कायम करीत आहे. 

संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेसाठी श्री . जो . श्री . सावंत , सहकारी 
अधिकारी, श्रेणी-२ , अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सातारा 
यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे. ऋणपरिशोधक यांनी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील 
तरतुदीप्रमाणे संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेकामी पुढील योग्य ती कारवाई 
करणेत यावी. 


वाचले 

: -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० कलम १०२ . 
( २ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्र . अ -४ / अवसायन / मध्यं. 

आदेश/ २०१२, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१२ . 
( ३ ) श्री . नामदेव ज . साबळे, सहकारी अधिकारी श्रेणी -२ 

यांचेकडील दिनांक २ ९ मे २०१३ चा अहवाल . 
क्रमांक कक्ष अ -४ / अवसायन / अंतिम आदेश/ ३३५ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार सुद्रिक, सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , सातारा , ता . सातारा या आदेशान्वये पदमावती महिला 
सहकारी औद्योगिक उत्पादक संस्था मर्यादित, वेणेगाव, ता . व जि . सातारा 
ही संस्था अवसायनात घेणेबाबत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये दिलेला आदेश 
कायम करीत आहे. 

संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेसाठी श्री. ना . ज . साबळे, सहकारी अधिकारी, 
श्रेणी -२ , सातारा अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांची 
ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे. ऋणपरिशोधक यांनी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीप्रमाणे 
संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेकामी पुढील योग्य ती कारवाई करणेत यावी. 


सातारा, ३ जून २०१३ . 


अंतिम आदेश 


वाचले : -- 


सातारा , ३ जून २०१३ . 


अंतिम आदेश 


( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० कलम १०२ . 
( २ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्र . अ -४ / अवसायन / मध्यं. 
आदेश/ २०१२, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१२ . 

. 
( ३ ) श्री . नामदेव ज . साबळे , सहकारी अधिकारी श्रेणी-२ 

यांचेकडील दिनांक २ ९ मे २०१३ चा अहवाल . 
क्रमांक कक्ष अ -४ / अवसायन / अंतिम आदेश/ ३३६ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार सुद्रिक , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, सातारा, ता . सातारा या आदेशान्वये आंबेदरे ग्रामीण 
महिला विकास वस्तोद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, आंबेदरे , ता . व 
जि . सातारा ही संस्था अवसायनात घेणेबाबत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये 
दिलेला आदेश कायम करीत आहे. 


वाचले : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० कलम १०२ . 

( २ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्र . अ -४ / अवसायन / अंतिम 

आदेश / २०१२, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१२ . 
( ३ ) नि . दा . सुपेकर, सहाय्यक सहकारी अधिकारी यांचेकडील 
दिनांक मे 

२०१३ चा अहवाल . 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


४ ९ 


मध्यंतरीय आदेश 


संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेसाठी श्री . नामदेव ज . साबळे , सहकारी 
अधिकारी श्रेणी -२, सातारा अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
सातारा यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे. ऋणपरिशोधक 
यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ 
मधील तरतुदीप्रमाणे संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेकामी पुढील योग्य ती 
कारवाई करणेत यावी. 


सातारा , ३ जून २०१३ . 


क्रमांक कक्ष अ -४ / अवसायन/ मध्यं. आदेश/ ३३९ / सन २०१३.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२(१)(क )(दोन)( चार) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक , सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा, ता . सातारा या आदेशान्वये अभय 
विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित, सोनवडी - गजवडी, ता . व 
जि . सातारा या संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत मध्यंतरीय आदेश देत 
आहे. व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) 
प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार बंद करणेकामी अवसायक म्हणून श्री . नि . दा . 
सुपेकर, सहायक सहकारी अधिकारी अधिन सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , सातारा यांची नेमणूक करणेत येत आहे. 

याबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे असल्यास या आदेशाचे 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही करणार यांचेकडे समक्ष किंवा 
लेखी स्वरुपात सादर करावे अथवा या कार्यालयात समक्ष हजर राहून 
दिनांक ३ जुलै २०१३ रोजी खुलासा सादर करावा. विहित मुदतीत खुलासा 
सादर न केल्यास किंवा केलेला खुलासा अथवा स्पष्टीकरण योग्य न 
वाटल्यास सदर आदेश अंतिम केला जाईल. याची कृपया नोंद घ्यावी. 


अंतिम आदेश ( आर १४५१ ) 
वाचले : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० कलम १०२ . 

( २ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्र . अ -४ / अवसायन / मध्यं. 

आदेश/ २०१२, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१२ . 
( ३ ) श्री . नामदेव ज . साबळे , सहकारी अधिकारी श्रेणी -२ 

यांचेकडील दिनांक २ ९ मे २०१३ चा अहवाल . 
क्रमांक कक्ष अ -४ / अवसायन/ अंतिम आदेश/ ३३७/ सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार सुद्रिक , सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, सातारा , ता . सातारा या आदेशान्वये श्री छ . सुमित्राराजे 
भोसले ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भरतगाववाडी , 
ता . व जि . सातारा ही संस्था अवसायनात घेणेबाबत संदर्भ क्रमांक २ 
अन्वये दिलेला आदेश कायम करीत आहे. 

संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेसाठी श्री . नामदेव ज . साबळे, सहकारी 
अधिकारी श्रेणी २ , सातारा अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
सातारा यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे. ऋणपरिशोधक 
यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ 
मधील तरतुदीप्रमाणे संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेकामी पुढील योग्य ती 
कारवाई करणेत यावी. 


सातारा, ३ जून २०१३ . 


मध्यंतरीय आदेश 


सातारा, ३ जून २०१३ . 


क्रमांक कक्ष अ -४ / अवसायन/ मध्यं. आदेश / ३४० / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२( १ ) ( क )( दोन )( चार) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक, सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा , ता . सातारा या आदेशान्वये छ. शाहू 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सदरबझार , ता . व जि . सातारा या 
संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत मध्यंतरीय आदेश देत आहे. व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार 
बंद करणेकामी ऋणपरिशोधक म्हणून श्री . नामदेव ज . साबळे, सहकारी 
अधिकारी श्रेणी -२, अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सातारा 
यांची नेमणूक करणेत येत आहे. 

याबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे असल्यास या आदेशाचे 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही करणार यांचेकडे समक्ष किंवा 
लेखी स्वरुपात सादर करावे अथवा या कार्यालयात समक्ष हजर राहून 
दिनांक ३ जुलै २०१३ रोजी खुलासा सादर करावा. विहित मुदतीत खुलासा 
सादर न केल्यास किंवा केलेला खुलासा अथवा स्पष्टीकरण योग्य न 
वाटल्यास सदर आदेश अंतिम केला जाईल. याची कृपया नोंद घ्यावी. 


मध्यंतरीय आदेश 


सातारा, ४ जून २०१३ . 


क्रमांक कक्ष अ -४ / अवसायन / मध्यं आदेश / ३३८ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२( १ )( क )(दोन)( चार) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक , सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था , सातारा, ता . सातारा या आदेशान्वये श्री दत्तकृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सातारा , ता . व जि . सातारा या 
संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत मध्यंतरीय आदेश देत आहे. व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार 
बंद करणेकामी ऋणपरिशोधक म्हणून श्री . किरण मा . चव्हाण, मुख्य 
लिपीक अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सातारा यांची नेमणूक 
करणेत येत आहे. 

याबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे असल्यास या आदेशाचे 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही करणार यांचेकडे समक्ष किंवा 
लेखी स्वरुपात सादर करावे अथवा या कार्यालयात समक्ष हजर राहून 
दिनांक ३ जुलै २०१३ रोजी खुलासा सादर करावा. विहित मुदतीत खुलासा 
सादर न केल्यास किंवा केलेला खुलासा अथवा स्पष्टीकरण योग्य न 
वाटल्यास सदर आदेश अंतिम केला जाईल. याची कृपया नोंद घ्यावी. 


मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक कक्ष अ -४ / अवसायन / मध्यं . आदेश/ ३४१ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२( १)( क )(दोन)( चार ) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक , सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा, ता . सातारा या आदेशान्वये गजस्वामिनी 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सातारा, ता . व जि . सातारा या 
संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत मध्यंतरीय आदेश देत आहे. व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार 


सातारा , ४ जून २०१३ . 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


मध्यंतरीय आदेश 


बंद करणेकामी ऋणपरिशोधक म्हणून सौ . कि . सु . पाटणे, मुख्य लिपीक 
अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सातारा यांची नेमणूक करणेत 
येत आहे. 

याबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे असल्यास या आदेशाचे 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही करणार यांचेकडे समक्ष 
किंवा लेखी स्वरुपात सादर करावे अथवा या कार्यालयात समक्ष हजर 
राहून दिनांक ३ जुलै २०१३ रोजी खुलासा सादर करावा . विहित मुदतीत 
खुलासा सादर न केल्यास किंवा केलेला खुलासा अथवा स्पष्टीकरण 
योग्य न वाटल्यास सदर आदेश अंतिम केला जाईल. याची कृपया नोंद 
घ्यावी. 


क्रमांक कक्ष अ -४ / अवसायन / मध्यं . आदेश/ ७७२/ सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२(१)(क) दोन)( चार ) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक , सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा, ता . सातारा या आदेशान्वये छत्तीसगड 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पाटखळमाथा, ता . व 
जि . सातारा या संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत मध्यंतरीय आदेश देत 
आहे. व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) 
प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार बंद करणेकामी ऋणपरिशोधक म्हणून श्री . के . 
एम . चव्हाण, मुख्य लिपीक अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
सातारा यांची नेमणूक करणेत येत आहे. 

याबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे असल्यास या आदेशाचे 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही करणार यांचेकडे समक्ष 
किंवा लेखी स्वरुपात सादर करावे अथवा या कार्यालयात समक्ष हजर 
राहून दिनांक ५ ऑगस्ट २०१३ रोजी खुलासा सादर करावा. विहित 
मुदतीत खुलासा सादर न केल्यास किंवा केलेला खुलासा अथवा स्पष्टीकरण 
योग्य न वाटल्यास सदर आदेश अंतिम केला जाईल . याची कृपया 
नोंद घ्यावी. 


सातारा, ३ जून २०१३ . 


सातारा, २ जुलै २०१३ . 


मध्यंतरीय आदेश 
क्रमांक कक्ष अ -४ / अवसायन / मध्यं . आदेश/ ७७० / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२( १) ( क )( दोन)( चार) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक, सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा, ता . सातारा या आदेशान्वये पारिजात 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, गोडोली, ता . व जि . सातारा 
या संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत मध्यंतरीय आदेश देत आहे. व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार 
बंद करणेकामी ऋणपरिशोधक म्हणून सौ. कि . सु . पाटणे, मुख्य लिपीक अधिन 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांची नेमणूक करणेत येत आहे. 

याबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे असल्यास या आदेशाचे 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही करणार यांचेकडे समक्ष 
किंवा लेखी स्वरुपात सादर करावे अथवा या कार्यालयात समक्ष हजर 
राहून दिनांक ५ ऑगस्ट २०१३ रोजी खुलासा सादर करावा . विहित 
मुदतीत खुलासा सादर न केल्यास किंवा केलेला खुलासा अथवा स्पष्टीकरण 
योग्य न वाटल्यास सदर आदेश अंतिम केला जाईल. याची कृपया नोंद घ्यावी. 
सातारा , २ जुलै २०१३ . 


मध्यंतरीय आदेश 


मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक कक्ष अ -४ / अवसायन / मध्यं. आदेश /७७३ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२(१)(क) दोन)( चार ) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, सातारा , ता . सातारा या आदेशान्वये श्री संत 
नरहरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, गोडोली, ता . व जि . सातारा 
या संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत मध्यंतरीय आदेश देत आहे. व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे 
संस्थेचे व्यवहार बंद करणेकामी ऋणपरिशोधक म्हणून श्री . जे एस . 
सावंत, सहकारी अधिकारी -२ अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
सातारा यांची नेमणूक करणेत येत आहे . 

याबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे असल्यास या आदेशाचे 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही करणार यांचेकडे समक्ष 
किंवा लेखी स्वरुपात सादर करावे अथवा या कार्यालयात समक्ष हजर 
राहून दिनांक ५ ऑगस्ट २०१३ रोजी खुलासा सादर करावा . विहित 
मुदतीत खुलासा सादर न केल्यास किंवा केलेला खुलासा अथवा स्पष्टीकरण 
योग्य न वाटल्यास सदर आदेश अंतिम केला जाईल. याची कृपया नोंद 
घ्यावी. 
सातारा, २ जुलै २०१३ . 


क्रमांक कक्ष अ -४ / अवसायन / मध्यं . आदेश/ ७७१ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ (१)( क)(दोन )( चार ) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक, सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था , सातारा, ता . सातारा या आदेशान्वये पार्वती नारायण 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कृष्णानगर या संस्थेचे व्यवहार 
बंद करणेबाबत मध्यंतरीय आदेश देत आहे. व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार बंद करणेकामी 
ऋणपरिशोधक म्हणून श्री . किरण मा . चव्हाण, मुख्य लिपीक अधिन सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांची नेमणूक करणेत येत आहे. 

याबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे असल्यास या आदेशाचे 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही करणार यांचेकडे समक्षा 
किंवा लेखी स्वरुपात सादर करावे अथवा या कार्यालयात समक्ष हजर 
राहून दिनांक ५ ऑगस्ट २०१३ रोजी खुलासा सादर करावा . विहित 
मुदतीत खुलासा सादर न केल्यास किंवा केलेला खुलासा अथवा स्पष्टीकरण 
योग्य न वाटल्यास सदर आदेश अंतिम केला जाईल. याची कृपया नोंद घ्यावी . 
सातारा , २ जुलै २०१३ . 


अंतिम आदेश 


वाचले : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० कलम १०२ . 

( २ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्र . अ -४/ अवसायन/ मध्यं . 
आदेश/ २०१३, दिनांक 

२०१३ . 
( ३) श्री . एस . पी . साळुखे, सहकारी अधिकारी श्रेणी -२ यांचेकडील 

दिनांक २ ९ मे २०१३ चा अहवाल. 


१८ मार्च 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७, २०२१ 

७ , २०२१ / चैत्र ११ 


१७ , 


शके १ ९४३ 


५१ 


राहून दिनांक ५ ऑगस्ट २०१३ रोजी खुलासा सादर करावा. विहित मुदतीत 
खुलासा सादर न केल्यास किंवा केलेला खुलासा अथवा स्पष्टीकरण योग्य 
न वाटल्यास सदर आदेश अंतिम केला जाईल . याची कृपया नोंद घ्यावी. 
सातारा, २ जुलै २०१३ . 


मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक कक्ष अ -४ / अवसायन / अंतिम आदेश / ७७४ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार सुद्रिक, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सातारा, ता . सातारा या आदेशान्वये श्री साईदत्त ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कोडोली, ता . व जि . सातारा ही 
संस्था अवसायनात घेणेबाबत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये दिलेला आदेश 
कायम करीत आहे. 

संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेसाठी श्री . एन . डी . सुपेकर , सहायक 
सहकारी अधिकारी, सातारा अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
सातारा यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे. ऋणपरिशोधक 
यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ 
मधील तरतुदीप्रमाणे संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेकामी पुढील योग्य ती 
कारवाई करणेत यावी. 
सातारा , २ जुलै २०१३ . 


मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक कक्ष अ -४ / अवसायन / मध्यं, आदेश/ ८५४ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १)( क )( दोन )( चार ) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, सातारा, ता . सातारा या आदेशान्वये सम्राट 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सातारा, ता . व जि . सातारा या 
संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत मध्यंतरीय आदेश देत आहे. व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार 
बंद करणेकामी ऋणपरिशोधक म्हणून श्री . एन. डी. सुपेकर , सहायक 
सहकारी अधिकारी अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा 
यांची नेमणूक करणेत येत आहे . 

याबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे असल्यास या आदेशाचे 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही करणार यांचेकडे समक्ष किंवा 
लेखी स्वरुपात सादर करावे अथवा या कार्यालयात समक्ष हजर राहून 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०१३ रोजी खुलासा सादर करावा. विहित मुदतीत 
खुलासा सादर न केल्यास किंवा केलेला खुलासा अथवा स्पष्टीकरण योग्य 
न वाटल्यास सदर आदेश अंतिम केला जाईल. याची कृपया नोंद घ्यावी. 
सातारा , १ जुलै २०१३ . 


क्रमांक कक्ष अ -४ / अवसायन / मध्यं. आदेश/ ८० ९ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२( १ )( क )( दोन)( चार) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , सातारा , ता . सातारा या आदेशान्वये साईकृपा 
( मुक्ता) को - ऑप. क्रेडिट सहकारी संस्था मर्यादित, सातारा , ता . व 
जि . सातारा या संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत मध्यंतरीय आदेश देत 
आहे. व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) 
प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार बंद करणेकामी ऋणपरिशोधक म्हणून श्री . जे . 
एस. सावंत, सहकारी अधिकारी -२ अधिन सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, सातारा यांची नेमणूक करणेत येत आहे. 

याबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे असल्यास या आदेशाचे 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही करणार यांचेकडे समक्ष किंवा 
लेखी स्वरुपात सादर करावे अथवा या कार्यालयात समक्ष हजर राहून 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०१३ रोजी खुलासा सादर करावा. विहित मुदतीत 
खुलासा सादर न केल्यास किंवा केलेला खुलासा अथवा स्पष्टीकरण योग्य 
न वाटल्यास सदर आदेश अंतिम केला जाईल. याची कृपया नोंद घ्यावी. 
सातारा, २ जुलै २०१३ . 


आदेश 


वाचले : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० कलम १०२ . 

( २) या कार्यालयाकडील आदेश क्र . अ -४/ अवसायन/ मध्यं . 

आदेश/ २०१३, दिनांक ४ जून २०१३ . 
( ३ ) संस्थेचे चेअरमन विजर हरिभाऊ देवरे यांचा दिनांक 

१७ जून २०१३ चा खुलासा. 
क्रमांक कक्ष अ -४ / अवसायन/विलोपित / ८०७ / सन २०१३ .---- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, सातारा, ता . सातारा या आदेशान्वये श्री दत्तकृपा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सातारा, ता . व जि . सातारा या संस्थेचा संदर्भ 
क्रमांक २ अन्वये दिलेला मध्यंतरीय आदेश या आदेशान्वये विलोपित करीत 
आहे. 
सातारा, ४ जुलै २०१३ . 


मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक कक्ष अ -४ / अवसायन / मध्यं. आदेश/ ८११ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२(१)( क)(दोन)( चार) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक, सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा , ता . सातारा या आदेशान्वये क्रांतीपर्व 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सातारा, ता . व जि . सातारा या 
संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत मध्यंतरीय आदेश देत आहे. व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार 
बंद करणेकामी ऋणपरिशोधक म्हणून श्री . एन . डी . सुपेकर, सहायक 
सहकारी अधिकारी अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सातारा 
यांची नेमणूक करणेत येत आहे. 

याबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे असल्यास या आदेशाचे 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही करणार यांचेकडे समक्ष 
किंवा लेखी स्वरुपात सादर करावे अथवा या कार्यालयात समक्ष हजर 


आदेश 


वाचले : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० कलम १०२ . 

( २ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्र . अ -४ / अवसायन / मध्यं . 

आदेश / २०१३ , दिनांक १० एप्रिल २०१३ . 
( ३ ) संस्थेचे चेअरमन श्री . शिंदे एम . ए . व सचिव श्री . एस. बी. 

सावंत यांचा दिनांक ७ मे २०१३ चा खुलासा. 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


( २ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . कक्ष -४ / ग्राबिशे/ पत / इंदिरा 

म . कोरेगाव -विजय आदर्की फलटण/ विलिनीकरण / सन 
२०१३ , दिनांक १२ एप्रिल २०१३ . 


क्रमांक कक्ष अ -४ / अवसायन /विलोपित /८५२ / सन २०१३.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक, सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , सातारा, ता . सातारा या आदेशान्वये श्रीगणराया सहकारी 
मालकी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, करंजे तर्फे सातारा , ता . व जि . सातारा 
या संस्थेचा संदर्भ क्रमांक २ अन्वये दिलेला मध्यंतरीय आदेश या आदेशान्वये 
विलोपित करीत आहे . 
सातारा , ८ जुलै २०१३ . 


( ३ ) मा . जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था सातारा यांचा 

आदेश जा . क्र. २७ ९ / ना.पत/विलीनीकरण / इंदिरा महिला 
ग्रा.बि.शे. , कोरेगाव -विजय ग्रा.बि.शे.पत.म. , आदर्कीबु । । , ता . 
फलटण / सन २०१३ , दि . २ ९ एप्रिल २०१३ . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष -३ / एसएटी / एसएटी / जीएनएल / ( सी ) / ७४७ / ३८० / सन 
२०१३.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा , ता . सातारा यांनी 
आपल्या अधिकारात श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे बोटींग क्लब व पर्यटन 
सहकारी संस्था मर्यादित, पुनवडी, ता . व जि . सातारा या संस्थेची नोंदणी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये जाहीर केले आहे. संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / जीएनएल / ( सी)/ ३८०/ सन २०१३ , दिनांक 
१ जुलै २०१३ असा आहे. सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम क्रमांक ९ ( १ ) व त्याबरोबर महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१ ९ ६१ मधील क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 
असून उपवर्गीकरण व्यापार विषयक संस्था असे आहे. 


( ४ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ . 
क्रमांक कक्ष अ -५ / अवसायन / नों.रद्द/ पत / १०७ / सन २०१३.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , नानासो कृ . रुपनवर , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कोरेगाव , ता . कोरेगाव , जि . सातारा या आदेशान्वये 
इंदिरा महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कोरेगाव, 
ता . कोरेगाव, जि . सातारा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसएटी /केजीएन / 
आरएसआर / ( सीआर )/ ९९ २ / सन १ ९९ ३ अन्वये नोंदविण्यात आलेली संस्था 
आहे व सदर संस्थेचे विजय ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, आदर्की बु . । । , ता . फलटण , जि . सातारा या संस्थेचे विलीनीकरण 
झालेले असल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये या सहकारी संस्थेचे कामकाज संपले असल्याने वरील वाचले 
क्रमांक ३ चे विलीनिकरणाच्या या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


हा आदेश आज रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


संजयकुमार सुद्रिक, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सातारा तालुका. 


सातारा, १ जून २०१३ . 


सातारा , १ जुलै २०१३ . 


मध्यंतरीय आदेश 


आदेश 


क्रमांक कक्ष -५ / एसएटी / केजीएन /पीआरडी/( एल )/ २० ९ / १०२०/ सन 
२०१३.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कोरेगाव, ता . कोरेगाव, जि . 
सातारा यांनी आपल्या अधिकारात नवलाईदेवी हनुमान खाण कामगार 
मजुर सहकारी संस्था मर्यादित, आसरे, ता . कोरेगाव, जि . सातारा या 
संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम, १ ९ ६० (नियम 
१ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) प्रमाणे नोंदणी केलेली आहे. या संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एसएटी/ केजीएन /पीआरडी/ ( एल )/ १०२० / सन २०१३ , दिनांक 
४ जुलै २०१३ असा आहे. 

सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे 
कलम १२ ( १ ) व याबरोबर महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ नियम 
क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण उत्पादक संस्था असून उपवर्गीकरण 
कामगारांच्या औद्योगिक संस्था असे आहे. 
सातारा , ४ जुलै २०१३ . 


क्रमांक कक्ष -४ / अवसायन/ मध्यं. आदेश / १२ ९ / सन २०१३.- . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२( १ )( क )(दोन)( चार) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , नानासोा कृ . रुपनवर , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोरेगाव, ता . कोरेगाव या आदेशान्वये 
श्री मुधाईदेवी ग्रामीण बिगरशेती महिला सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
दहिगाव, ता . कोरेगाव , जि . सातारा या संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत 
मध्यंतरीय आदेश देत आहे . व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार बंद करणेकामी 
ऋणपरिशोधक म्हणून श्री . सी . आर. भुजबळ , कोरेगाव यांची नेमणूक 
करणेत येत आहे . 


मध्यंतरीय आदेश 
वाचले : -- ( १ ) इंदिरा महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था 

मर्यादित, कोरेगाव, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा व 
विजय ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
आदर्की बु . , तालुका फलटण, जिल्हा सातारा यांचा 
विलिनीकरणाबाबतचा एकत्रित दाखल प्रस्ताव, दिनांक 
१२ एप्रिल २०१३ . 


याबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे असल्यास या आदेशाचे 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही करणार यांचेकडे समक्ष 
किंवा लेखी स्वरुपात सादर करावे अथवा या कार्यालयात समक्ष हजर 
राहून दिनांक २२ जुलै २०० ९ रोजी दुपारी १.३० वाजता या कार्यालयात 
खुलासा सादर करावा. विहित मुदतीत खुलासा सादर न केल्यास किंवा 
केलेला खुलासा अथवा स्पष्टीकरण योग्य न वाटल्यास सदर आदेश 
अंतिम केला जाईल. याची कृपया नोंद घ्यावी. 

नानासो कृ . रुपनवर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कोरेगांव तालुका, कोरेगांव. 
सातारा, १ ९ जून २०१३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


५३ 


अंतिम आदेश 


आदेश 


वाचले : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० कलम १०२ . 

( २) या कार्यालयाकडील आदेश क्र . अ -४ / अवसायन / मध्यं. 

आदेश / २०१२, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१२ .. 
( ३ ) श्री . नामदेव ज . साबळे, सहकारी अधिकारी श्रेणी-२ 

यांचेकडील दिनांक २ ९ मे २०१३ चा अहवाल . 
क्रमांक कक्ष अ -४ / अवसायन / अंतिम आदेश/ ३३३ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार सुद्रिक, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, सातारा, ता . सातारा या आदेशान्वये सातारा तालुका सहकारी 
देखरेख संघ लिमिटेड, सातारा, ता . जि . सातारा ही संस्था अवसायनात 
घेणेबाबत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये दिलेला आदेश कायम करीत आहे. 

संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेसाठी श्री . ना . ज . साबळे, सहकारी अधिकारी 
श्रेणी-२, सातारा अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांची 
ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे. ऋणपरिशोधक यांनी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीप्रमाणे 
संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेकामी पुढील योग्य ती कारवाई करणेत यावी. 

सं . वि . सुद्रिक, 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, सातारा तालुका, सातारा . 
सातारा, ३ जून २०१३ . 


क्रमांक पीएनए /एसआरआर / एचएसजी/ ( टीसी) / १२७६ ९ / ९ १६ / सन 
२०१३.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शिरुर , ता . शिरुर , जि.पुणे 
यांनी आपल्या अधिकारात एस . एस. प्लाझा सहकारी गृहरचना संस्था 
मर्यादित, ग . नं . १३११ , पैकी शिक्रापूर , ता . शिरुर, जि . पुणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / 
एसआरआर / एचएसजी/( टीसी ) /१२७६ ९ / सन २०१३ , दिनांक ११ जून २०१३ 
असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ 
( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
केलेले आहे . 


पुणे, ११ जून २०१३ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक पीएनए/ एसआरआर / एचएसजी/( टीसी)/ १२७७०/ ९ १७ / सन 
२०१३.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शिरुर , ता . शिरुर , जि.पुणे 
यांनी आपल्या अधिकारात साई निर्मिती हाईटस् सहकारी गृहरचना संस्था 
मर्यादित, स . नं . ११५१ / १ + २ , प्लॉट नं . २२ चा प्लॉट नं . ७३ पैकी , 
बाबुरावनगर , शिरुर ग्रामीण, ता . शिरुर , जि . पुणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे 
जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए/ एसआरआर / 
एचएसजी /( टीसी )/१२७७० / सन २०१३ , दिनांक २० जून २०१३ असा असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील 
नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 
पुणे, २० जून २०१३ . 


क्रमांक पीएनए /एसआरआर / एचएसजी/ ( टीसी )/ १२७६७/ ९ ११ / सन 
२०१३.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , शिरुर , ता . शिरुर , जि . पुणे 
यांनी आपल्या अधिकारात श्री . सदगुरु कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहरचना संस्था 
मर्यादित, स . नं . ५३ , प्लॉट नं . ६ व ७ पैकी, प्रितमप्रकाशनगर , शिरुर, 
ता . शिरुर , जि . पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / एसआरआर / एचएसजी/ ( टीसी )/ १२७६७/ 
सन २०१३ , दिनांक १० जून २०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) 
अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 
पुणे, १० जून २०१३ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक पीएनए / एसआरआर / एचएसजी/ ( टीसी) / १२७६८ / ९ १५/ सन 
२०१३.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिरुर , ता . शिरुर, जि.पुणे 
यांनी आपल्या अधिकारात न्यू क्षितीज सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित , 
ग . नं . १३१३/२ , पैकी शिक्रापूर, ता . शिरुर , जि . पुणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे 
जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / एसआरआर / 
एचएसजी/ (टीसी)/१२७६८ / सन २०१३ , दिनांक ११ जून २०१३ असा असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील 
नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 
पुणे, ११ जून २०१३ . 


क्रमांक पीएनए / एसआरआर / एचएसजी/ ( टीसी ) / १२७७१ / ९ १८ / सन 
२०१३.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शिरुर, ता . शिरुर, जि.पुणे 
यांनी आपल्या अधिकारात साईशिल्प सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित , 
स . नं . ११४ ९ / १ + २ , प्लॉट नं . २० चा प्लॉट नं . ७ पैकी, बाबुरावनगर , 
शिरुर ग्रामीण, ता . शिरुर , जि . पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले 
आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए/एसआरआर / एचएसजी/ 
(टीसी) /१२७७१ / सन २०१३ , दिनांक २० जून २०१३ असा असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम 
१० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 

गोपाल मु . शिंदे, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , शिरुर , तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे. 
पुणे, २० जून २०१३ . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक केपीआर / एसआरएल /पीआरडी/( आय )/ ११८०/ ४६०४/ सन 
२०१३.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, तहसिल शिरोळ , जयसिंगपूर, 
ता . शिरोळ, जि.कोल्हापूर याद्वारे अधिसूचित करतात की , श्री कल्लेश्वर 
टेक्सटाईल को - ऑप. इंडस्ट्रिज लिमिटेड , अब्दुललाट , ता . शिरोळ, 
जि.कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
केपीआर / एसआरएल /पीआरडी /( आय )/ ४६०४ / सन २०१३ , दिनांक २७ जून 


क्रमांक केपीआर / एसआरएल / पीआरडी/ ( आय ) / १०८३/ ४६०३/ सन 
२०१३.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तहसिल शिरोळ, जयसिंगपूर, 
ता . शिरोळ, जि.कोल्हापूर याद्वारे अधिसूचित करतात की , श्री साई 
अल्पसंख्यांक औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, यड्राव , ता . शिरोळ , 
जि . कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
केपीआर / एसआरएल /पीआरडी/ ( आय )/ ४६०३ / सन २०१३ , दिनांक १० जून 


२०१३ असा आहे. 


२०१३ असा आहे. 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण उत्पादक संस्था व उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था 
असे करण्यात आलेले आहे. 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण उत्पादक संस्था व उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था 
असे करण्यात आलेले आहे. 

सुनिल रामचंद्र धायगुडे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तहसिल शिरोळ , जयसिंगपूर. 
पुणे, १० जून २०१३ . 


पुणे, २७ जून २०१३ . 


आदेश 


क्रमांक केपीआर /एसआरएल / पीआरडी/ ( आय)/ १० ९ ० / ४६०१/ सन 
२०१३.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, तहसिल शिरोळ , जयसिंगपूर, 
ता . शिरोळ, जि.कोल्हापूर याद्वारे अधिसूचित करतात की , प्रार्थना 
अल्पसंख्यांक औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, यड्राव , ता . शिरोळ , 
जि . कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
केपीआर / एसआरएल /पीआरडी /( आय)/ ४६०१ / सन २०१३ , दिनांक ४ जून 
२०१३ असा आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण उत्पादक संस्था व उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था 
असे करण्यात आलेले आहे. 


अंतिम आदेश 
वाचले : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कायदा 

कलम १०२ व १०३ . 
( २ ) मा . जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली, यांचेकडील 

जा.क्र . जिउनि / अवसायन सभा /निर्देश / २०१३, दिनांक 

२८ फेब्रुवारी २०१३ . 
( ३ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र ./ सनिविटा/ कक्ष -३ / मध्यं. आदेश / 

महालक्ष्मी मागास यंत्र. माहुली / १३, दिनांक २२ मार्च २०१३ . 
क्रमांक सनिविटा / कक्ष -३ /मध्यं. आदेश /महालक्ष्मी मागास.यंत्र . ,माहुली/ 
४४ ९ / सन २०१३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल मारुती 
चव्हाण , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, खानापूर , ता . विटा, असा 
आदेश देतो की , नोंदणी क्रमांक एसएएन / केएचआर/ पीआरडी/( आय)/ 
१०१४ / सन २०११ , दिनांक २८ जानेवारी २०११ अन्वये नोंदणी केलेली 
महालक्ष्मी मागासवर्गीय यंत्रमाग सहकारी संस्था मर्यादित, माहुली, ता . 
खानापूर, 

जि . सांगली ही संस्था विसर्जीत करणेचा वरील वाचले क्रमांक 
२ चा आदेश आज दिनांक ३१ मे २०१३ रोजी कायम करीत आहे. 

मे २०१३ . 


पुणे, ४ जून २०१३ . 


आदेश 


विटा , ३१ 


अंतिम आदेश 


क्रमांक केपीआर / एसआरएल /पीआरडी/ ( आय )/ १०८ ९ / ४६०२/ सन 
२०१३.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, तहसिल शिरोळ, जयसिंगपूर , 
ता . शिरोळ, जि.कोल्हापूर याद्वारे अधिसूचित करतात की , श्री . नेमिनाथ 
अल्पसंख्यांक औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, शिवनाकवाडी, 
ता . शिरोळ, जि . कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक केपीआर / एसआरएल /पीआरडी/ ( आय ) / ४६०२ / सन २०१३ , दिनांक 
६ जून २०१३ असा आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण उत्पादक संस्था व उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था 
असे करण्यात आलेले आहे. 
पुणे, ६ जून २०१३ . 


वाचले : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कायदा 

कलम १०२ व १०३ . 
( २ ) मा . जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली, यांचेकडील 

जा.क्र . जिउनि / अवसायन सभा/निर्देश / २०१३, दिनांक 

२८ फेब्रुवारी २०१३ . 
( ३ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र ./ सनिविटा / कक्ष -३ / मध्यं. आदेश / 

कलंदर पा . वा . लेंगरे / २०१३ , दिनांक २२ मार्च २०१३ . 
क्रमांक सनिविटा / कक्ष -३ / अंतिम आदेश / कलंदर पा.वा.लेंगरे / ४७९ / सन 
२०१३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल मारुती चव्हाण, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ 

७ , २०२१ / चैत्र ११ 


१७ , शके १ ९ ४३ 


५५ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, खानापूर , ता . विटा, असा आदेश 
देतो की , नोंदणी क्रमांक एसएएन / केएचआर / आरएसआर/ ( एसआर )/ 
९ ०७ / सन २००२ , दिनांक २६ डिसेंबर २००२ अन्वये नोंदणी केलेली कलंदर 
कालवा सहकारी पाणी वापर संस्था मर्यादित, लेंगरे, ता . खानापूर, 
जि . सांगली ही संस्था विसर्जीत करणेचा वरील वाचले क्रमांक २ चा 
आदेश आज दिनांक ३१ मे २०१३ रोजी कायम करीत आहे. 


विटा, ३१ 


२०१३ . 


अंतिम आदेश 


अंतिम आदेश ( आर १४८५ ) 
वाचले : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कायदा 

कलम १०२ व १०३ . 
( २ ) मा . जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली, यांचेकडील 

जा.क्र . जिउनि / अवसायन सभा /निर्देश / २०१३, दिनांक 

२८ फेब्रुवारी २०१३ . 
( ३ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र ./ सनिविटा/ कक्ष -३ /मध्यं. आदेश / 
जयभिम पा . पु . माहूली / २०१३, दिनांक 

२२ मार्च 

२०१३ . 
क्रमांक सनिविटा/ कक्ष -३ / अंतिम आदेश / जयभिम पा.पू.माहुली/ ४६७/ 
सन २०१३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल मारुती 
चव्हाण , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, खानापूर , ता . विटा, असा 
आदेश देतो की , नोंदणी क्रमांक एसएएन / केएचआर /एलएफटी/ ३४ ९ / 
सन १ ९ ७४ , दिनांक २७ मे १ ९ ७४ अन्वये नोंदणी केलेली जयभिम सहकारी 
पाणी पुरवठा संस्था मर्यादित, माहुली, ता . खानापूर , जि . सांगली ही 
संस्था विसर्जित करणेचा वरील वाचले क्रमांक २ चा आदेश आज दिनांक 
मे २०१३ 

रोजी कायम करीत आहे. 


३१ 


वाचले : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कायदा 

कलम १०२ व १०३ . 
( २) मा . जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली, यांचेकडील 

जा.क्र . जिउनि / अवसायन सभा /निर्देश/ २०१३, दिनांक 

२८ फेब्रुवारी २०१३ . 
( ३ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र ./ सनिविटा / कक्ष-३ / मध्यं. आदेश / 

सिद्धनाथ पा . वा . वाळुज / २०१३, दिनांक २२ मार्च २०१३ . 
क्रमांक सनिविटा / कक्ष-३ / अंतिम आदेश /सिध्दनाथ - पा.वा.वाळूज / ४५५/ 
सन २०१३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल मारुती 
चव्हाण , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , खानापूर , ता . विटा, असा 
आदेश देतो की , नोंदणी क्रमांक एसएएन / केएचआर / आरएसआर /(एसआर )/ 
९ १४ / सन २००३ , दिनांक ९ डिसेंबर २००३ अन्वये नोंदणी केलेली सिध्दनाथ 
सहकारी पाणी वापर संस्था मर्यादित, वाळुज , ता . खानापूर , जि . सांगली 
ही संस्था विसर्जित करणेचा वरील वाचले क्रमांक २ चा आदेश आज 
दिनांक 

३१ २०१३ रोजी कायम करीत आहे. 


विटा, ३१ 


मे 

२०१३ . 


अंतिम आदेश 


मे 


विटा, ३१ मे २०१३ . 


अंतिम आदेश 


वाचले : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 

( चे कायदा 

कलम १०२ व १०३ . 
( २ ) मा . जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली, यांचेकडील 

जा.क्र . जिउनि / अवसायन सभा /निर्देश/ २०१३, दिनांक 

२८ फेब्रुवारी २०१३ . 
( ३ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . / सनिविटा / कक्ष -२ / मध्यं. आदेश / 

यशवंत उस वाहतूक - नागेवाडी / २०१३, दिनांक २२ मार्च 

२०१३ . 
क्रमांक सनिविटा / कक्ष-२ / अंतिम आदेश / यशवंतऊसवहातूक -नागेवाडी/ 
४३१ / सन २०१३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल मारुती 
चव्हाण , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, खानापूर , ता . विटा, असा 
आदेश देतो की, नोंदणी क्रमांक एसएएन / केएचआर/ जीएनएल/ ( सी )/ ९ ०२/ 
सन १ ९९९ , दिनांक २ ९ 

अन्वये नोंदणी केलेली यशवंत ऊस 
उत्पादक व तोडणी वहातूक यंत्रणेचे घटक यांची सहकारी संस्था मर्यादित, 
नागेवाडी, ता . खानापूर , जि . सांगली ही संस्था विसर्जित करणेचा वरील 
वाचले क्र . २ चा आदेश आज दिनांक ३१ मे २०१३ रोजी कायम करीत आहे. 
विटा , ३१ मे २०१३ . 


सप्टेंबर १ ९९९ 


वाचले : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कायदा 

कलम १०२ व १०३ . 
( २ ) मा . जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली, यांचेकडील 

जा.क्र . जिउनि / अवसायन सभा /निर्देश/ २०१३, दिनांक 

२८ फेब्रुवारी २०१३ . 
( ३ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . / सनिविटा / कक्ष-३ / मध्यं. आदेश / 

दरगोबा पा . वा . पारे / २०१३, दिनांक २२ मार्च २०१३ . 
क्रमांक सनिविटा / कक्ष-३ / अंतिम आदेश/ दरगोबा पा.वा.पारे / ४६१/ सन 
२०१३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल मारुती चव्हाण, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, खानापूर , ता . विटा, असा आदेश 
देतो की , नोंदणी क्रमांक एसएएन / केएचआर / आरएसआर / (एसआर )/ 
९ १२ / सन २००३ , दिनांक ८ सप्टेंबर २००३ अन्वये नोंदणी केलेली दरगोबा 
कालवा सहकारी पाणी वापर संस्था मर्यादित, पारे , ता . खानापूर , जि . सांगली 
ही संस्था विसर्जित करणेचा वरील वाचले क्रमांक २ चा आदेश आज 
दिनांक 

३१ मे २०१३ रोजी कायम करीत आहे. 
विटा, ३१ मे २०१३ . 


अंतिम आदेश 


वाचले : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कायदा 

कलम १०२ व १०३ . 
( २ ) मा . जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली, यांचेकडील 

जा.क्र . जिउनि / अवसायन सभा /निर्देश/ २०१३, दिनांक 

२८ फेब्रुवारी २०१३ . 
( ३ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . / सनिविटा / कक्ष-३ / मध्यं. आदेश/ 

अक्कमहादेवी - विटा / २०१३, दिनांक २२ मार्च २०१३ . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


क्रमांक सनिविटा / कक्ष -३ / अंतिम आदेश / अक्कामहादेवी - विटा / ४३७ / सन 
२०१३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल मारुती चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, खानापूर, ता . विटा, असा आदेश देतो की, 
नोंदणी क्रमांक एसएएन / केएचआर / आरएसआर/(सीआर) / १००२/ सन १ ९९ ६ , 
दि. ३० ऑक्टोबर 

१ ९९ ६ 

अन्वये नोंदणी केलेली अक्कामहादेवी महिला नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, विटा, ता . खानापूर, जि . सांगली ही संस्था विसर्जित 
करणेचा वरील वाचले क्रमांक २ चा आदेश आज दिनांक ३१ मे 
कायम करीत आहे. 
विटा, ३१ मे २०१३ . 


पो . 


२०१३ रोजी 


क्रमांक पीएनए / केएचडी/ एचएसजी/( टीसी)/ २८१/ १२७ ९ ३ / २०१३-१४ / सन 
२०१३.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ता . खेड ( राजगुरुनगर ), 
जिल्हा पुणे यांनी आपल्या अधिकारात ज्ञानगंगा विंग “ बी ” सहकारी गृहरचना 
संस्था मर्यादित, गट नं . ५६/०५ ( जुना ), ७३/५ नवा मु . राजगुरुनगर , 
तालुका खेड, जिल्हा पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० (नियम सन १ ९ ६१ या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक पीएनए / केएचडी/ एचएसजी/( टीसी) / १२७ ९ ३ / २०१३-१४ / सन २०१३ , 

मे 

२०१३ असा आहे. 
सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे . 


दिनांक ३१ 


अंतिम आदेश 


खेड , ३१ 


मे 

२०१३ . 


आदेश 


वाचले : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कायदा 

कलम १०२ व १०३ . 
( २ ) मा . जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली, यांचेकडील 

जा.क्र . जिउनि / अवसायन सभा/निर्देश/ २०१३, दिनांक 

२८ फेब्रुवारी २०१३ . 
( ३) या कार्यालयाकडील जा . क्र . / सनिविटा / कक्ष-३ / मध्यं. आदेश / 
कुशल 

औद्यो - विटा/ २०१३, दिनांक २२ मार्च २०१३ . 
क्रमांक सनिविटा / कक्ष -३ / अंतिम आदेश / कुशल औद्यो. -विटा/ ४४३ / सन 
२०१३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल मारुती चव्हाण, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, खानापूर , ता . विटा, असा आदेश 
देतो की , नोंदणी क्रमांक एसएएन / केएचआर /पीआरडी/ ( आय) / ९ १४ / सन 
१ ९९ २ , दिनांक १८ फेब्रुवारी १ ९९ २ अन्वये नोंदणी केलेली कुशल औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित, विटा , ता . खानापूर, जि . सांगली ही संस्था 
विसर्जित करणेचा वरील वाचले क्रमांक २ चा आदेश आज दिनांक ३१ मे 
२०१३ रोजी कायम करीत आहे. 
विटा, ३१ मे २०१३ . 


क्रमांक पीएनए / केएचडी/ एचएसजी/ (टीसी)/ ३१ ९ / १२८१३ / २०१३-१४ / सन 
२०१३.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , ता . खेड ( राजगुरुनगर ), 
जिल्हा पुणे यांनी आपल्या अधिकारात आर्या गणेश सहकारी गृहरचना 
संस्था मर्यादित, स.नं. गट नं . २५१०/१३/२५/२६ ( नवा) जुना स . नं . 
४६३७ , चाकण , तालुका खेड, जिल्हा पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० (नियम सन १ ९ ६१ या महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. 
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / केएचडी/ एचएसजी/( टीसी)/ १२८१३ / 
२०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक ६ जुलै २०१३ असा आहे. 

सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 
खेड, ६ जुलै २०१३ . 


अंतिम आदेश 


आदेश 


वाचले : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कायदा 

कलम १०२ व १०३ . 
( २ ) मा . जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली, यांचेकडील 

जा.क्र . जिउनि / अवसायन सभा /निर्देश / २०१३, दिनांक २८ 

फेब्रुवारी २०१३ . 
( ३ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र ./ सनिविटा/ कक्ष -३ / मध्यं. आदेश / 
सिद्धनाथ पा . वा . वेजेगांव / २०१३, दिनांक २२ मार्च २०१३ . 

. 
क्रमांक सनिविटा / कक्ष-३ / अंतिम आदेश / सिध्दनाथ - पा.वा.वेजेगाव /४७३ / 
सन २०१३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल मारुती 
चव्हाण, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, खानापूर , ता . विटा, असा 
आदेश देतो की , नोंदणी क्रमांक एसएएन / केएचआर / आरएसआर / ( एसआर )/ 
९ १३ / सन २००३ , दिनांक ८ सप्टेंबर २००३ अन्वये नोंदणी केलेली सिध्दनाथ 
सहकारी पाणी वापर संस्था मर्यादित, वेजेगांव , ता . खानापूर , जि . सांगली 
ही संस्था विसर्जित करणेचा वरील वाचले क्रमांक २ चा आदेश आज 
दिनांक ३१ मे २०१३ रोजी कायम करीत आहे.. 

सुनिल मारुती चव्हाण , 

सहायक निबंधक . 
विटा, ३१ मे २०१३ . सहकारी संस्था, खानापूर तालुका, विटा,. 


क्रमांक पीएनए/ केएचडी/ एचएसजी /( टीसी)/ २८८ / १२७ ९ ४ / २०१३-१४ / सन 
२०१३.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . खेड ( राजगुरुनगर ), 
जिल्हा पुणे यांनी आपल्या अधिकारात सौभाग्य नगरी “ डी ” विंग सहकारी 
गृहरचना संस्था मर्यादित, स . नं . ८३/४ ( जुना ), स . नं . १०३/४ नवा 
राजगुरुनगर , तालुका खेड, जिल्हा पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (नियम सन १ ९ ६१ या महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. 
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / केएचडी/ एचएसजी/(टीसी) /१२७ ९ ४ / 
२०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक १ ९ जून २०१३ असा आहे. 

सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 


खेड, १ ९ जून २०१३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


५७ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक पीएनए/ केएचडी/ एचएसजी/ ( टीसी)/ २८ ९ / १२७ ९ ५ / २०१३-१४/ सन 
२०१३.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता . खेड ( राजगुरुनगर ), 
जिल्हा पुणे यांनी आपल्या अधिकारात लक्ष्मी प्लॉझा सहकारी गृहरचना 
संस्था मर्यादित, स.नं. १०३ / १ अ ( नवा) व ८३/१ ( जुना ), राजगुरुनगर , 
तालुका खेड , जिल्हा पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० (नियम सन १ ९ ६१ या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक पीएनए/ केएचडी/ एचएसजी/ (टीसी)/ १२७ ९ ५ / २०१३-१४ / सन २०१३ , 
दिनांक १ ९ जून २०१३ असा आहे. 

सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 
खेड, १ ९ जून २०१३ . 


क्रमांक कक्ष ५/ एसएटी/ पीएलएन/ जीएनएल/( एस)/ ६२१/ २३९/ २०१३ 
१४ / सन २०१३.– मा . सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , फलटण, तालुका 
फलटण , जिल्हा सातारा या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
राज रोजगार स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , तिरकवाडी, 
तालुका फलटण , जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० मधील नियम सन १ ९ ६१ या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. सदर संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एसएटी / पीएलएन / जीएनएल / ( एस )/ ६२१ / २०१३-१४ / सन 
२०१३ , दिनांक १२ जून २०१३ असा आहे. 

सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण 
सामाजिक संस्था असे केलेले आहे. 


फलटण, १२ जून २०१३ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक पीएनए / केएचडी/ एचएसजी /( टीसी )/ २ ९ ० / १२८११ / २०१३-१४ / सन 
२०१३.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता . खेड ( राजगुरुनगर ), 
जिल्हा पुणे यांनी आपल्या अधिकारात लक्ष्मी हाईटस् सहकारी गृहरचना 
संस्था मर्यादित, गट नं . ११४ / २ + २ व ११४/२ अ , राजगुरुनगर , तालुका 
खेड, जिल्हा पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
(नियम सन १ ९ ६१ या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे . सदर संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक पीएनए/ केएचडी / एचएसजी/ ( टीसी)/ १२८११ / २०१३-१४ / सन २०१३ , 
दिनांक १ ९ जून २०१३ असा आहे. 

सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे . 

गणेश भा. कौटे, 

सहायक निबंधक . 
खेड, १ ९ जून २०१३ . 

सहकारी संस्था, ( राजगुरुनगर) खेड . 


क्रमांक कक्ष ५ / एसएटी / पीएलएन / एचएसजी/(टीओ)/ ११३१ / २२ ९ / 
२०१३-१४ / सन २०१३.-मा. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, फलटण, 
तालुका फलटण, जिल्हा सातारा या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , मानसी प्लाझा सहकारी गृहनिर्माणसंस्था मर्यादित, स्वामी विवेकानंद 
नगर , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील नियम सन १ ९ ६१ या महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / पीएलएन/ एचएसजी/ (टीओ)/ ११३१ / 
२०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक ३ जून २०१३ असा आहे. 

सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 


फलटण , ३ जून २०१३ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कक्ष ५ / एसएटी / पीएलएन/ एचएसजी/ (टीओ) /११३४ / २४५/ 
२०१३-१४ / सन २०१३.-मा. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, फलटण , 
तालुका फलटण, जिल्हा सातारा या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , स्वामी विवेकानंद सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, स्वामी 
विवेकानंद , फलटण, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील नियम सन १ ९ ६१ या महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसएटी /पीएलएन / एचएसजी/ (टीओ) / ११३४/ 
२०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक १२ जून २०१३ असा आहे. 

सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 


क्रमांक कक्ष ५ / एसएटी / पीएलएन/ एचएसजी/ (टीओ) /११३२/ २२७ / 
२०१३-१४ / सन २०१३.-मा. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, फलटण, 
तालुका फलटण, जिल्हा सातारा या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , शिवा अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, लक्ष्मीनगर, 
फलटण, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील नियम सन १ ९ ६१ या महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. सदर 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / पीएलएन / एचएसजी/(टीओ)/ ११३२/ 
२०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक ३ जून २०१३ असा आहे. 

सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 


फलटण, १२ जून २०१३ . 


फलटण, ३ जून २०१३ . 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कक्ष ५ / एसएटी / पीएलएन / एचएसजी/ (टीओ) /११३५/ २५० / 
२०१३-१४ / सन २०१३.-मा. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, फलटण, 
तालुका फलटण, जिल्हा सातारा या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , विघ्नहर्ता सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, कोळकी, तालुका 
फलटण , जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० मधील नियम सन १ ९ ६१ या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एसएटी/ पीएलएन / एचएसजी/(टीओ)/ ११३५ / २०१३-१४ / सन २०१३ , 
दिनांक १५ जून २०१३ असा आहे. 

सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे . 


क्रमांक सनिशि / प्रशासन / प्रतिभा नागरी पत . / का.क २१ / नों.र. / ७६०४/ 
सन २०१३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गोपाल मु . 
शिंदे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शिरुर , ता . शिरुर , जि . पुणे या 
आदेशान्वये प्रतिभा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जातेगाव बु । I. , ता . 
शिरुर , जि . पुणे या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए/ एसआरआर/ आरएसआर / 
( सीआर ) / ७२७/ सन १ ९९ १ , दिनांक १८ डिसेंबर १ ९९९ या संस्थेची नोंदणी 
रद्द करत आहे. सदर संस्था विघटीत झाली असून ती व्यक्तीभूत संस्था 
अस्तित्वात असण्याचे या आदेशाचे तारखेपासून बंद होत आहे 

हा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१३ रोजी माझे स्वाक्षरी व 
कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला आहे. 

गोपाल मु. शिंदे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरुर , ता . शिरुर , जि . पुणे. 
पुणे, ३० मार्च 

२०१३ . 


फलटण , १५ जून २०१३ . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष ५ / एसएटी /पीएलएन / एचएसजी /(टीओ)/ ११३३ / २४६ / 
२०१३-१४ / सन २०१३.-मा. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, फलटण, 
तालुका फलटण , जिल्हा सातारा या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , गोविंद सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, लक्ष्मीनगर , तालुका 
फलटण, जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील नियम सन १ ९ ६१ या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एसएटी / पीएलएन / एचएसजी/(टीओ)/ ११३३ / २०१३-१४ / सन २०१३ , 
दिनांक १२ जून २०१३ असा आहे. 

सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 

जिजाबा पा. गावडे , 

सहायक निबंधक , 
फलटण, १२ जून २०१३ . 

सहकारी संस्था , फलटण . 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिपं / कक्ष-१ / नोंदणी/ १२० ९ / सन २०१३.- या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , पिरसाहेब सहकारी पाणी वापर संस्था मर्यादित, 
पिराची कुरोली, तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ च्या महाराष्ट्र 
अधिनियम, क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर/ 
पीआरआर / आरएसआर / एसआर / १०६८ / सन २०१३ , दिनांक १० जून २०१३ 
ने नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था व उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती संस्था 
असे आहे. 
पंढरपूर, १० जून २०१३ . 


आदेश 


क्रमांक सनिशि / प्रशासन / श्री. साईदत्त ग्रा.बि.पत. / का.क २१/ नों.र. / ७६१३/ 
सन २०१३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गोपाल मु . 
शिंदे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शिरुर , ता . शिरुर , जि . पुणे 
या आदेशान्वये श्री. साईदत्त ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
निमगाव म्हाळुगी, ता . शिरुर , जि . पुणे या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
पीएनए / एसआरआर/ आरएसआर /( सीआर)/ २३०५ / सन २००१ , दिनांक 
२२ नोव्हेंबर २००१ या संस्थेची नोंदणी रद्द करत आहे. सदर संस्था 
विघटीत झाली असून ती व्यक्तीभूत संस्था अस्तित्वात असण्याचे या 
आदेशाचे तारखेपासून बंद होत आहे 

हा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१३ रोजी माझे स्वाक्षरी व 
कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला आहे. 
पुणे, ३० मार्च २०१३ . 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिपं/ कक्ष -१ / नोंदणी/ १२०३ / सन २०१३.- या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमंतराव काळे सहकारी कालवा पाणी वापर 
संस्था मर्यादित, वाडी कुरोली, तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
च्या महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एसयूआर /पीआरआर / आरएसआर / एसआर / १०६७ / सन २०१३ , दिनांक १० 
जून २०१३ ने नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था व उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती संस्था 
असे आहे. 

प्रशांत लक्ष्मण शहापूरकर , 

सहायक निबंधक 

सहकारी संस्था , पंढरपूर. 
पंढरपूर, १० जून २०१३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक सनिपु /पीएनए/पीएनआर / एचएसजी /(टीसी)/ १२०५४ / ५१ / सन 
२०१३. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पुरंदर यांनी आपल्या अधिकारात 
नियोजित व्यंकटेश स्वप्ननगरी “ सी ” विंग सहकारी गृहरचना संस्था 
मर्यादित, सर्व्हे नं . ६ , हिस्सा नं . ९ , सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ च्या 
महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे 
जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / पीएनआर / 
एचएसजी/ (टीसी )/ १२०५४ / सन २०१३ , 

दिनांक 

२० मे 

२०१३ असा असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील 
नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 
पुरंदर, २० मे २०१३ . 


क्रमांक कक्ष -१ / अवसायन/ मध्यं , आदेश / १३७/ सन २०१३.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२( १ )( क )( दोन )( चार) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , मिलिंद टांकसाळे, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , मेढा, ता . जावली, जिल्हा सातारा या आदेशान्वये 
जावली तालुका गृहतारण सहकारी संस्था मर्यादित, मेढा, ता . जावली, 
जिल्हा सातारा या संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत मध्यंतरीय आदेश 
देत आहे. व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०३ ( १ ) प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार बंद करणेकामी अवसायक म्हणून 
श्री . डी . एस . नंदनवार , मुख्य लिपीक , मेढा अधिन सहायक निबंधक 
सहकारी संस्था, मेढा, ता . जावली यांची नेमणूक करणेत येत आहे. 


आदेश 


याबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे असल्यास या आदेशाचे 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही करणार यांचेकडे समक्ष 
किंवा लेखी स्वरुपात सादर करावे अथवा या कार्यालयात समक्ष हजर 
राहून दिनांक २० जून २०१३ रोजी खुलासा सादर करावा. विहित 
मुदतीत खुलासा सादर न केल्यास किंवा केलेला खुलासा अथवा स्पष्टीकरण 
योग्य न वाटल्यास संस्थेवर पुढील कारवाई केली जाईल . 


मिलिंद टांकसाळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, मेढा, ता . जावली. 


क्रमांक सनिपु / पीएनए/ पीएनआर / एचएसजी /( टीसी )/ १२०५२/ ९ ३ / सन 
२०१३. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पुरंदर यांनी आपल्या अधिकारात 
नियोजित व्यंकटेश स्वप्ननगरी “ ए ” विंग सहकारी गृहरचना संस्था 
मर्यादित, सर्व्हे नं . ६ , हिस्सा नं . ९ , सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ च्या 
महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे 
जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / पीएनआर / 
एचएसजी/(टीसी)/ १२०५२ / सन २०१३ , दिनांक २० 

मे 

२०१३ असा असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील 
नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 

शंकर शिवाजी कुंभार , 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था , पुरंदर . 
पुरंदर , २० मे २०१३ . 


जावली, २० मे २०१३ . 


आदेश 


क्रमांक पीएनए / एजीएन / एचएसजी /( टीसी)/ ७७५७ / १७० / २०१३-१४ / सन 
२०१३.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता . आंबेगाव (मंचर ), जि . 
पुणे यांनी आपल्या अधिकारात शिवकृपा सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, 
धोंडमाळ (शिंदेवाडी ). घोडेगाव, ता . आंबेगाव, जि . पुणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे 
जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / एजीएन / एचएसजी/ 
(टीसी )/ ७७५७/ २०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक २७ मे २०१३ असा आहे. 


अधिसूचना ( आर १५०७ ) 
क्रमांक अ -१ / पा.पु.संस्था / अ.सूचना / नोंदणी/ ५२३/ सन २०१३.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री जोतीर्लिंग सहकारी पाणी 
पुरवठा संस्था मर्यादित, खटाव, तालुका पलूस , जिल्हा सांगली ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एसएएन / पीएलएस / एलएफटी/ १७१ ९ / २०१३-२०१४ / सन २०१३ , 
दिनांक २१ जून २०१३ ने नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण उपसा जलसिंचन संस्था व उपवर्गीकरण असे आहे. 

दिपाराणी भ . कोळेकर, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , पलूस. 

. 
पलूस , २१ जून २०१३ . 


सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६१ चे कलम 
१० अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 


बी . आर . माळी, 

सहायक निबंधक 
सहकारी संस्था, ता . आंबेगाव (मंचर), जि . पुणे. 


पुणे, २७ जून २०१३ . 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक एसएटी / एमएएन / पीआरजी/ ( एम )/ १२३० / ४ ९ ४ / २०१३-१४ / सन 
२०१३.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दहिवडी, ता . माण , जि . 
सातारा यांनी आपल्या अधिकारात माणदेशी शेतकरी शेतमाल फळे, फुले, 
भाजीपाला खरेदी-विक्री सहकारी संस्था मर्यादित, मलवडी, ता . माण, 
जि . सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ च्या महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
एसएटी / एमएएन /पीआरजी / ( एम ) / १२३० / २०१३-१४/ सन २०१३ , 

दिनांक ३ 
जुलै २०१३ असा आहे 


क्रमांक पीएनए / के एचडी/ एचएसजी/(टीसी)/ १२८१५ / ३८ ९ / सन 
२०१३.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, खेड ( राजगुरुनगर ), ता . 
खेड , जिल्हा पुणे यांनी आपल्या अधिकारात तिरुमला अपार्टमेंट सहकारी 
गृहरचना संस्था मर्यादित, राजगुरुनगर , तालुका खेड, जिल्हा पुणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० (नियम सन १ ९ ६१ या 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे 
जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए केएचडी/ 
एचएसजी/ (टीसी)/ १२८१५ / सन २०१३ , दिनांक २२ जुलै २०१३ असा आहे. 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषि संस्था व उपवर्गीकरण पणन संस्था असे आहे. 


सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 


वि. स . जाधव, 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , दहिवडी, ता . माण . 


गणेश भा. कौटे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ( राजगुरुनगर ) खेड. 


माण , ३ जुलै २०१३ . 


खेड, २२ जुलै २०१३ . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष -४ / अवसायन / बदली आदेश / १६२/ सन २०१३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , नानासो कृ . रुपनवर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कोरेगाव, ता . कोरेगाव सोबतचे परिशिष्टामधील क्रमांक २ मधील 
सहकारी संस्थांचे अवसायक म्हणून सदर परिशिष्ठातील क्रमांक ४ मधील अवसायकाऐवजी क्रमांक ५ मधील अवसायकाची नियुक्ती करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अवसायनातील संस्थेचे 


सद्याचे अवसायकाचे नाव 


अवसायन अंतिम आदेश 

व दिनांक 


बदली आदेशानंतर 
अवसायकाचे नाव 


नाव 


१ 


२ 


४ 


५ 


१ ) बाळसिध्द ग्रामीण बिगर शेती 

सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पिंपरी, ता . कोरेगाव. 


कक्षा-५ / अवसायन / अंतिम आदेश / 
सन २००७ , दि . १ नोव्हेंबर २००७ 


श्री. विठ्ठल बाजीराव पवार , 
सहकारी अधिकारी श्रेणी -१, 
कोरेगाव. 


श्री . संजय लक्ष्मण काकडे, 
सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ , 
कोरेगाव. 


२) कोरेगाव तालुका सहकारी देखरेख कक्ष -५ / अवसायन / अंतिम आदेश/ 

संघ लि . , कोरेगाव, ता . कोरेगाव सन २०१२ , दि . १२ नोव्हेंबर २०१२ 


श्री. विठ्ठल बाजीराव पवार , 
सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ , 
कोरेगाव. 


श्री . संजय लक्ष्मण काकडे, 
सहकारी अधिकारी श्रेणी-१, 
कोरेगाव. 


नानासाो. कृ . रुपनवर ,, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , कोरेगाव तालुका, कोरेगाव . 


कोरेगाव, २ ९ जून २०१३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


६१ 


सहायक पोलीस आयुक्त , पुणे शहर यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक सपोआ/ (म. स .)/सिंहगड रोड / १०७/ २०२१.– सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविण्यात येते की , सोबतच्या तक्त्यात दर्शविलेल्या व्यक्ती 
अकस्मात मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत सिंहगड रोड पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ 

चे कलम १७४ प्रकरणांचा चौकशी अहवाल आमचे कार्यालयास सादर केला आहे. तरी मयत इसम त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त 
अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत 
लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी. मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारींचा विचार केला जाणार नाही. वरील मुदतीत कोणचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास 
संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही असे ग्राह्य धरून सिंहगड रोड पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम 
गोषवारा मंजूर करण्यात येईल . 


परिशिष्ट 


सिंहगड रोड पोलीस स्टेशन 


अ . क्र . 


अ . म . 


मयताचे नाव 


वय 


मयत समरी 


मयताचे मरणाचे कारण 


रजि . नंबर 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


१ 


४१/२०२० 


नंदकुमार ऊर्फ प्रविण अनंता निवंगुणे 


३५ 


नैसर्गिक 


Cosolidation of lung 


२ 


३७/२०२० 


श्रीकांत सौदागर सोलकर 


४१ 


नैसर्गिक 


Pulmonary Edema 


३ 


१६/२०२० 


महांतेश चंद्रकांत प्रचंडे 


३५ 


नैसर्गिक 


Ischaemic Heart Disease 


४ 


८५/२०२० 


गजानन जनार्दन जाधव 


४५ 


नैसर्गिक 


Bilateral Pneumonia 


१४५ / २०१ ९ 


विजयकुमार यशवंतराव होसमनी 


३२ 


नैसर्गिक 


Pulmonary Edema with 
Intra alveolar haemorrhage . 


६ 


१०३/२०२० 


लक्ष्मण अंबादास मुळे 


३३ 


अपघाती 


Multiple injuries 


७ 


२०७/२०२० 


गणेश रामा आडे 


३५ 


अपघाती 


Multiple injuries associated with 
consumption of alcohol (unnatural). 


८C 


२६/२०२० 


राहुल सुनिल गायकवाड 


२२ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


९ 


१११/२०२० 


सचिन सतिश जाधव 


३८ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


१० 


१२७/२०२० 


प्रशांत शंकर पार्ट 


२४ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


११ 


७८/२०२० 


बापु शंकर पवार 


३४ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


१२ 


८८/२०२० 


यश शिवाजी खोपडे 


२० 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


१३ 


९ २ / २०१ ९ 


शंकर धोंडीबा शिंदे 


७० 


आत्महत्या 


Undetermined due to signs of 
decomposition and part of body 
missing . 


पी . डी . राठोड , 
सहायक पोलीस आयुक्त, 
सिंहगड रोड विभाग, पुणे शहर, 


पुणे (सिंहगड रोड विभाग), ९ जानेवारी २०२१ . 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १ - ७ , २०२१ / चैत्र ११ - १७ , शके १ ९ ४३ 


अधिसूचना 
क्रमांक सपोआ /( म. स .)/ सिंहगड रोड / १०८ / २०२१.– सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविण्यात येते की , सोबतच्या तक्त्यात दर्शविलेल्या व्यक्ती 
अकस्मात मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत सिंहगड रोड पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ 

चे कलम १७४ प्रकरणांचा चौकशी अहवाल आमचे कार्यालयास सादर केला आहे. तरी मयत इसम त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त 
अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत 
लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी. मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारींचा विचार केला जाणार नाही. वरील मुदतीत कोणचाही तक्रार प्राप्त न झाल्यास 
संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही असे ग्राह्य धरून दत्तवाडी पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा 
मंजूर करण्यात येईल. 


परिशिष्ट 


दत्तवाडी पोलीस स्टेशन , 


अ . क्र . 


मयताचे नाव 


वय 


मयत समरी 


मयताचे मरणाचे कारण 


अ . म . 
रजि . नंबर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


८४ / २०१ ९ 


अनोळखी इसम 


नैसर्गिक 


Cirrhosis following liver Cirrhosis 


४५ वर्षे 
अंदाजे 


२ 


२८/२०२० 


विजय चंदर दोडके 


५० 


नैसर्गिक 


Ischaemic Heart Disease with 
Chronic Pyelonephritis . 


३ 


८२ / २०१ ९ 


कौशल विठ्ठल ओव्हाळ 


२३ 


नैसर्गिक 


Pulmonary Edema with 
hemorrhage . 


४ 


आशिर्वाद त्रिंबक सदावर्ते 


४२ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved Viscera 


११८/२०२० 
१३२/२०२० 


अनोळखी बेवारस महिला 


६० वर्षे 


नैसर्गिक 


अंदाजे 


Acute respiratory distress 
syndrome in a case of covid - 19 
infection . 


( पी. डी . राठोड ), 
सहायक पोलीस आयुक्त, 
सिंहगड रोड विभाग, पुणे शहर . 


पुणे (सिंहगड रोड विभाग), ९ जानेवारी २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


- 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


